मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


ब्षे ३६ / अंक जाठवा 
म १९८३ 


री ॥ शवा 
1. आत व 
१. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञषाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


गृवभार 


वर्षे ३६ । अंक ८ । मे १९९टरे 
किमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रुपये 


अध्यक्ष च विश्वस्त 
तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादकोय पत्रव्यवहार : 
मे. पृ. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञपाठ्ञाळा मंडळ, 
बाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


हयाडाडहलयावावारयायायाााशया 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार: 

श्री. ग. दोक्षित, 

व्यवस्थापक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. साठारा ) 


संपादकीय डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक प्रतिकाराचा 


सिद्धांत अ. 
दस्तएवस्कीचे विश्वबंधुत्व १ । -अशोक चोसाळकर 
-अनिरद्ध कुलकर्णी उपहासिका डर 
प्या वि -किशोर भिडे 
डॉ. महेदळेंच्या परीक्षणाचा परामशहा& ११ थ्रंथ-परीक्षण ण्‌० 
-शरद्‌ पाटील तत 
अणुबाँब ब वैज्ञानिक २१ । वाचकांचा पत्रव्यवहार ष्‌शे 
व. त्रि. चिपवळोणकर सार-संकलन 1: 
लेखक-परिचय 


शै अनिरुद्ध कुलकर्णी $ कवी, चिकित्सक लेखक व कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनचे मालक, विजयानगर 
कॉलनी, पुणे-४११ ०३०, क्र शरदू पाटोल ! माक्‍्संवादी विचारवंत, लेखक व राजकीय-सामाजिक 
कार्यकर्ते; असंतोष, वाडी-भोकर रस्ता, धुळे-४२४ ००२. $ व. जि. चिपळोणकर $ निवत्त 
प्राध्यापक, भोतिको विभाग, इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट, ६ ९९ 
नवी पेठ, पुणे-४११ ०३०, क्र अशोक चौसाळकर $ अधिव्याख्याता, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी 
विद्यापोठ, कोल्हापूर ४१६ ००४. कै किशोर भिडे $ एस. एन. डी. टी. कॉलेज पुणे येथे इंग्रजीचे 
प्राध्यापक, ११२० सदाशिव पेठ, निबाळकर तालीम चौक, पुणे ४११ ०३२०. कै टी. आर. भोसले! 
मराठीचे प्राध्यापक, लालबहादुदूर शास्त्री कॉलेज, सातारा. 


संपादकीय 


माक्‍सेवादाचा हिशोब 


माक्‍संवादाचा ताळेबंद कसा मांडता येईल ? तत्त्वज्ञान किवा समाजशास्त्र क्रिवा अर्थशास्त्र इ. 
शास्त्रांचे पंडित म्हणून नव्हे, तर आजच्या युगात जगणारी सर्वसामान्य माणसे म्हणून आपण हा हिज्लोब 
केला तर माक्‍संवादापासुन झालेल्या नफ्यातोटयाचे स्वरूप कसे दिसेळ ? हा हिशोब करणे दोन 
कारणांसाठी योग्य आणि आवद्यक आहे. एक तर माक्‍क्‍संवाद ही व्यवहारात उतरलेली तत्त्वप्रणाली 
आहे. ती केवळ पंडित आणि विचारवंत यांच्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कांट आणि हेगेल यांचे 
तत्त्वज्ञान हे कितीही प्रभावद्याली ठरले, तरी ते विचारांचे नियमन करणारे तत्त्वज्ञान होते. ज्या अर्थाने 
माक्‍संवाद सामाजिक व्यवहारात उतरला, त्या अर्थाने ते कधी उतरले नाही. ह्या दृष्टीने मांची 
बेन्थेंम आणि मिल यांच्पराशो तुलना करता येईल. त्यांचे तत्त्वज्ञाही सामाजिक कुतीची योग्य उद्दिष्टे 
भाणि ती साधण्याची योग्य पद्धती निडिचित करणारे तत्त्वज्ञान होते; म्हणजे व्यवहाराचे नियमन करू 
पाहणारे तत्त्वज्ञान होते. ' तत्त्ववेत्त्यांनी फक जगाचा अर्थ लावला आहे, पण खरे काम आहे ते जग 
बदलण्याचे आहे हे माक्‍संचे सुत्र बेन्येंम आणि मिल यांना, विद्धेषतः बेन्यॅमला मान्य झाले असते. 


जग बदलणे हे तत्त्ववेत्याचे खरे काम आहे, केवळ सत्य शोधून काढणे हे नव्हे हे जर खरे 
असेल तर मार्क्स हा आधुनिक काळातील सवंश्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता आहे असे म्हणावे लागेल. कारण माक्‍संने 
जग बदलले, भौतिक जग बदलले आणि वैचारिक जगही बदलले. आज अर्धे जग माक्‍मंवादी जग आहे. 
आजच्या जगाला भेडसावणारी जी पिश्ाच्चे आहेत त्यांतील सर्वांत भोतिदायक पिश्शाच्च म्हणजे अणु- 
युद्धाचे. अणुयुद्ध झाले तर ते माक्‍पंवादी जग आणि पाश्‍चात्त्य * लोकशाही ' जग यांच्यांत होईल. पण 
ते माक्‍संवादो जगाच्या दोन विभागांत होणार नाही असेही नाही. चीनची अण-शस्त्रे कशासाठी, कोणा- 
विरुद्ध आहेत ? ती रश्षियाविरुद्ध आहेत का ? की आशियात माक्‍संवादी क्रांती फलावण्यासाठी आहेत ? 
चीनची अणु शस्त्रे व्हिएतनामला कशी दिसतात ? की एक बलाढ्य देश म्हणून अणु-शस्त्रांचा संभार 
घारण करण्याचा चीनला स्वाभाविक अधिकार आहे म्हणून चीन त्यांची निभिती करीत आहे? 
निष्ठावान माक्‍संवाद्याला घोटाळ्यात टाकणारे हे प्रश्‍न भाहेत. 


माक्‍सेच्या भाकिताप्रमाणे कुठे क्रांती झाली नाही, तरी मासवादी संघटित पक्षांनी अनेक 
तुलनेने मागासलेल्या देशांत साम्यवादी समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी क्रांती घडवून आणली, 
दुसऱ्या महाय्‌द्धाच्या समाप्तीच्या वेळी पुर्व यूरोपात जेथपर्यंत हाल फौजा येऊन थडकल्या, तेथपर्यंतच्या 
देशांत सत्तेवर आलेले साम्यवादी पक्ष जनतेने उत्स्फूतेपणे केलेल्या उठावाचे नेतृत्व करून सत्तेवर 
आले असे फक्त साधेभोळे माक्सववादी मानतील. चाणाक्ष माक्‍संवादी असे म्हणतील, की रश्षियात 
दृढमूल झालेल्या समाजवादी क्रांतीमुळे आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारवर्ग आणि आंतरराष्ट्रीय कामगारवर्ग 
यांच्या परस्परामधील बळाचा कामगारवर्याकडे झुकणारा जो नवीन तोल़ तिर्माण झाला होता, त्याचे 
फळ म्हणून पूवं यूरोपातील क्रांतीकडे पाहिले पाहिजे, साध्या भाषेत ही रशियाने व लाल फोजेने 
लादलेली क्रांती होती. अर्थात साम्यवादी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर ह्या देशांत जे उठाव झाले-हंबेरीत, 
पूव जमंनीत, पोलंडमध्ये- ते जनतेचे नव्हते, ते प्रतिक्रांतिकारक होते. पण हा प्रश्‍न बाजूला सारू. 


दोन' नवभारत मे, १९८३ 


रशियात, चोनमध्ये, क्यूबा आणि व्हिएतनाम या देशांत साम्यवादी पक्षाने उठाव करणाऱ्या 
जनतेचे नेतृत्व करून क्रांती घडवून आणली यात शंका नाही. आपल्यापुढील प्रश्‍न असा आहे, को ह्या 
क्रांतीचे फलित काय ? रशियातील क्रांती माक्‍सेच्या भाकिताप्रमाणे झाली नाही, म्हणजे उत्पादन- 
साधनांची प्रचंड वाढ ज्ञाली आहे पण थोडे भांडवलदार सोडले तर उरलेल्या समाजाला व्यापुन 
राहिलेला कामगारवर्ग अतिशय गरीब आहे व म्हणून मालाला उठाव नाही आणि उत्पादन कुंठित 
झाले आहे या परिस्थितीत घडून आलेली ती क्रांती नव्हती. आणि म्हणून क्रांतीनंतर उत्पादनावरील 
भांडवलदारांच्या वर्गीय स्वार्थाने लादलेली बंधने दूर क्ञाली, केवळ जनतेच्या गरजा आणि इच्छा यांचे 
समाधात करण्यासाठी भरघोपत उःपादन सुरू झाले असा काही प्रकार घडला नाही. साम्यवादी पक्षाला 
नियोजन करून उत्पादनसाधने निर्माण करावी लागली. म्हृणजे साम्यवादी पक्षाने सवैकष अक्ञा 
सामाजिक अभियांत्रिकोचा (सोशल इंजिनिअरिंग) वापर करून समाजवादी समाजाची घडण करायला 
सुरवात केली. माक्‍संच्या अधिकृत सिद्धांताच्या चौकटीत हा कायंक्रम बसत नव्हता. माक्‍संने फॉएर- 
बाखवर जी विचारसुत्रे रचली आहेत, त्यांतील एका सूत्रात त्याने ' युटोपिअन ? समाजवाद्यांचा नेमका 
या कारणासाठी निषेध केला होता. माक्‍संचे म्हणणे थोडक्यात असे आहे, की युटोपिअन समाजवादी 
स्वतःला शहाणे मानतात, समाजाला अडाणी मानतात, ते सत्प्रवृत्त असतात, समाजाचे भले 
क्यात आहे ह्याचे ज्ञान आपल्याला आहे असा त्यांचा ठाम विश्‍वास असतो आणि त्याला अनसरून 
ते संमाजाला आकार देऊ पाहतात. ते कारागीर असतात आणि समाज कच्ची सामग्री असते. 


समाजाचे असे विभाजन माक्‍संला अमान्य आहे. समाजवादी क्रांतीचे नेतृत्व साम्यवादी पक्षाने 
केले तरी क्रांतीचा उपक्रम कामगारवर्गाचा म्हणजे भांडवलशाहीच्या अखेरच्या अवस्थेत सर्वसाधारण 
जनतेचा असला पाहिजे ही माक्‍संची धारणा होती. कारण साम्यवादी क्रांतीचे खरे उद्दिष्ट माणसाला 
त्याच्या मूळच्या निरामय प्रकृतीचा परत लाभ करून देणे हे असते. माणूस विषयी ( सब्जेक्ट ) 
आहे, विषयी असणे ही माणसाची प्रकृती आहे आणि कृतिशीलता हे, माक्‍संच्या मताप्रमाणे, क, 
असण्याचे सार आहे. म्हणजे स्वतःच्या उत्स्फूतं कृतिद्ठारा स्वतःच्या प्रकृतीचा बाह्यविवात आविष्कार 
करण्यात माणसाची माणुसकी, त्याचे स्वत्व असते. माणूस जर केवळ दुसऱ्याच्या कृतीचा पाळ 
झाला, दुसरे ज्याला घडवितात, आकार देतात अशी सामप्री म्हणून माणूस जगू लागला तर तो आपले 
स्वत्व गमावून बसला आहे असा त्याचा अथ होईल. किंवा माणूस जी कृती करतो ती दुसऱ्या कुणी 
लछादल्यामुळे करीत असला तरी त्याने आपले स्वत्व गमावले आहे असे होईल. कामगारांवर विन्या. दा 
येणारी गरिबी हे भांडवलशाहीचे खरे पाप नाही. तर स्वतःचा मुक्‍तपणे आविष्कार करणारी व्यक्ती 
हे माणसाचे स्वरूप हिरावून घेऊन स्वतःची श्रमशक्ती विकून गुजराण करणारी व्यक्‍ती त कर 
भांडवलशाही त्याला देते हे तिचे खरे पाप आहे. मुक्तपणे, स्वायत्तपणे जगणारी व्यक्‍ती ह्या सधिचाच्या 
स्वरूपाची पुनःस्थापना करणे हे समाजवादी क्रांतीचे मुख्य उद्दिष्ट असते. सामाजिक अभियांत्रिकीने 
साधता येईल असे हे उद्दिष्ट नाही. आस्तिक माणसाला ईवराच्या काही लोला कुंठित क 
आणि त्या दृष्टिआड करणे त्याच्या दृप्टीने सोयीचे असते. काही सामाजिक घटनांच्या रतात 
तिष्ठावान माक्‍संवाद्याची अश्नीच स्थिती असते. बाबतीत 


पण माक्‍पंवादाने केवळ भोतिक जग बदलले असे तव्हे, म्हणजे केवळ जगाची राज 
जिक, आथिक रचता बदलली असे नव्हे. त्याने आपली विचार करण्याची पद्धतीही बदललं 
फ्रॉइडने बदलली. फ़रॉइडचे विशिष्ट सिद्धांत आपल्याला मान्य असतील, नसतील, किवा नी 
नसतील. पण फ्रॉइडमुळे माणसांना मानवी कृत्यांकडे आणि स्वभावाकडे पाहण्याची, इत 
स्वतःच्या कृत्यांकडे, हेतूंकडे पाहण्याची एक नवीन दृष्टी मिळाली. 
आपण जगतो त्याच्यात फ़ांइडचे सिद्धांत नसले तरी फ्रांइडची ममंदृष्टी 


कोय, सामा. 
री, जशी ती 
टसे माहीतही 
रांच्या आणि 
ज्या वैचारिक वातावरणात 

( इन्साइट ) मिसळलेली 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय तीन 


आहे. माक्संचेही तसेच आहे. सामाजिक वास्तवाकडे, समाजरचना आणि सामाजिक 
घटना यांच्याकडे, समाजावर प्रभुत्व गाजविणाऱ्या विचारप्रणालींकडे पाहण्याची एक वेयळी दृष्टी 
माक्‍पषेपासुन आपल्याला मिळाली. एका दृष्टीने पाहता फ्रॉइड आणि मासं हे दोघेही निराक्यावादी 
आहेत. दोव्रांचाही सारमूत संदेश असा, की माणसांना स्वतःच्या कृत्यांचा खराखुरा अर्थ, त्यांची 
खरीखुरी उद्दिष्टे त्यांच्यापासून दडलेली असतात, तो त्यांना समजलेली नसतात. अज्ञान हे काही 
प्रमाणात उपकारक असते कारण माणसाचा दंभ त्याच्यावर आधारलेला असतो आणि ह्या दंभामुळे 
माणूस समाधानाने जगू शकतो व जोमदार कुती करू शकतो. पण ह्या अज्ञानाभुळे माणूस विकुत आणि 
कुंठित बनू हाकतो. ह्या अवस्थेवर एकच खराखुरा उपाय आहे. तो म्हणजे. माणसाने आत्मज्ञान प्राप्त 
करून घेणे, आपल्य़ा कृत्यांचे खरे स्वरूप ओळखणे. “ तुम्ही सत्य जाणाल आणि सत्य तुम्हाला मुक्‍त 
करील. पण ह्यानंतर फ्रॉइड व माक्‍से यांचे मार्गे भिन्न होतात. माक्स मूलतः धाभिक व म्हणून 
आक्यावादी आहे. माणसाचे आत्मज्ञान म्हणजे माणूस ज्या इतिहासाची निमभिती व वाहक आहे त्याच्या 
तियामक तत्त्वांचे ज्ञान. ह्या तत्त्वांना अनुसरून उलगडत जाणारा इतिहास परिपूर्णे मानवी समा- 
जाच्या निमितीत फलद्रूप होणार आहे. इतिहासाच्या ह्या साररूप आणि दडलेल्या तत्त्वांचे ज्ञान 
झाळे कौ माणूस त्यांच्याशी तादात्म्य पावून स्वतभ्ळा इत्हासाचे साधन बनवू शकतो आणि 
माणूस म्हणून स्वत:चे साफल्य साधू शकतो. फ्रॉइड अघार्भिक व म्हणून निराशावादी आहे. 
माणसाला आत्मज्ञान झाले, त्याच्या दडलेल्या खऱ्या प्रेरणांचे स्वरूप उघड झाले की त्यांना काबूत 
ठेवणे आणि विवेकाशी त्यांचा मेळ राखणे हे कास माणसाला स्वत.च्या हिमतीवर करावे लागते. बुद्ध 
आणि माकप यांचा समन्वय साधण्याचे प्रयत्न आपल्या पेरिचयाचे आहेत. कदाचित बृद्धाचे खरे 
नाते फ़ॉइडशी असेल. झ्ोपेनहॉँर हा त्यांच्यामधील दुवा असेल. 


ते काहीही असो, मार्क्सवादी दृष्टी आजच्या बौद्धिक वातावरणात मिसळलेली आहे यात शंका 
नाही. एक सुव्यवस्थित विचारसरणी ह्या स्वरूपात माक्‍संवाद घेतला तर जे माक्‍्संवादाचे प्रामाण्य 


1. 


नाकारतात तेसुद्धा माक्‍प्तेवादी दृष्टीने अनेक सामाजिक प्रटनांकडे पाहू शकतात आणि पाहतात. याचे 
एक गमक म्हणजे आज सामाजिक शास्त्रात रूढ असलेली आणि सवेसामान्य सुशिक्षि्तांच्या बोलण्यात 
उतरलेली परिभाषा, बौद्धिक क्षेत्रात माक्‍संने आपली सुक्ष्म, अदृश्यप्राय पण अतिशय चिवट अशी 


अधिसत्ता (हैजिमनी) प्रस्थापित केली आहे. 


वैज्ञानिक प्रामाण्याचा दावा करणारी समाजक्षास्त्रीय उपपत्ती (थिअरी) म्हणून माक्‍संवादा- 
कडे पाहिले तर सामाजिक क्रांतीविषयी माक्‍संने केलेली सर्वे भाकिते चूक ठरली आहेत. माक्‍संला 
अभिप्रेत असलेली सामाजिक क्रांती कुठेच घडून आली नाही. भांडवलशाही देशात, उदा. मार्क्सच्या 
डोळ्यापुढे असलेल्या इंग्लंडमध्ये कासगारवर्गे अधिकाधिक गरीब होत येला, अधिकाधिक संपन्न होत 
जाणाऱ्या भांडवलदारवर्गाचा संकोच होत गेला, मधले सर्वे वर्ग कामगारवर्गात विलीन होत गेले, 
उत्पादन कुंठित झाले बीति क्रांती घडून आली असे कुठेच झाले नाही. भांडवलहाही देशांत कामगारांची 
आथिक स्थिती सुधारत गेली. अमेरिका आणि पदिचप युरोप या प्रदेशांतील आजचा सुखवस्तू कामगार 
आणि मार्क्सने चित्रित केलेला भांडवलशाहीच्या प्रगतीबरोबर दारिद्रथाच्या खाईत अधिकाधिक खचत 
जाणारा कामगार यांच्यात जमीतनभस्मानाचा फरक आहे. प्रगत देशातील आजच्या कामगाराच्या रक्‍ताचे 
शोषण भांडवलशाही जळवा अजून करीत असतोलही; पण तो लालबृंद दिसावा इतके रक्‍त त्याच्या 
धमन्यांतून खेळताना दिसते. 


भांडवलशाही समाजावर गंभीर आक्षेप घेता येणार नाहीत असा ह्याचा अथ नाही. आथिक 
चक्राच्या फेऱ्यांतून उद्‌भवणारी मंदी, चलनवाढ, त्यांच्या धास्तीमुळे निर्माण होणारी अस्थिरतेची, 
असुरक्षिततेची भावना ह्या दोषांवर भांडवलशाही व्यवस्थेला अजून इलाज सापडलेला नाही. दुसर्‍या 


अनुक्रमणिका 


'वार नवभारत मे, १९८४३ 


महायुद्धानंतरच्या दोन दशकांत अमेरिकन भांडवल्झाहीची आथिक कामगिरी डोळ्यात भरण्याइतकी 
यशस्वी होती आणि तरीही हा डोलारा कधी कोसळेल ह्याची शाश्‍वती नाही ही भीती भांडवलशाहीच्या 
धुरीणांच्या ववतव्यांतुन सतत डोकावते असे गॉल्ब्रेथ यांनी दाखवून दिले आहे. भांडवल्झाही व्यवस्थेला 
आवड्यक असलेला लवचिकपणा टिकवून धरण्यासाठी अमूक इतके टक्के माणसे बेकार राखावी लाग- 
तात असे दिसत आहे आणि ह्या बेकारांना कितीही भत्ता आणि सुखसोयी दिल्या तरी त्यांचे हे जिणे 
मानवी प्रतिष्ठेशी सुसंगत आहे असे म्हणता येणार नाहो. एकंदरीत संपन्न असलेल्या भांडवलशाही 
समाजात कुठेकुठे दारिद्रयाची बेटे टिकून राहिलेली किवा निर्माण झालेली दिसतात. हे दारिद्रथ 
भारतीय दारिद्रथाइतके भोतिक दृष्ट्या भयानक नसले तरी माणुसकीला कोलमडून पाडायला लावणारे 
ते दारिद्रय असते. 


पण ह्या तांत्रिक समस्या, आथिक व्यवस्थापनाविषयीच्या समस्या आहेत, आणि आधथिक 
प्रक्रियांविषयीचे ज्ञान वाढत जाईल व चोख होत जाईल तशा त्या सोडविण्याचे मार्गे उपलब्ध होत 
जातील असे म्हणता येईल. पण भांडवलशाही समाजव्यवस्थेवर गंभीर नैतिक आक्षेप घेता येतील, 
व्यक्तीचा स्वार्थ आणि स्पर्धा या प्रवृत्तींवर आधारलेली ही व्यवस्था आहे. आणि म्हणून या प्रवृत्तींना 
ती सतत जोपासत असते. व्यक्निजीवनाचे यश तिच्या आथिक उत्पन्नाच्या मानदंडाने मापायचे असते, 
हा या व्यवस्थेचा आधारभूत सिद्धांत असतो. उत्पादनाचे रहाटगाडगे चालू ठेवण्यासाठी उत्पादित 
मालाला असणारी मागणी टिकवून धरावी लागते. यासाठी लोकांच्या खिश्ांत ह्या ना त्या मार्गाने 
पैसे घालणे जसे आवडयरक असते, तसेच वस्तू विकत घेण्यासाठी त्यांना. प्रवृत्त करणेही आव- 
इय़क असते, आणि म्हणून लोकांची भोगलाळसा सतत तेवत ठेवावी लागते. व्यवतीची प्रतिष्ठा, 
माणसाच्या व्यकतित्वाची, सर्जनश्ीलतेची कदर, माणसांचा एकभेकांविषयीचा स्नेहभाव, नैसगिक परि- 
सराशी माणसांचे असलेले भावनिक अनुबंध या मूल्यांना वप्रक्तिक आणि सामाजिक जीवनात मध्यवर्ती 
स्थान लाभत नाही. सववच गो"टींचे-म!णसांमधील नात्यांचेसुद्धा-मूल्य पैश्याच्या हिशोबाने ठरविले जाते. 
भांडवलशाही व्यवस्थेत जगणार्‍या माणसाची धारणाच अक्ली बनावी असा तिचा रेटा असतो. 


ह्या आरोपांत खूपच तथ्प्र आहे; पण हे खास माक्‍संवादी भूमिकेतुन घेतलेले आरोप आहेत असे 
म्हणता येणार नाही. हे नतिक आरोप आहेत आणि काही विशिष्ट मानवी मूल्यांविषयी बांधीलकी 
असलेली कुणीही व्यक्‍ती ते करील. उदा, गांधीवादी हे आरोप करतील. आपला मर्थादित मृहा असा, 
को भांडवलशाही व्यवस्थेच्या अटळ भवितव्याविषयी माक्‍संने केलेले भाकित खरे ठरलेले नाही. पण 
काल तनिरवधी आहे आणि अजूनही ते खरे ठरेल असे माक्‍संवादी म्हणू शकतील आणि अजन ते का 
खरे ठरे नाही ह्याचे माकसंवादी सिद्धांतांना अनुसरून स्पष्टीकरण करू शकतील. पण ह्याचा अथं 
एवढाच, की मार्क्सवादी सिद्धांतांकडे ते कोणत्याच परिस्थितीत असत्य ठरू शकणार नाहीत अक्षा 
दृष्टीने सच्चे माक्‍संवादी पाहतात. ईइवरी कृपेवर आश्तिक मंडळींची श्रद्धा असते. इष्ट गोष्टी घडतात 
तेव्हा ईश्‍वरी कृपेचा पुरावा म्हणून सरळ त्यांचा निदेश करता येतो. अनिष्ट गोष्टी घडतात तेव्हा हा 
ईश्‍वराच्या तिष्ठुरतेचा किवा औदासिन्याचा पुरावा आहे असे कुणी म्हणत नाही. ह्या अनिष्टातुन पुढे 
काहीतरी इष्ट निष्पन्न होणारच, धीर धरा, श्रद्धा सोडू नका, ईरवर परीक्षा पाहत आहे असे सांग- 
ण्यात येते. मार्क्सवाद्यांच्या श्रद्धेचेही असेच आहे. मार्क्सवादी सिद्धांतांना अनुसरून खऱ्या ठरलेल्या 
भाकितांत त्यांना ह्या सिद्धांताच्या सत्यतेचा पडताळा येतो. पण जी भाकिते खरी ठरली नाहीत तो 
(अजून) का खरी ठरली नाहीत याचे स्वतःला समाधानकारक ठरेल अश्या रीतीने स्पष्टीकरण करण्या- 
नेही त्यांची माक्‍संवादी सिद्धांतांवरील श्रद्धा बळकटच होते. 


समाजवादी समाजाचे साम्प्रवादी पक्ष आणि नोकरल्ञाही हे जे अभियंते आहेत त्यांचा मिळत 
माकसंच्या अर्थाने एक वग होतो की नाही ह्वा माक्‍संवाद्यांपुढील घरगुती कूटप्रश्‍न आहे. पण तो समाज- 


संपादकीय पाच 


वादी समाजातील, उदा. सोव्हिएट समाजातील सत्ताधीश गट आहे हे निर्विवाद आहे. हा श्रेष्ठींचा, 
अभिजनांचा गट आहे. असा श्रेष्ठींचा गट आथिक नियोजन करून समाजाचा माथिक विकास घडवून 
आणू शकतो, फारसे घोटाळे न करता उत्पादनाचे चक्र फिरते ठेवू शकतो, लोकांना शिस्त लावून, 
वेगळ्या मूल्यांना साजेशा सवयी त्यांना जडवून लोकांच्या मनोवृत्तीला इष्ट ते वळण काही प्रमाणात 
देऊ शकतो हे सोव्हिएट प्रयोगाने सिद्ध केळे आहे. म्हणजे सर्वंकष साझाजिक नियोजनाचा कार्यक्रम 
व्यवहाये आहे हे ह्या प्रयोगाने सिद्ध केले आहे. हे प्लेटोचे स्वप्न होते. प्लेटोपुढही आदश समाजाचा 
एक आराखडा होता. पण ह्या आराखड्यावरहुकूम समाजाची पुनरंचना करण्याच्या कामाची सुरुवातही 
तो करू शकला नाही. प्लेटोचा पालकवर्ग साध्यवादी पक्षाच्या स्वरूपात अवतीणं ज्ञाला आहे. 

पण सामाजिक जीवताच्या सवे अंगांवर, सर्वे सामाजिक संस्थांवर जबरदस्त नियंत्रण लादल्या- 
छ्षिवाय हा कार्यक्रम अंमलात आणता येत नाही हेही सिद्ध झाले आहे. हे नियंत्रण किती अमानृष असु 
शकते ह्याचे उदाहरण स्टालिनच्या कारकौर्दीत लाभते. 

जे भांडवलशाहोला विटतात त्यांतोल अनेक साम्यवादाकडे वळतात. जे साम्यवादाकडे वळतात, 
स्टालिनशाहीचे स्थिरपणे अवलोकन करतात आणि तिला पचवू शकतात ते काय पचवू शकणार 
नाहीत ? ते स्टालिनश्ञाहीला पचवू शकतात ह्याचा अथे असा, को त्यांची अद्ली खात्री असते की आपण 
स्टालिनच्य़ा कारकोर्दीत रशिपात असतो, तर आपले स्थान स्टालिनने शिरकाण त केलेल्या 
पोलिटब्पूरोच्या सदस्य़ांत असते, कॉन्सन्टेशन कपमध्ये नसते. 


स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रोय स्मारक निधि-संकलन अभियान 
दिनांक २६-२-१९८३ ते दिनांक २८-५-८३ 


स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर म्हणजे भारताच्या आधुनिक इतिहासातील एक 
चमत्कारच. या महापुरुषाच्या व्यक्तिमत्त्वाला इंद्रधनुष्यासारखे अनेक रंग, नाना पैलू होते. सारेच 
तेजस्वी नि मोहक ! उत्कृष्ट देशभक्त, जहाल क्रांतिकारक, ज्वालाग्राही गद्यलेखक, कुसुमकोमल कवी, 
थोर नाटककार, ओजस्वी इतिहासकार, शतसहस्रेषु वक्ता, तत्त्वांबाबन तडजोड न करणारा राज- 
कारणी आणि खंदा समाजसुधारक असा पुरुष आपल्या भूमीत होऊन गेला, हे भावी पिढ्यांना 
कदाचित खरेसुद्धा वाटणार नाही ! या महापुरुषाचा जन्मदित २८ मे १८८३. यंदा शंभर वर्षे होतात. 
म्हणून १९८३-८४ हे वर्षे सावरकर जन्मशताढ्दी-संवत्सर म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. 

बलसंपन्न भारत हे होते स्वातंत्र्यवीरांचे स्वप्न. हु्यार, बलदंड तरुणांनी सैन्यदलांत जाऊन 
देशाची सेवा करावी, हा त्यांचा सततचा संदेश असे. महाराष्ट्र भारताचा “ खड्गहस्त ” व्हावा अशी 
त्यांची इच्छा होती. सैनिकदृष्ट्या आपण दुबेल नि गाफील राहीलो, तर आपल्यावर परकियांची 
आक्रमणे होत राहातील, हे या भविष्यदर्शी पुरुषाने ओळखले होते. म्हणूनच प्रथम आपल्या देशाच्या 
सौमा तपासा व शत्रूच्या छातीत धडको भरेल असे सैनिकी सामथ्ये उभारा, असे त्यांनी स्वातंत्र्य 
मिळताच सांगितले. त्यांचा संदेश मानला असता, तर अर्धा काश्मीर पाकिस्तातच्या घश्यात गेला 
नसता, १२ हजार चौरस मैलांची भूमी माओच्य़ा चीनने गिळली नसती व ६२ सालच्या नामुष्कीचा 


प्रसंम आपल्यावर आला नसता, 


सहा नवभारत मे, १९८२ 


एकात्म हिंदुसमाज हे सावरकरांचे ध्येय होते. सवं समाज एका पातळीवर यावा, ध्यात 
श्रेष्ठ-कनिष्ठ, स्पृश्य-अस्पृद्य असा भेद राहू नये यासाठी त्यांनी अनेक उपक्रम केले. सहभोजन, 
दलित दांपत्याच्या हस्ते सत्यनारायणाची पूजा हे त्यांपैकीच काही. पण रत्नागिरीत के. भागोजीरेट 
वीर यांच्या सहकार्याने त्यांनी उभारलेले पतित पावन मंदिर हे त्यांच्या विचाराचे मूर्त स्वरूप मानावे 
लागेल. जेथे गाभार्‍यांत जाऊन देवाच्या पायांना स्पर्श करण्यास अस्पृश्यांना मुभा आहे, असे हे 
भारतातले पहिलेच मंदिर ! त्यांचे अस्पृश्यता निवारण्याचे कार्ये पाहिल्यावर महृषि विठ्ठुल रामजी 
शिदे उद्गारले, “ खरोखर, या महापुरुषाने देशावर करून ठेवलेल्या कणांची मोजदाद करणेही अशक्य 
ठरेल, माझे उर्वरित आयुष्य ईश्वराने सावरकरांना द्यावे.” 


स्वातंत्र्पवीरांच्या निधनानंतर मुंबईत त्यांचे उचित स्मारक करण्याचे ठरले. त्यासाठी स्मारक. 
समितीही स्थापन झाली. मुंबई महापालिकेने शिवाजी उद्यानाच्या मागे एक मोक्याची जागा स्मारका- 
साठी दिली आहे. समितीने स्मारकाची योजना अनेक तज्ज्ञांच्या सहकार्याने बनविली असून तिचा 
पहिला टप्पा जन्मशतान्दिवर्षात पुर्ण करण्याच्या निर्धाराने ती कामाला लागली आहे. 

पहिल्या टप्प्यात स्वातंत्र्यवीरांचा पूर्णाकृती पुतळा व सवे राज्यांतील भारतीय क्रांति- 
कारकांचे वस्तुसंग्रहाळ्य या गोष्टी येतील. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्गावर ( दादर पश्चिम ) 
महात्मा गांधी स्मारक तलावाच्या शेजारच्या जागेत उभारण्यात येणाऱ्या या क्रांतिकारक वस्तु- 
संग्रहालयात सवे ज्ञात, अज्ञात क्रांतिकारकांची छायाचित्रे, त्यांनी वापरलेली शस्त्रास्त्रे, त्याचे ग्रंथ 
त्यांची पत्रे व त्यांची वस्त्रे इत्यादी वस्तू असतील. भारतीय क्रांतिकारकांचे अशा प्रकारचे स्मारक 
कोठेही नाही. 

स्मारकाची एकूण योजना सुमारे एक कोटी रुपयांची आहे. यापकी पहिल' 
करण्याप्ताठी ६० लक्ष रुपये लागतील. स्मारकाचे काम तर यापूर्वीच चालू झाले 
नमुनाकृती तयार झाली असून, क्रांतिकारक वस्तुसंग्रहालयाची पायाभरणीही पूर्ण झ 
शताब्दीच्या दिवशी पुतळा व संग्रहालय दोन्हींचे अनावरण करण्याचा विचार आहे. 

आतापर्यंत महाराष्ट्र शासन अडीच लक्ष रुपये व मुंबई महापालिका ३ लक्ष रुपये अद्ा 
मोठ्या देणग्या स्मारकासाठी मिळाल्या आहेत. नागरिकांनी दिलेल्या लहानमोठ्या देणग्यांनी निधोत 
१० लक्ष रुपयांची भर घातली आहे. पण आपले नजीकचे लक्षंप्र आहे ६० लक्ष रुपये. यासाठी 
स्वातंत्र्यवी रांच्या आत्मापंण स्मृतिदिनापासुन (२६ फंब्रुवारी) निधि-संकलन मोहीम सुरू होत आहे. 
अपेक्षित निधी जमेल याबद्दल शंका वाटत नाही. 

नागरिकांनी आपल्या देणग्या खालील ठिकाणी द्याव्यात. चेक “ स्वातंत्र्यवीर सावरकर 
राष्ट्रीय स्मारक ” या नावे काढावेत. 


॥ टप्पा पूणे 
आहे. पुतळधाची 
[ली माहे. जत्म- 


१) स्वातंत्र्ययोर सावरकर राष्ट्रोय स्मारक, २५२ स्वा. सावरकर भाग, 
शिवाजी उद्यान, दादर, मुंबई- ४०० ०२८ 


२) लोकमान्य टिळक स्मारक मंदिर, टिळक मागं, पुणे- ४११ ०३० 


ज्ञ. श्री. टिळक 
कार्याध्यक्ष 


दस्तएवस्कीचे “ विश्वबंधुत्व ” 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


आठ जून १८८० रोजी दस्तएवस्कीने पुष्किनच्या 
पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी मॉस्कोत भाषण केले. 
दस्तएवस्की वक्ता नव्हता; परंतु हे भाषण मात्र 
अर्वाचीन युरोपच्या इतिहासात अजरामर ठरले. 
अत्यंत श्रेष्ठ भाषणे म्हणून जी नेहमी उल्लेखिली 
जातात, त्यांत या भाषणाचा समावेष होतो. 

मृत्यूपूर्वी फक्त आठ महिने आधी हे भाषण 
केलेले आहे. साठीतील दस्तएवस्की या वेळी 
कीर्तीच्या शिखरावर होता. त्याची सवेश्रेष्ठ कादं- 
बरी * ब्रदर्स कारामाझोफ ' नुकतीच प्रसिद्ध 
झालेली होती आणि त्याचे नाव सवंत्र दुमदुमत 
होते. या अनुकूल पाइवेभूमीवर त्याने जे भाषण 
केले, त्यामुळे सारे श्रोते मंत्रमुग्ध झाले; भारावून 
गेले, 

असे या भाषणात होते तरी काय ? तर या 
भाषणात दस्तएवस्कीने पुष्किनचा ' रशियाचा राष्ट्र 
कवी' म्हणून गौरव केला होता. भावी काळात 
रशिया महत्त्वाची ऐतिहासिक कामगिरी पार 
पाडणार आहे असे भाकोत केले होते. रशिया- 
तौळ * यूरोपिअन रशियन ' व ' स्लावोफिल 
रशियन ' यांनी एकत्र आले पाहिजे असे आवाहनही 
केले होते. दस्तएवस्कोची सारी पुण्याई या 
भाषणाच्या मागे उभी होती. त्यामुळे या कल्पनांनी 
श्रोत्यांवर अर्थातच छाप पाडली. परंतु त्याने 
सर्वांची मने भारूत टाकली, ती त्याच्या आयुष्य. 
भरच्या लाडक्या कल्पनेचा उद्घोष करून. ही 
कल्पना होती विदवबंधुत्वाची कल्पना, भावी 
काळात सर्वे जगातील माणसे ' एकत्र येतील, बंधु- 
भावाने जोडली जातील आणि हे ऐतिहासिक काये 
रशियन माणसेच पार पाडतील हा जबर विश्‍वास 
त्याने ही कल्पना मांडताना प्रकट केला. 

पुष्किनच्या प्रतिभेतोळ आणि जीवनाला सामोरे 
जाण्यातील विश्वात्मकता आणि विदवबंधुता गौर 

न. भा. ( 


विताना, या भाषणाच्या अखेरी-अखेरीस वस्त- 
एवस्की म्हणतो-- 

“ अरेरे, यूरोपीय लोक आपल्याला किती 
आवडतात याची त्यांना कल्पनाच नाही ! मला 
वाटते आपण म्हणजे फक्‍त आपणच नव्हे तर भावी 
रशियन, अगदी सारे जण, समजून घेऊ शकतील 
कौ अस्सल रशियन होणे म्हणजे सर्व यूरोपीय 
वाद-प्रतिवाद स्वतःत मिटवून टाकणे, आपल्या सर्व 
भूतदयावादी आणि सर्वे-एकता साधणाऱ्या 
आत्म्यात यूरोपच्या मनोयातनेला, अँंग्विशला, उत्तर 
शोधणे, आपल्या सर्व भावंडांना बंधुभावाच्या 
मिठीत घेणे आणि कदाचित सर्वांत निर्णायक 
म्हणजे महान वैदविक संमीलनाचा ( युनिव्हर्सल 
हामेनी ) उद्घोष करणे. स्थराईस्टच्या जीवनसंदे- 
झ्ञाला साजेल अश्या तऱ्हेच्या, सर्वे राष्ट्रांच्या बंधु- 
भावाचा उद्घोष करणे होय ! 

५ मला माहीत आहे; म्हणजे मी चांगलेच 
जाणून आहे, की तुम्हाला माझे हे शब्द बेहोषीतील, 
अवास्तव आणि अद्भुत वाटतील, असेनात काते 
तसे. ते उच्चारले म्हणून मी काही खजिल झालेलो 
नाही. हे असेच घडणार होते. विशेषत: या विजयी 
क्षणाच्या वेळी, आपल्या थोर प्रतिभावंताचा स्मृति- 
दिन साजरा करताना. ज्याने सर्जलशील साहित्यात 
नेमक्या याच कल्पनेचा, बंधुतेचा, आविष्कार केला 
आहे अश्या प्रतिभावंताचा. तसे पाहिले तर 
मी काही नवे सांगतोय अश्यातला भाग नाही. 
हे पूर्वीही सांगितले गेले आहे. थोडेसे चतुराईचे 
वाटेल, पण मोल आहे ते याचे -खरोखरच हे 
सद्भाग्य आपल्यासारख्या ओबडधोबड देशाच्या 
वाट्याला येणार आहे काय ? मानवजातीला 
आपण नवा संदेश देणार आहोत काय ? लक्षात 
च्या; आथिक भरभराटीची ख्याती, लष्करी सामधथ्ये 
किवा वैज्ञानिक प्रगती यांची प्रसिद्धी हे माझ्या 


अनुक्रमणिका 


२ नवभारत 


मनात नाहीत. मी फक्त मानवी बंघृतेला 
( 0100161100 ०१1९0) ) आणि वैश्विक, 
सवंव्यापी भूतदयेच्या संबंधांना, इतर कोणत्याही 
राष्ट्रापेक्षा रशियन हृदय जास्त अनुकूल, योग्य 
आहे असे सांगतो आहे. आपला इतिहास आपले 
प्रतिभावान. राष्ट्रपुरष आणि पुष्किनचे प्रतिभा- 
हाली व्यक्तिमत्त्व यांत मला हेच दिसते आहे. 
आपला देश असेना का गरीब, पण या गरीब 
भूमीने या गुलामांच्या वेषातील स्त्रिस्ताने सारे 
काही धुंडाळले आहे. त्याच्यावर वरदहस्त आहे. तर 
आपण त्याच्या अंतिम शब्दाला का बिलगू नये? 
स्वतः स्त्रिस्ति गव्हाणीतच जन्माला आला नव्हता 
काय ? ” ( डायरी ऑफ ए रायटर, पृष्ठ ९८० ) 

आज ह्या शब्दांतील मोलही जाणवते आणि 
त्यांतील स्वप्नाळूपणाही समजू शकतो. भावी 
काळात म्हणजे विसाव्या शतकात रखिया 
ऐतिहासिक महत्त्वाची कामगिरी पार पाडेल हे 
भाकीत तर खरंच ठरले आहे. रश्षियात क्रांती झाली 
आणि जागतिक समाजवादी चळवळोचे नेतृत्वच 
रशियाने केले. परंतु सोव्हिएत रशियाने विशव- 
बंधुत्वाचा आविष्कार मात्र घडविलेला नाही. ही 
दस्तएवस्कीची लाडंकी कल्पना बोल्झेविक वारसा 
सांगणाऱ्या सोविएत रशियाने लष्करी टाचांखाली 
चिरडून टाकलो आहे. इतक्या कॉम्रेड्सचे शिरकाण 
त्यांनी केले आहे, कौ बंधुत्व आणि विश्‍व- 
बंधुत्व यांसारख्या उदात्त कल्पनांवर जणू त्यांचा 
नैतिक हक्कच उरलेला नाही. मौज म्हणजे समाज- 
वादी हेच बंधुतेचा कसा बळी घेतात याचेही चित्रण 
दस्तएवस्कोने केलेले आहेच. त्याला अंदाज लागला 
नाही तो याचा, की नेमके हेच समाजवादी पुढे 
विजयी होतील, सवंकष सत्ता ताब्यात घेतील 
आणि त्याच्या लाडक्या स्वप्नकल्पनेचा, बंधुभावाचा, 
निकाल लावतील. 

अर्थात प्रस्तुत ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट ही 
आहे, की एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस दस्त- 
एवस्कीसारख्या केवळ असामाव्य प्रतिभावंताने ज्या 
मूल्यांचा उच्च रवाने पुरस्कार केला, ते क्रांतिमूल्य 
बंधुभावाचे होते, विशवबंधुत्वाचे होते. बुद्धिवाद, 
वेज्ञानिक प्रगती, सुखवाद यांसारख्या गोष्टी त्याने 
बाजूस ठेवल्या आणि बंधुतेची द्वाही फिरविली. 


मे, १९८३ 


स्वत:ची लाडको, जिवाभावाची कल्पना म्हणून वंधु- 
तेची कल्पना त्याने जगासमोर ठेवली. आणि हो केवळ 
एखाद्या व्याख्यानाची बाब नव्हती. स्वत:च्या कथा- 
कादंबर्‍्यांतूनही तो याच कल्पनेचे सूत्र गोवीत गेला 
होता. 

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांभोवती 
गुंफले गेलेले सामाजिक तत्त्वज्ञान हे दस्तएवस्की 
तरुण असतानाचे, म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या 
पूर्वार्धातील यूरोपचे नवे व प्रभावी तत्त्वज्ञान होते. 
ब्रिटिशांचा * उदारमतवाद ! आणि फ्रान्समधील 
“समाजवाद ही या तत्त्वज्ञानाची तत्कालीन प्रसिद्ध 
रूपे होती. बाकूनिनचा अराजकी समाजवादही 
होताच. शास्त्रीय समाजवादाचा म्हणजेच कम्यु- 
निझमचा उदय एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात 
साला. त्याची चाहूलच फक्त दस्तएवस्कोला लागलेली 
होती. त्याचा प्रभाव त्याच्यावर पडण्याचा प्रश्‍न 
नव्ह्ता. 

* फ़ेंच समाजवादा 'चा आणि दस्तएवस्कोचा 
प्रत्यक्ष परिचय १८४६ मध्ये झाला. म्हणजे तो 
ऐन गद्धेपंचविश्ीत असताना झाला. तशी किचितशी 
तोंडओळख थोडी आधीची होती. ज्या थोर 
रश्षियन टीकाकाराने दस्तएवस्कीची पहिली कादं- 
बरी- ' पूअर फोक ?- वाखाणली तो बेलिन्स्की 
समाजवादी विचार जाणणारा व मांडणारा होता. 
पण खरा परिचय १८४६ सालीच झाला. 

पीटझेबर्गमध्ये त्यावेळी 


पेत्राशेवस्की मंडळ 
तावाचा 


समाजवादी विचारसरणी असलेल्या 
के केढब होता. तसा अज्ञातच. मिखाईल 
आणि फ्योदोर या दोघाही दस्तएवस्की बंधंचा या 
मंडळाक्षी परिचय झाला आणि दोघांचेही या 
लोकामध्ये जाणेयेणे सुरू झाले. ही मंडळी फार 
* जहाल ' होती असे नव्हे; पण जलुमी झारशाही 
आणि “ ऑर्थोडॉक्स ' रशियन चर्च यांच्या विरुद्ध 
मोकळेपणे आपापसात विचार मांडणारी होती, 
गुलामगिरीला तर त्यांचा निश्‍चितच विरोथ होता. 
मंडळात मोंबोली किवा स्पेज्ञनेफ यांच्यासारखे 
जहाळ, दहुशतवादी क्रांतिकारी समाजवादी होते 
पण छुद्द कद्रस्थानी असणारा पेत्राशेवस्की मात्र 
मवाळ समाजवादी होता. फ्रए या युटोपिअन 
समाजवाद्याचा तो चाहाता होता. फ्रिएची पुस्तके 


दस्तएवस्कीचे “ विश्वबंधुत्व ” ३ 


सदस्यांकडून वाचून घेण्याची कामगिरी तो होसेने 
पार पाडीत असे. एकंदरीत मंडळी उदारमतवादी 
विचारसरणीची असली, तरी त्या मंडळाचे “ ब्रदर 
हूड ! गृप्त स्वरूपाचे असावे, त्याचा जाहीर गवगवा 
नसावा हे सर्वांचेच मत होते. तरी मंडळाविषयी 
काही माहिती कोणी झ्षारच्या आधिकाऱ्यांना 
फोडल्यास त्या सदस्याला ठार मारावे असे सर्वांचे 
मत कधीच नव्हते. 

पेत्राझ्षेवस्की मंडळाचे सदस्य दर शुक्रवारी 
भेटून विविध राजकीय व सामाजिक विषयांवर 
चर्चा करीत असत. या चर्चा शांतपणे ऐकण्याचेच 
काम दस्तएवस्की प्रामुख्याने पार पाडीत असे. 
गुप्तता अश्ाकरता होती, को मवाळ स्वरूपाचा 
समाजवाददेखील झारशाहीला मंजूर नव्हता; 
कारण मवाळ झाला, तरी समाजवादाचा राजे- 
शाहीला विरोध हा मुळातच होता आणि असतो. 
झारश्ाही नष्ट करावी, झार व त्याच्या सहकाऱ्यांना 
ठार मारावे, आर्थोडॉक्स चर्च ही रशियन धर्मसंस्था 
संपुष्टात आणावी, सर्वे जमीन आणि उद्योगधंदे 
यांची खाजगी मालकी नष्ट करून तिचे सरकारी- 
करण करावे ही जहाल मते स्पेशनेकसारख्या 
थोड्यांची होती. रशियात लवकरच प्रचंड, रक्‍त- 
रंजित क्रांती घडून येणार आहे आणि तिच्यात 
सहभागी होण्यासाठी आपण एकत्रित आलो भाहोत 
ही भावना बाकुनिनच्या जहाल अनुयायांत असे, 
तक्षी भावना पेत्राशेवस्की मंडळीत नव्हती. परंतु 
काहीही असले तरी हा क्लब लवकरच उघडकीस 
आला आणि त्याचा परिणाम म्हणून दस्तएवस्कोला 
६: जवळ जवळ ” फाशी जावे लागले. त्यातून सुटका 
झाली तरी पुढे संबेरियात ओम्सूक येथे चार वर्षे 
सक्‍तमजरीचा कारावास आणि पुढे सहा वर्षे 
सक्तीची लष्करभरती हे खडतर जीवन त्याच्या 
वाट्याला आले. 

या खडतर जीवनाची धग बसल्यावर दस्तएव- 
स्कीचा यूरोपीय समाजवादही निवळला. त्याच्या 
समाजवादाच्या कल्पनेत मोठे परिवतंन घडून आले. 
पूर्वी त्याचा समाजवाद पुस्तकी आणि अमूतं होता. 
आता तो अनुभवाचा आणि मूर्त बनला. समाजवाद 
हा नास्तिकता, जडवाद आणि बुद्धिवाद यांच्यावर 
अधिष्ठित असण्याऐवजी बंधुत्वाच्या भावनेवर 


आधारलेला पाहिजे असे त्याला वाटू लागले. स्वातंत्र्य 
आणि समता यांना शुष्क बृद्धिवादाची जोड देण्या- 
ऐवजी प्रेमाचा ओलावा पुरविणे आगत्याचे आहे हे 
त्याला उमगले. आणि एकोणिसाव्या शतकात तरी 
दस्तएवस्कीइतक्या सामर्थ्याने हौ जाण कोणीच 
व्यक्‍त केलेली नाही. त्या काळचे * ख्त्रिचन समाज- 
वादी ' आज विस्मरण पावले आहेत; परंतु दस्त- 
एवस्की मात्र त्याच तेजाने तळपतो आहे आणि 
अनेक मनांना प्रभावित करू शकतो आहे. 

पुढे १८६२ साली दस्तएवस्की पहिल्यांदा य्रो- 
पात गेला. ' स्वातंत्र्य, समता आणि बंधृत्व ' यांचे 
नवे सामाजिक तत्त्वज्ञान स्वीकारलेल्या यूरोपबद्दल 
आणि विज्ञषतः फ्रान्सबद्दल त्याच्या मनात उसळते 
कुतूहल होते. पहिल्यापासूनच होते. परंतु प्रत्यक्षात 
त्याची निराशा झाली. पॅरिस आणि पेरिसवासीयां 
संबंधी त्याचे वाईट मत बनले. फ्रान्समधील पुरुष 
त्याला पैश्शामागे धावणारे वाटले तर स्त्रिया 
रखेल्यांप्रमाणे चवचाल वाटल्या. 

क्रांतिकारक तत्त्वे फसलेली होती. महागाई इतकी 
होती, कौ सामान्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ 
नव्हता. विषमता होतीच. बंधुत्वाची भावना अस- 
णार तरी कोठून ? कारण लोक व्यक्‍तिवादाने 
आणि स्वार्थाने पछाडलेले होते. ते आक्रमकही होते. 
बंधुभाव असायला हवा, तर समाजासाठी काहीतरी 
त्याग करायची तयारी हवी, उहापोह न करता 
समाजासाठी काहीतरी झीज सोसायची इच्छा हवी. 
त्याच्या बदल्यात समाजानेही व्यक्‍तीच्या स्वातं- 
त्याची व सुरक्षिततेची हमी द्यावयास हवी. 
फ्रान्समधील “ दुसऱ्या साम्राज्यात ” हे काहीच 
नव्हते. 

क्रांतिकारी सामाजिक तत्त्वज्ञानाची १८४८ 
च्या फसलेल्या क्रांत्यांमुळे झालेली पीछेहाट दस्त- 
एवस्कोने पाहिली परंतु तो माक्स किवा नोत्ले 
यांच्या मार्गाने गेला नाही. माक्‍संने लाल 
समाजवाद जहाल आणि * शास्त्रीय *. स्वरू- 
पात मांडला, वगंसंघषे हा समाजवादी लढ्याचा 
आत्मा मातला. तर नीत्झेने समाजबादाचाच निषेध 
करून महामानवाचे, पुढे फॅसिस्ट विचारसरणीला 
प्रेरणा देणारे तत्त्वज्ञान रचले. दोघांनीही हुकूम- 
शाहीचा पुरस्कार केला. 


अनुक्रमणिका 


४ नवभारत 


पुढे विकुत आणि वेडसर, म्हणून ज्याचा उप- 
हास झाला तो दस्तएवस्को मात्र रस्ता चुकला 
नाही. त्याच्या * विटर नोट्स ' याचीच साक्ष 
देतात आणि त्याच्या कादंबऱ्याही हेच दाखवून 
देतात. समाजवादाचे अधिष्ठान माणसामाणसांतील 
प्रमसंबंध हेच असले पाहिजे; कट, कारस्थाने, 
दडपशाही, हत्याकांड, हे असता कामा नयेत, हा 
त्याचा आग्रह काही काळ विसरला गेला तरी 
मुळात योग्यच होता हे पुढे काळानेच सिद्ध केले. 

माक्‍संवाद झुस्त्रबळावर लोकांवर लादला गेला. 
दस्तएवस्कीने लोकांची मने जिंकली. आन्द्रे झीद, 
केस्लर, सात्रे, काम्यू, पास्तरनाक, सोल्झेनित्सिन, 
अश्या अनेंक प्रतिभाशाली साहित्यिकांच्या आणि 
विचारवंतांच्या विश्‍वासास आणि आदरास तो 
पात्र ठरला. दस्तएवस्कीचा उत्स्फूते पंथ निर्माण 
होऊ शकला. मोज म्हणजे स्तालीनसारखा हूदय- 
शून्य दडपशहा देखील दस्तएवस्कीच्या कादंबऱ्या 
दडपू शकला नाही, आणि गोर्कोसारखे '* वास्तव- 
वादी ' आणि त्याचे भगतगणदेखील दस्तएव- 
स्कोच्य़ा स्थानाला धक्का पोहोचव्‌ शकले नाहीत. 

मानवी जीवनाला अथे प्राप्त करून देणाऱ्या 
मूलभूत कल्पना सुदैवाने सोप्या आहेत आणि 
माणसामाणसांतील बंधुभाव ही कल्पता त्यांपैकीच 
आहे याचा ऐतिहासिक प्रत्यय दस्तएवस्कोने आणून 
दिला. 

असे मात्र समजता कामा नये, की 'बंधृत्व" या 
कल्पनेचे दस्तएवस्कीमधील काये फक्त समाज- 
वादाला आधार देण्याचे आहे. बंधुत्व हे मूलभूत 
मानवी मूल्य म्हणून स्वीकारल्यामुळे दस्तएवस्कीचे 
माणसामाणसांतील संबंधांचे आकलन सखोल 
होताना दिसते. उत्तरोत्तर त्याचे गांभीय॑ आणि 
मनोज्ञता वाढत जातात. तर तिसरे म्हणजे या 
उत्कट बंधुभावनेच्या जोपासनेमुळे त्याचे ख्रिस्ताच्या 
प्रतिमेशी असलेले नाते अधिकच गहिरे होते; इतके, 
की ख्त्रिस्ताकडे दस्तएवस्की विश्‍वात्मक बंधुभावाचा 
सर्वोच्च आदश म्हणून पाहतो. 

ख्त्रस्ति आणि बंधुभाव यांची सांगड दस्तएव- 
स्कीने घातली याचे प्रमुख कारण तुरुंगवासात 
त्याने केलेले “नव्या करारा'चे सखोल वाचन हे 
आहे. तुरुंगातील केद्यांना, त्याकाळच्या रशियात 


मे, १९८३ 


एकमेव वाचायला मिळू शकणारे पुस्तक म्हणजे 
बायबलचा “नवा करार', परंतु या वाचनाचा दस्त- 
एवस्कीवर विलक्षण खोल ठसा उमटला तो कायम- 
चाच. सर्वसामान्य माणसासाठी क्रॉसवर चढणाऱ्या 
स्त्रिस्तात त्याला स्वतःच्या चेहऱ्याचेही प्रतिबचिव 
आढळले; आणि मानवातील बंधुभावाला ईद्वर 
आणि स्त्रिस्त यांचा वरदहस्त लाभणे लाखमोलाचे 
आहे हा त्याचा दृढविश्‍वास वनला. ' सत्य जर 
ख्तिस्ताला सोडून गेले आणि सत्य आणि खिस्त 
यांच्यात निवड करायची झाली तर मी ख्रिस्ता- 
बरोबर राहीन हे त्याचे उद्गार याच दृढविदवा- 
साचे द्योतक आहेत. ' सत्यधर्म ” आणि विश्‍ववंधत्व 
मानणारा “ संतधर्म ” यात आपण संतधर्म निवड 
हा दस्तएवस्कीच्या या उद्‌गाराचा मथिताथं आहे. 

पुष्किनच्या पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी केलेले 
जगद्विख्यात भाषण, अनेक निबंध, आणि ' विटर 
क. जग यांमधून र ोपत्वीचि ' विश्वबंधुत्व ! 

> पण त्य ल वळ 

नापल्याचा ळक न जन रक ग. 
अर्थात येथे बंधुभावाची ' चित्रे! £ मुग 
वैचारिक मांडणी अधूनमधनच ये प च ळी 

र र्निमधूनच येते. ' दि डायरी 
आफ ए रायटर*मध्ये भेटते ते वि 
कादंबऱ्यांतुन भेटते ते बंधत्व, 
सोहादंपुर्ण संबंधांचे चित्रण, 
एवस्कोचे “ बंधुत्व '? 


इवबंधुत्व, तर 
माणसामाणसांतील 
या चित्रणातून दस्त- 
म्हणजे (१ रां 
एकमेकाविषयीचा पुण विश्वास, | ( « ) मो. 
विषयीचा अकृत्रिम जिव्हाळा, (३) एकमेकांना 
मदत करण्याची आणि त्यासाठी * सोसण्याची 
तयारी, (४) निखळ क्षमाशीलता आणि (५) 
दरिद्री, अपंग, विकृत, गुन्हेगार, रुग्ण यांच्याविषयी 
जिवंत सहानुभूती ही होत, असे स्पष्टपणे समज 
शकते. मूलभूत बंधुभावात आड येणाऱ्या आणि 
प्रसंगी त्याचा नाश करणाऱ्या गोष्टी म्हणून दस्त- 
एवस्की नेहमी आत्मकेंद्रितपणा, सत्तेचा हव्यास, 
पैश्याची लालसा, आणि नास्तिकता यांच्यावर ह्ल्ला 
करतो. 

बंधुभावाचे चित्रण दस्तएवस्की अगदी टोकाला 
जाऊन करतो आणि त्यामुळेही ते लक्षात राहते. 
रंजले, गांजलेले, दलित, अपंग यांच्याविषयीचा 
त्याचा बेधुभाव आपण समजू ञकतो. परंतु तो 


: 8६... 
६-१ £-- 


अनुक्रमणिका 


दस्तणवस्कीचे “ विश्वबंघुत्व ” ५ 


यापुढे जाऊन क्रांतिकारक चित्रण करतो. गुन्हेगार, 
जुगारी, खुनी, आत्महत्त्यारी, बलात्कार करणारे, 
विकृत किंवा वेडसर यांनाही बंधुभावाचीच वागणूक 
दिली पाहिजे असे तो वारंवार सुचवीत राहातो, 
दस्तएवस्कीची ही भूमिका विकृत किंवा वेडसर 
यांच्या बाबतीत मान्य होण्यासारखी असली तरी 
सरसकट सामाजिक भूमिका म्हणून आजही 
मान्य होईल्से नाही. परंतु ही भूमिका दस्त- 
एवस्कीनी मांडण्यात मोठा अर्थ भरलेला आहे. 
अशा वेडसर, गुन्हेगार आणि विकृत व्यक्‍तीं- 
विषयी दस्तएवस्कीनी प्रत्यक्ष जीवनात बंधुभावा- 
चीच मश्यागत केंली; आणि मग त्यांची अवि- 
स्मरणीय ठरलेली चित्रे रेखाटली. विकृत, कुरूप, 
दुष्ट आणि गुन्हेगार अशा व्यक्‍तींविषयी त्याला अतूट 
आकषण आणि आत्मीयता वाटत असे, असे त्याच्या 
अनेक निकटच्या स्नेह्यासोबत्यांनी लिहून ठेवले 
आहे. या पराकोटोच्या बंधुभावाचे स्पष्टीकरण 
शोधण्याचा प्रयत्न अनेकांनी त्याच्या तुरुंगवासात 
आणि त्याला येणाऱ्या एपिलेष्टिक फिट्स्‌मध्ये 
केलेला आहे. स्वतः दस्तएवस्की च सुष्ट आणि दृष्ट 
शाक्‍तींच्या संघर्षाचे रणमैदान होता हे टॉल्सटॉय- 
सारख्या साहित्यिकांनीही मान्य केले आहे. 

दस्तएवस्कीचा बंधुत्वविचार असा टोकाला 
जाऊन रंगविला गेलेला असला, त्यात सुखी व 
समाधानी जिवाच्या बंधृुभावाला स्थान नसले, तरी 
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हा विचार उपदेशात्मक 
नाही तर आवाहनात्मक आहे आणि वास्तवातील 
बंधुभावाचे सखोल दक्षेंन घडवूनच तो मांडला 
गेलेला आहे. हे दर्शन आल्हाददायक किवा प्रसन्नही 
नसेल आणि पापभावना, खंत कडवटपणा यांच्या- 
तून ते उमलत असेल; परंतु हे दर्शन अंतिमतः 
दिलासा देते आणि आदवासक ठरते. 

ब्रदर्स कारामाझोफ ' या दस्तएवस्कोच्या 
कादंबरीच्या नावातच 'ब्रात्या | - भावंडे-हा 
शब्द आहे, आणि या कादंबरीचे खरे केंद्र 
' बंधुभाव ' हेच आहे. अनेक टीकाकारांना ही 
गोष्ट जाणवलेली आहे. कारामाझोफ बंधूंतील 
सर्वांत घाकट्या भावाचे नाव आलेक्सी हे आहे. 
' आलेक्सी 'चा शब्दशः अथे मदतगार. ' आलेक्सी 
सर्वांनाच बंधुभावाने मदत करतो. आल्येशा- 


मुळे कातेरिना इवानोवना, ग्रूशेका, राकीतीन, 
लिझा, स्नेगिरेफ, कोल्या या उपक्‍्तिरेखांना केंद्र 
सापडते. स्वत:चे स्वतःला दशन घडते. असे 
असले, तरी बंधृत्व हेच सवे कादंबरीला गुंफणारे 
सूत्र ठरते. आल्येश्ा म्हणजे आत्मा, दामित्री म्हणजे 
भावना, इव्हात म्हणजे बृद्धी आणि स्मेर्ययाखोफ 
म्हणजे अबोध मन. या सर्वांना हा बंधुभाव एकत्र 
आणतो, असेही प्रतीकात्मक पद्धतीने दाखविले 
जाते. 


बंधुतेच्या मूल्याचे आकलन फादर झोसिमाला, 
मिखाईला या लष्करी अधिकाऱ्याकडून होते. तो 
ते आल्येशाला करून देतो आणि आल्येश्या कोल्याला 
आपला वारस म्हणून निवडतो. बंधुतेचा विचार हा 
आचरणातून समजावून घेण्याचा विचार आहे; परंतु 
प्रत्येक पिढीने भावी पिढीला तो विश्‍वासात घेऊन 
समजावून द्यायचा आहे हे दस्तएवस्को कौशल्याने 
सूचित करतो. 


: ब्रदसं कारामाझोफ ' हे भावांचे पुर्नामलन आहे. 
पण या कादंबरीत आणखीही एक पुन्भिलन आहे. 
तितकेच मनोज्ञ आणि हृदय हेलावून टाकणारे. 
शाळेतील मुले, कोल्या क्रासोतकीन हे एका बाजूला 
आणि वडिलांच्या अपमानाने पेटलेला बच्चा इल्युशा 
दुसऱ्या बाजूला यांचा संघषे होतो. आल्येज्ञा या 
सर्वांत समझोता घडवून आणतो आणि बंधुभावाचे 
आवाहन करतो. महाकाव्यातील हे उपाख्यान 
अक्षरशः गलबलून टाकणारे आहे. 


झोसिमा आणि आल्येज्ञा हे बंधूुतेचा आवि- 
ष्कार घडविणारे गुरु-शिष्य आहेत. आल्येद्या 
हा झोसिमाला त्याच्या ऐन तारुण्यात वार- 
लेल्या भावाप्रमाणे वाटतो; कारण आल्येज्याचे 
विचारी वागणे आणि प्रसन्न चेहरा. तर आल्ये- 
शाला झोसिमा आदरणीय मोठ्या भावाप्रमाणे 
वाटत राहतो. पण बंधृत्वाविषयी अविस्मरणीय 
शब्द मात्र उच्चारतो तो मिखाईल. मिखाईल हा 
खूनी आहे. एका श्रीमंत विधवेचा खून तो करतो 
पण पुढे त्याचे वतन इतके उदात्त राहते की त्याने 
स्वतःहून जाहीर केले, तरी त्यानेच खून केला आहे 
यावर कोणी विश्वासच ठेवत नाही. हा मिखाईल 
म्हणतो- 


अनुक्रमणिका 


दै नवभारत 


५ या जगाची जर निर्मिती नव्याने करायची 
असेल तर प्रथम माणसांचो अंतःकरणे पालटली 
पाहिजेत. दुसऱ्या प्रत्येक माणसाचे बंधू म्हणून 
रूपांतर झाल्याशिवाय प्रत्यक्षात मानवी बंधुता 
अवतरणार नाही. कुठलीही वैज्ञानिक प्रगती आणि 
सामूहिक उद्दिष्टे माणसांना त्यांची संपत्ती व हृक्‍क 
यांची न्याय्य विभागणी करून द्यायला भाग पाडू 
शकणार नाहीत. त्यांचे समाधान होईल इतके पुरेसे 
त्यांना कधीच मिळणार नाही. ते नेहमीच कुरकूर 
करतील, मत्सर करतील आणि एकमेकाचा विनाश 
करतील. मग ते ( नंदनवन ) अवतरेल तरी केव्हा, 
असे तू मला विचारशील. ते अवतरेल हे खरे; पण 
त्यासाठी माणसाचा एकलकोंडेपणाचा कालखंड 
संपायला हुवा, आज प्रत्येकजण स्वतःचे व्यक्तित्व 
जपायचा जास्तीतजास्त प्रयत्न करतो. प्रत्येकजण 
स्वतःमध्येच जीवनाची परिपूर्णता अनुभवायचा 
प्रयत्न करतो. पण यामुळे परिपूर्णता प्राप्त होण्या- 
ऐवजी हे प्रयत्न त्याला आत्मविनाश्याकडेच खेचून 
नेतात. स्वतःची परिपूर्णता दूरच राहाते; उलट, ते 
एकलकोंडेपणाच्या खाईत लोटले जातात. सर्व माण- 
सांचे जणू अलगअलग तुकडे झालेत. जो तो स्वत:- 
च्या बिळात जाऊन वसतो. स्वतःच्या जहेजाऱ्याला 
चुकवितो आणि दडून बसतो. स्वतःजवळचे सारे 
काही दडवितो. इतरांपासुन स्वतःला दुर ठेवतो 
आणि इतरानांही दूर सारतो. प्रत्येकजण स्वतः संपत्ती 
गोळा करतो आणि स्वतः समथ व सुरक्षित आहोत 
असे मानतो. त्याला हे उमगतच नाही, की या 
वेडाच्या भरात तो जेवढी संपत्ती गोळा करतो तेवढा 
तो आत्मघातकी नपुसकतेत खोलखोल रुतत जातो; 
कारण त्याला स्वतःवर विसंबण्याची सवय होते. 
संपूर्णापासुन तोडून वेगळा केलेला घटक म्हणूनच तो 
वाढलेला असतो. मानवजात, इतर माणसे यांच्या- 
कडून मदत घेणे यावर त्याचा विश्वासच नसतो. ती 
सवयच नष्ट झालेली असते. संपत्ती आणि स्वतःला 
मिळालेले खास हकक गमाविण्याचीच भीती त्याला 
वाटत असते. पण माणसाची खरी सुरक्षितता त्याच्य़ा 
वैयक्तिक प्रयत्नात नसुन वैश्विक मानवी एकतेत 
( सॉलिडॅरिटीत ) आहे ही जाणीवच अलीकडे 
माणसाचे संशयी मत गमावून बसत आहे. पण हे 
भयावह एकलकोंडेपण नष्ट होण्याचा दिवस नक्की 


मे, १९८३ 


उजाडेल आणि माणसांना आपण अर्नसगिकपणे 
एकमेकांपासून किती दूर गेलो आहोत हे कळून 
येईल. ” 

या ठिकाणचे नंदनवन म्हणजे अर्थातच भोतिक 
सुखसमृद्धी आणि प्रगत यंत्रांनी गजबजलेला प्रदेश 
नव्हे, तर सुखसमृद्धी व प्रगती असलेला परंतु 
माणसामाणसांतील बंधुप्रेमाची नाती साकार कर- 
णारा प्रदेश होय. इंग्हंडमधील ' क्रिस्टल पॅलेस ' हे 
स्वातंत्रय आणि समतेबरोबरच मानवी न्याय आणि 
विश्वबंधुत्व जपणारे राज्य होय, या राज्यात 
स्त्रिस्ताचे विस्मरण होत नाही, हे ओघानेच आले. 


* माणसामाणसांतील सोहार्दाचे संबंध ' हे फार 
व्यापक ध्येय आहे; पण या संदर्भात ' अ रा यूथ 
या जरा कमी लोकप्रिय कादंबरीत दस्तएवस्कीने 
खूपच निचित असा विचार मांडला आहे. या कादं- 
बरीतील वेसिलोफची ( आर्कादी या नायकाच्या 
वडिलांची ) व्यक्तिरेखा केवळ अप्रतिम आहे. 
वेसिलोफ हा तरुण असताना समाजवादी असतो. तो 
जगात बंधुभाव निर्माण करण्याची भाषा करीत 
असतो. अमूर्त कल्पना आणि मनःचक्षंसमोर तरळ- 
णारे नंदनवन (युटोपिया) यांमुळे तो भारावलेला 
असतो; परंतु त्याचे व्यवहारातील वागणे मात्र प्रत्य- 
ह तीत आणि प्रेम याच्यापासुन दूर गेलेले 


परदेशात-जमंनीत-असताना त्याच्या एकाकी 
अवस्थेत वेसिलोफला उलगडते, की मानवतेच्या 
प्रमाची भाषा ठीक आहे; परंतु ती अमूत आणि धसर 
आहे. याविषयीचे व्यावहारिक सूत्र मांडताना 
वेसिल्ोफ म्हणतो, - “ प्रत्येकाने स्वतःच्या आय- 
ष्यात एकतरी संबंधित माणूस प्रत्यक्षात खरोखर 
आनंदी करणे हेच प्रत्येक सुश्चिक्षित माणसाचे सकत 
कतेव्य आहे, असा मी नियम करीन. प्रत्येक शेत- 
कऱ्याने रशियातील जंगलतोडीला उत्तर देण्यासाठी 
म्हणून आयुष्यात एकतरी झाड लावावेच त्याप्रमाणे 
वी (पृ. ५ १६)... सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत माणस 
उच्च ध्ययांच्या नादी लागून हे मूळ वास्तव विस. 
रतो आणि परिणामी हास्यास्पद, लहरी आणि 
बेफिकीर बनतो या पाशवेभूमीवर एकतरी संबंधित 


माणूस खऱ्याखुऱ्या अर्थाने आनंदी करणे हे सूत्र 


उत उत 


एअर” 


दस्तएवस्कीचे “ विश्वबंधुत्व ” ७ 


वरवर व्यस्त (अँन्सड) वाटले तरी प्रत्यक्ष आचर- 
णात ते तसे वाटत नाही. ” 

हे सुत्र प्रत्यक्षात आचरणात आणण्याचा विचार 
वेसिलोफ जेव्हा गांभीर्याने करतो, तेव्हा त्याला 
त्याच्या अडाणी व गुलामवर्गातून आलेल्या वायको- 
विषयी खरेखुरे प्रेम वाटू लागते. शारीरिक आकर्ष- 
णाचा पडदा गळून पडतो व सोनियाचे आंतरिक 
सौंदये त्याला जाणवू लागते. तिच्याबद्दल नवे 
आकर्षण आणि आदर त्याच्या मनात निर्माण 
होतात. तिच्यातील रशिअन “ साधेपणा ' तो समजून 
घेऊ शकतो व त्यांचे दुरावलेलेले संबंध परत 
प्रस्थापित होतात. 

बंधृत्वाची कल्पना स्त्री-पुरुषातील संबंधांनाही 
लागू आहे. या बंधृत्वभावनेचा उगम सांगताना 
दस्तएवस्कीने वेसिलोफच्या तोंडी पुढील उद्‌गार 
घातले आहेत, - “ होय आर्कादी, मी तुला परत 
सांगतो. रशियत उच्चभ्रू माणूस ( नोबलमन ) 
म्हणून मला माझ्य़ा स्थानाचा अभिमान वाटल्या- 
वाचून रहात नाहो. जगात कोठेही आढळणार 
नाही असा अत्युच्च संस्कृतीचा आविष्कार काळाच्या 
ओघात आमच्यात घडून आला आहे. ही माणसे 
अशी आहेत, को ज्यांना जगातील सर्वांविषयी कणव, 
सहानुभूती वाटते. परंतु हा एक अगदी वरच्या 
सुसंस्कृत माणसांचा स्तर असल्याने त्यांचा प्रति- 
निधी बनण्याचे भाग्य माझ्य़ा वाट्याला आले 
आहे. ही माणसे रशियाच्या भवितव्याची राखण- 
दार आहेत. अश्ली माणसे कदाचित हजारभरच 
असतील, जरा जास्त किवा कमी देखील असतील; 
परंतु तो निर्माण करण्यासाठीच जणू सारा रशिया 
जगत आला आहे. असे असेल तर हे निष्पन्न, 
शेकडो वर्षांचा आणि लक्षावधी माणसांच्या तुलनेने 
अगदीच किरकोळ आहे असे काहीजण म्हणतील. 
मला मात्र हौ लहानसहान गोष्ट वाटत नाही ” 
(पृ. ५१०). 

वेसिलोफमध्ये दस्तएवस्कीच्या तरुण वयातील 
बंधुभावविषयक चिंतनाचे प्रतिबिब आढळते. 
वेसिलोफच्य़ा या चरितनावर ख्थरिश्‍चेनिटीतील बंधुत्व- 
विचाराचा प्रभाव नाही. वेसिलोफ युरोपीय 
क्रांतिकारी समाजवादी आहे. परंतु 'अ रॉ यूथ' याच 
कादंबरीत माकार दोलगोरुकीची व्यक्तिरेखा 


दस्तएवस्कीने रंगविली आहे. ' स्तारेत ' झोसिमा- 
च्याच तोडीचो ही हृदयंगम व्यक्तिरेखा आहे. 
बंधृत्वाच्या आदर्शाचा हा “* ख्रिचन ' आवि- 
ष्कार आहे. परंतु एक वेगळीच समस्या माकारच्या 
मुखाने दस्तएवस्की मांडून जातो. एक दिवस 
रस्त्याने जाता जाता अनुभवी व वयस्क माकार तरुण 
व रांगड्या आर्कादीला म्हणतो- 

“ पोरा, माणसे जशी आहेत तश्ी स्वीकारून 
त्यांच्यावर प्रेम करणे हे अशक्‍य आहे. आणि तरीही 
तेच करावे लागते. म्हणुन तुमच्या भावना दूर ठेवून 
तुमचे नाक समोर ठेवून आणि डोळे मिटून त्यांच्या- 
साठी काहीतरी चांगले करा. ते वाईट वागले तरी 
राग येऊन देता ते सहन करा, आणि त्यासाठी तुम्ही- 
देखोळ माणूसच आहात याचे स्मरण ठेवा. तुम्ही 
त्यांच्यापेक्षा जरा जास्त बुद्धिमान असाल, तर 
त्यांच्याशी कठोरपणे वागावे असे तुम्हाला वाटणा- 
रच. माणसे स्वभावतःच अधम असतात आणि 
भीतीपोटी ती दुसऱ्यावर प्रेम करतात. परंतु अश्या 
प्रेमाला वळी पडू नका. अद्या प्रेमाचा .तिरस्कारच 
करा... 

“: शेजाऱ्यावर प्रेम करणे आणि तरीही त्याचा 
तिरस्कार न करणे... हे अशक्‍य आहे. मला वाटते, 
की शेजाऱ्प्रावर प्रेम करणे हे माणसाच्या शरोर- 
धर्मातच नसावे. या ठिकाणी पहिल्यापासुनच काही 
तरी शाब्दिक घोटाळा असावा. आणि “* मानवते- 
विषयी प्रेम ' याचा अर्थही समजावून घेतला पाहिजे. 
तुमच्या मनात तुम्ही जी मानवता कल्पिली असते 
तिच्याविषयी प्रेम असा तो असावा. (दुसऱ्या शब्दांत 
म्हणजे तुम्ही स्वतःला निर्माण केले आहे आणि 
तुमचे प्रेम हे तसे तुमच्याविषयीच आहे) आणि 
त्यामुळेच हे वास्तवात असणार नाही. ” 

शेजाऱ्प्रावर प्रम करताच येत नाहो आणि मात- 
वतेविषयीचे प्रेम अखेरीस स्वत:विषयीचेच प्रेम ठरते 
ही अडचण माकारने मांडली आहे. म्हणूनच माण- 
सांवर प्रेम करताना “* एक श्रद्धा) म्हणूनच ते 
करावे लागते असा निष्कर्ष तो मांडतो. 

माकारच्या उद्‌्गारांना फार महत्त्व आहे कारण 
त्याचा त्याग विलक्षण आहे. माकार दोलगोरुकी हा 
गुलामवर्गातोल असतो आणि वेसिलोफचा ' सफ? 
असतो, गुलाम असतो. त्याची पत्नी सोनिया ही 


अनुक्रमणिका 


ट्र नवभारत 


गावंढळ असली तरी सुंदर असते. त्याच्या गैरहजेरीत 
वेसिलोफ आणि सोनियाचे प्रेम जुळते आणि शरीर- 
संबंधही येतो. या परिस्थितीत माकार अगतिक न 
होता सोनियावरील स्वतःचा हक्‍क सोडून देतो 
आणि यात्रेला निघून जातो. पत्नी गुलामगिरीतून 
मुक्‍त होण्यासाठी स्वतः त्याग करतो, आणि उर्वरित 
आयुष्य लोकसेवा व धार्मिक चिंतन यांत घालवितो. 


बंधुभावापोटी दस्तएवस्क्रोची पात्रे अश्या 
विलक्षण कृत्यांना जन्म देतात. अनेक म्हणजे अनेक 
उदाहरणे आहेत. परंतु ' इडियट ! या कादंबरीतील 
एक प्रसंग आणि त्यातून प्रतीत होणारा बंधुतेचा 
गहिरा अर्थ अगदी अविस्मरणीय आहेत. 


प्रिन्स मिश्किन हा “ इडियट ' या कादंबरीचा 
नायक. काहीसा वेडसर पण तरल बृद्धिमत्तेचा 
आणि हळुवार मनाचा. रोगोझिन हा पक्का बदमाश 
आणि 'खुनी ' मनाचा. नास्तासिया ही चंचळ पण 
विलक्षण सुंदर स्त्री या दोघांवरही सारखेच प्रेम 
करते आणि हे दोघेही तिच्यावर भाळलेले असतात. 
पण मिश्किनचे प्रेम दुबळे असते, तर रोगोझिनचे 
प्रेम विकुत असते. तो अखेरील नास्तासियाचा खून 
करतोच. आणि तो खून करणार हेही या तिघांना 
पहिल्यापासुनच सारखे जाणवत असते. पण या 
खुनाकडेच तिघेही वेगाने ओढले जातात. प्रवाहातून 
कोणीच बाहेर पडू शकत नाहीत. मिशहि्किन 
नास्तासियाला म्हटले तरी वाचवू शकत नाही. 

प्रिन्सि मिशिकिन एक दिवस रोगोझिनला भेटा- 
यला त्याच्या घरी जातो. रोगोझिनचे घर गूढ 
आणि गुन्हेगारीच्या परंपरेचा संस्कार सुचित कर- 
णारे असते. 

या भेटीत “ पारमाथिक ' गप्पा होतात. शेवटी 
प्रिन्सि जायला निघतो. गप्पांमध्ये प्रिस्सने आपल्याला 
एका सैनिकाने त्याचा क्रॉस कसा दिला हे सांगित- 
लेळे असते. हा (जस्ताचा) क्रॉस त्यावेळी प्रिन्सच्या 
गळ्यात आहे का? असे रोगोझिन विचारतो. 
प्रिन्स होकार देऊन तो क्रॉस रोगोझिनला दाख- 
वितो. त्यावर रोगोझिन त्याला स्वत:चा सोन्याचा 
क्रॉस देऊन त्याबदल्यात तो चांदीचा (खरा 
जस्ताचा) क्रॉस मागती. दोघेही क्रॉसची अदला- 
बदल करतात. प्रिन्स त्याला म्हणतो ' क्रॉसची 


मे, १९८२ 


अदलाबदल झाली हे ठीक, 
एकमेकांचे भाऊ झालो वरं का! * 

यानंतर रोगोझिन प्रिन्सला स्वत:च्या आईकडे 
नेऊन तिचे आशीर्वाद त्याला देववितो. आणि 
त्यानंतर प्रिन्सला त्याचा प्राण घेणार नाही असे 
वचन देतो. परंतु त्याचे ओठ थरथरत असतात आणि 
चेहरा पांढराफटक पडलेला असतो. नजर नेहमीपेक्षा 
जास्त भीतिदायक झालेली असते. अगदी शेवटी तो 
प्रिन्सिला म्हणतो, “ ज्याच्या नशोबात असेल ते 
त्याला मिळते. नास्तासिया तुझीच आहे आणि ती 
तक्षीच राहू दे. मी ती तुला देऊन टाकली आहे. पण 
एक कर. तुझ्या या मित्राळां परफ्योन रोगोझिनला 
मात्र विसरू नकोस. ” 

ही मैत्री आणि वंधुभाव पुढे टिकतात. इतके, कौ 
नास्तासियाचे प्रेत जेव्हा पोलिस ताब्यात घेतात 
तेव्हा तेथे भ्रमिष्ट रोगोझिनबरोबर प्रिन्स मिस्किनही 
त्यांना सापडतो. बंधुभावाचे चित्रण करताना 
दस्तएवस्को किती टोकाला जातो, याचे हे उत्तम 
उदाहरण आहे. हे इडियटमधील बंधुभावाचे आगळे 
चित्रण आणि हा क्रॉसच्या अदलाबदलीचा प्रसंग ऱ्ऱि 
अजरामर झाले आहेत. क्रॉसच्या अदलावदलीच्या 
प्रसंगाचा अन्वयार्थ अनेकांनी अनेक तर्‍हेने लावला 
आहे. परंतु गुन्हेगाऱ्याच्या खुनासारख्या कृत्यात 
आणि त्याच्या पापभावनेत देखोल़ सहभागी होण्या- 
पर्यंत हे ' बंधृत्व' मजल मारते हे खरे. 

* दि इटनेल हजवंड ! मध्येही दस्तएवस्कोने बंध- 
भाव साकारणाऱ्या मंत्रीचे असेच आगळेवेगळे दशन 
घडविले आहे. पावेल पावलोविच आणि वेल्यानिनोफ 
हे दोन मित्र अनेक वर्षांनी एकत्र येतात. अपघाताने 
त्यांची गाठभेठ होते. आणि मग त्यातूनच जूनी मंत्री 
कशी नवी होते आणि पावेल पावलोविच हा 
वेल्यानिनोफला ठार मारायला कसा उठतो हे 
दस्तएवस्कोने रंगविले आहे. पावेलची मुलगी लिझा 
ही प्रत्यक्षात वेल्यानिनोफपासून झालेली असते आणि 
पावेलला आपस्या बायकोच्या या दुर्वतनाची कल्पना 
असते, ही या कथेतील महत्त्वाची घटना आहे. या 
मंत्रीचे वणन करताना दस्तएवस्की म्हणतो- '* द्रष- 
भावनेपोटी तो (पावेल) माझ्यावर (वेल्यानिनोफ- 
वर) प्रेम करीत होता. सगळ्या प्रेमात हे अगदी 
विचित्र असते. 


पण आतापासून 


अनुक्रमणिका 


दस्तएवस्कीचे “ विश्वबंघुत्व ” ९ 


खरोखरच दस्तएवस्की बंधुभावाची नाती ढोबळ- 
पणे कधीच रंगवीत नाही. तो गुंतागुंतीची असतात 
आणि त्यांच्यात विघाड झाला कौ त्यातुन द्वेष, 
तिरस्कार या भावनाही कशा पेटतात हे तो अतिशय 
कौशल्याने दाखवितो. या द्वेषातुत माणूस कोणत्या 
थराला जाऊ शकतो हे पाहून आपण स्तिमित होतो. 

ही बंधुत्वाच्या नात्यातील गुंतागुंत त्याच्या अगदी 
सुरुवातीच्या ' दि लँडलेडी ' सारख्या कादंबरिकेतही 
आहे. ओदिनोफ आणि लिझा यांचे संबंध असेच 
संमिश्र आहेत. काही वेळा ते प्रियकर-प्रेयसीचे तर 
काही वेळा ते बहीण-भावंडांचे तर काही वेळा ते 
मित्र-मैत्रिणीचे असे वाटत राहतात. 'दि हथूमिलि- 
एटेड अँड इत्सल्टेड' मधील “ लेखक' नेलीवर तर 
बहिणीप्रमाणे प्रेम करतोच; पण त्याच्या प्रेयसीचा 
प्रियकर प्रिन्स आल्येशाही त्याचा शत्रू न होता जव- 
ळचा मित्र बनतो. प्रिन्स मिरिकनने रोगोझिनविषयी 
बाळगावा त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक निरामय 
भ्रातृभाव तो आल्येशाविषयी बाळगतो. 

दस्तएवस्कीला ' नॉमेल ' माणसांमधील बंधुभाव 
संगविता येत नाही असे मात्र नाही. “ क्राइम अँण्ड 
पनिशमेण्ट ” मधील रास्कोलनिकोफ आणि 
राझुमिहिन यांची मैत्री अशीच हृद्य परंतु साधी- 
सरळ आहे. या संबंधाचा शेवट राझुमिहिन आणि 
रास्कोलनिकोफची बहिण दुन्याशा यांचा विवाह 
होण्यात होतो हेही सरळ आहे. परंतु यात 
राझुमिहिन रास्कोलनिकोफला अखेरपर्यंत किती 
हळुवारपणे आणि कोशल्याने सांभाळतो याचे हूद्य 
चित्रण दस्तएवस्कीने केळे आहे. दस्तएवस्कीची 
बंधुत्वकल्पना न्याहाळावयास कोणी निघाले, को 
चटकन राझुमिहिंन डोळ्यांसमोर उभा राहतो 
ते काही उगीच नाही. 

विशेष म्हणजे स्त्री-पुरुषातील उत्कट प्रम रंगः 
वितानादेखील बंधुभावाचा धागा दस्तएवस्की 
विसरू शकत नाही. पूर्ण वैषयिक प्रेम, शृंगार 
यांचे चित्रण तो क्वचितच करसो. संभोगवर्णनांचा 
तर प्रश्‍नच उद्भवत नाही. प्रिन्सला नास्तासिया 
विषयी वाटणाऱ्या प्रेमात वेषयिकता फार कमी 
आहे. तिला वाचविण्याच्या भावनेतून हे प्रेम 
निर्माण होते. भावाने बहिणीचे संरक्षण करावे अशा 
घडपडीचे स्वरूप त्याच्या प्रेमाला येते. नास्ता- 

तन. भा. २ 


सियाच काय परंतु अग्लायावरील प्रेमातही है रंग 
डोकावतात. 

रास्कोळनिकोफ आणि सोनिया यांचेही नाते 
विशुद्ध स्त्री-पुरुष प्रेमाचे नाही. रास्कोलनिकोफ 
“लाझारस ' तर सोनिया “स्प्राईसट ' आहे. 
बंधृत्वभावाच्या पोटीच सोनिया रास्कोलनिकोफला 
* वाचविते ', आणि पापमुक्‍्तोच्या वाटेवर आणून 
सोडते. झोसिमा मिखाईलला वाचवितो त्याच 
प्रमाणे ती रास्कोलनिकोफला वाचविते. रास्कोल- 
निकोफने पाडलेले खून हे ' पाप ? आहेत. आणि 
त्यासाठी शिक्षा सोसुत परिमार्जन करणे हे आव- 
शइयक आहे. हे परिमार्जन केल्याशिवाय तो नव्याने 
जीवनाला सुरवात करूच शकणार नाही ही श्रद्धा 
ती त्याला अखेरीस स्वीकारायला लावते. पांगळ्या 
मेरी लेब्यातकिनला स्तावरोजिन तर पांगळ्या 
लिझाला आल्येशा त्यांच्या प्रेमाने असेच वाचवू 
पाहत नाहीत काय ? 

बंधुत्वाचे सामथ्ये दस्तएवस्को रंगवितो. पण 
हेच बंधुत्व कसे नष्ट होते, हेहो तो तितक्‍याच 
सामर्थ्याने * डेव्हिल्स ' मध्ये रंगवितो. समाजवादी 
जहाल क्रांतिकारक बंधुतेविषयी बोलतात, स्वत:ला 
* कॉम्रेड ', € साथी ' म्हणवून घेतात आणि आंतर- 
राष्ट्रीय बंधुभावाचा उद्घोष करतात. परंतु त्यांची 
गुप्तता, कट, कारस्थाने, साधनांबिषयीची बेपर्वाई 
यामुळे ते स्वत:चेच सहकारी व नंतर विरोधक ह्यांना 
कसे ठार करतात आणि पर्यायाने बंधुत्वाचीच कशी 
होळी करतात याचे भेदक चित्रण दस्तएवस्कोने 
या त्याच्या विख्यात कादंबरीत कले आहे. बंध- 
तेला समाजवादी क्रांतिकारक कशी तिलांजली 
देतात आणि नवी हुकूमशाही व गुलामगिरी निर्माण 
करतात यावरील अनेक कादंबऱ्या आज उपलब्ध 
आहेत. * दि डाकेनेस अँट नून ?, ' डॉक्टर झिवागो 
किंवा “दि फस्ट सकल' ही तर सुपरिचित उदाहरणे. 
परंतु अज्ञा सवे कादंबऱ्यांचे ' उगमस्थान ' डेव्हिल्स 
आहे हे आवर्जेत लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 
डेव्हिल्स मधील पीटर वेरहोवेन्की ही व्यक्तिरेखा 
बीजरूपाने स्तालीनच आहे हे अगदी सहजपणे समज 
शकते. दस्तएवस्कीचे हे चित्रण इतके तंतोतंत त्वरे 
ठरणारे भाकीत होईल याची दस्तएवस्कीमधील 
प्रेषितालाही इतकी कल्पना असेल काय? 


अनुक्रमणिका 


१० 


बृद्धिवाद, कमालीचा आत्मकेंद्रीपणा, पैसा आणि 
सत्तेचा मोह, हे बंधुभावनेला कसा सुरूंग लावतात 
हे दस्तएवस्की दाखवितो. परंतु जातीयता किवा 
धर्मांधता हेही कसा बंधुसावाचा बळी घेऊ शकतात 
हे त्याने कोठेही चित्रित केलेले नाही. त्यांचा डाव- 
पेचात्मक तर उपयोग कोठेच नाही. म्हणजे ख्रिश्‍चन 
मुलगा आणि मुसलमान तरुणी यांचे प्रेमप्रकरण 
होणार आणि मग त्याला दोन्ही बाजूच्यांचा विरोध 
होणार किवा ज्यू आणि रशियन मित्रांच्या मैत्रीचा 
आविष्कार या दोन समाजातील दंगलीच्या पादवे- 
भूमीवर दाखवायचा किंवा फ्रेंच सेनिकाला एखादा 
रशियन सैनिक कसा सहानुभूतीपोटी मारायचे 
सोडून देतो असे दाखवायचे असे प्रकार तो कधी 
करीत नाही. बंधुभावाची कल्पना सहजपणे त्याच्या 
विचार-विशवात शिरताना दिसते आणि तितक्‍याच 
सहजपणे कादंबर्‍्यांत महत्त्वाची भूमिका पार पाड- 
ताना दिसते. उत्तरोत्तर तिचे तेज जास्तच प्रखर 
होत जाते. 

दस्तएवस्कीचा ' बंधृत्वविचार ' आज आपल्याला 
जास्तच विचार करायला लावतो, कारण या 
क्रांतिकारक भावनेचे, या मूलभूत मूल्याचे जुने 
शत्रू आजही जिवंत भाहेतच. उलट यांत्रिक जीवन, 
विभक्त कुटुंबसंस्थेचीही मोठी पडझड, आणि जीव 
घेणी जीवन “स्पर्धा' हे नवीन शत्रू आता तिला ग्रासत 


| । सत्‌ूफलाय सहकारिता । 
| 


नवभारत 


मे, १९८३ 


आहेत. अश्या वेळी दस्तएवस्कीचा बंधृत्वविवेक आठ- 
वणे अपरिहायेच होय. ज्या समाजाला वेऱ्या, गुन्हे- 
गार, अपंग, विकृत, मनोरुग्ण यांचे खर्‍या अर्थाने 
पुनवसन घडवून आणावयाचे आहे, त्यांना माणूस 
म्हणून वागणूक देऊत विकसित करावयाचे आहे 
त्याला दस्तएवस्की नेहमीच प्रेरणा देत राहील. 
ज्यांना देश, भाषा यांच्या मर्यादा ओलांडून जगाचे 
वाड्मय, इतिहास, यांचे आकलन करावयाचे आहे, 
जगाचे ततागरिक बनण्याची ज्यांची आकांक्षा आहे 
त्यांनाही दस्तएवस्कींचे विश्वबंधुत्व मार्गदर्शक ठरेल. 
दस्तएवस्कीचे * बंधुत्व ' हो आधुनिकतेंची आध्या- 
त्मिकताच आहे असे म्हटले पाहिजे. 

समाजात विकृत आणि आजारी माणसे, गुन्हेगार, 
खुनी आणि भात्महत्यारी लोक, स्त्रियांची अब्रू 
छुटणारे गुंड निर्माणच होऊ न देणे आणि त्यासाठी 
अहनिश सावधपणे झटणे हे कनफ्यूशसमार्गी, राम- 
दासी शहाणपण होय. परंतु अश्ली माणसे निर्माण 
तर होतातच. त्यांच्या पुनवेसनासाठी आणि मुक्‍ती- 
साठी सुजाण प्रयत्न करणे हे ख्तरिस्ताचे आणि 
दस्तएवस्कीचे शहाणपण होय. पहिले शहाणपण 
प्रतिबंधक, दक्षता स्वरूपाचे आहे तर दुसरे शहाण- 
पण इलाजात्मक, निवारक स्वरूपाचे भाहे. या 
दोहोंचीही आज आपणास सारखीच आवरपकता 


_. 


आहे. 


वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 


९७७७७०५७6७” 


४७ ७७ ४७७» 


७४१७४५७ ४७ ८४ ८ ८४) 


प. छु. अभ्यंकर 5, 007. 11, 5, 
मॅनेजर 


५०७५७४ 


12: 


- [दि वाऔ अर्वन को-ऑप. बँक लि. 


बाई ( सातारा ) 
कै. मुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज कर बचतीच्या विविध योजना 
हायरपरचेस योजना क्र सेफ डिपॉझिट लाकसंची सोय 
शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


फोन नं | 


शै सुलभ हप्त्यांचो 
अ तत्पर सेवा 


डॉ. मेहेदळेंच्या परीक्षणाचा परामर्श 


* नवभारत'च्या एप्रिल भंकात आलेला माझा 
लेख डॉ. म. अ. मेहेंदळेंनी केलेल्या माझ्या पुस्त- 
काच्या परीक्षणाची प्रतिक्रिया म्हणून नव्हता. 
त्याचे प्रयोजन वेगळे होते. तरीही तो काहीसा डॉ. 
मेहेंदळेंच्या परीक्षणाच्या ' इन अँटिसिपेशन । होता. 
त्याचे प्रयोजन वेगळे असल्यामुळे व डॉ. मेहेंदळेंचे 
परीक्षण मला वाचायला मिळण्याआाधीच तो 
नवभारतला पाठवला गेल्यामुळे त्यांच्या सर्व 
मुद्द्यांचा परामर्श घेता येणे मला शक्‍य नव्ह्ते. या 
लेखात मी तो प्रयत्त करणार आहे. 
शब्दाचा सामाजिक संदर्भ 

* महारतातील नियति व आयति ? ( नवभारत, 
फेब्रु. ८३) या लेखात डॉ. मेहेंदळेंचा 'दृष्टिकोन 
नियतिवादी, परत्वे अध्यात्मवादी, असल्याचे मी 
दाखवले आहे. त्यांच्या प्रस्तुत परीक्षणावरून त्यांचे 
प्रमाणश्ास्त्र प्रतिबिबवादी असल्याचे दिसते. व्याक- 
रणात वा शब्दकोशात दिलेल्या शब्दाच्या अर्थापली- 
कडे त्याचा अभिप्रेत वा सामाजिक संदर्भातला 
अथे ते मान्य करायला तयार नाहीत. 

शब्दाचा सामाजिक संदर्भातला अर्थ दोन प्रकारे 
घ्यावा लागतो. एक प्रकार आहे तत्कालीन 
सामाजिक संदर्भातला अर्थ. ' भारतीय विवाह- 
संस्थेचा इतिहास ' मध्ये वि. का. राजवाडे 
६ अयोनिज ' शब्दाचा अथं तत्कालीन सामाजिक 
संदर्भातून देतात, * यज्ञमंडपात वामदेव्य व्रत 
करीत असलेल्या क्रत्विजाशी महिषीने संभोग करून 
झालेले अपत्य ' हा ' अयोनिज'चा अर्थ त्यांनी 
तत्कालीन सामाजिक संदर्भातून दिला आहे. 

पण, सामाजिक संदर्भ नित्य नसतो; तो अनित्य 
असतो. त्यामुळे शब्दाचे काही अर्थ लुप्त होतात. हे 


1 ध०णा 


६ ४०७ $ ?8101010 


शरद्‌ पाटील 


लुप्त अथ देण्यासाठी शब्दाचा अर्थ ऐतिहासिक 
विकासक्रमाच्या संदर्भातूनही लावावा लागतो. 
गणिका या शब्दाचा ' उत्तमा वेश्या ' हा अथे वुद्ध- 
कालीन दासप्रथाक संघगण (011291011४) समाज- 
व्यवस्थेतला आहे. पण त्याच समाजात गणी व संधी 
या शब्दांचे अथे अनुक्रमे गणप्रमुख व संघप्रमुख असे 
होत होते. गणिकेचे संघगणसमाजात तोपर्यंतही 
पवित्र व अभिवृद्धिकारी असलेले पद व गणिका 
अम्बपाली करीत असलेले भूमातेचे धार्मिक प्रति- 
निधित्व यांचा मेळ घातला, की गणिकेचा मूळ अथ 
आपल्या हाती लागतो- स्त्रीसत्ताक गणाची राणी ! 

तत्कालीन सामाजिक संदर्भातला अथे हा जरी 
तकेशुद्ध अनुमानाने काढलेला असला, तरी तो तत्का- 
लीन सामाजिक जाणिवेतलाच असतो. .ऐतिहासिक 
संदर्भातला अथे मात्र गत व लुप्त झालेला असल्या- 
मुळे तो तत्कालीन सामाजिक नेणिवेतला असतो. 
म्हणून, शब्दाचा सम्यक्‌ अथ लावायचा, तर तत्का- 
लोन सामाजिक जाणोवनेणिवेआधारेच त्याची 
* पुनरंचना ! करावो लागते. इब्दाथे अज्ञा प्रकारेच 
इतिहासआकलनाचे साधन बनू शकतो. अनित्यात्मक 
ज्ञानोपलब्धीच्या प्रमाणश्यास्त्राची (८७८७८८॥००८०?0- 
५४४) घडण म्हणूनच केली गेली आहे. 
प्रतिबिबवादी व्युत्पादन 

डॉ. मेहेंदळेंचे व्यृत्पादन नित्यात्मक प्रतिबिबवादी 
असले, तरी दिसायला शिस्तबद्ध व संयुक्तिक वाटते, 
अभिजात व्याकरणाचे व व्युत्पादनाचे संरक्षक वाटते- 

“(३) भाषेतल्या शब्दांचे नाम 1, आख्यात $, 
उपसर्ग ॥ व निपात $ असे चार प्रकार निरुक्तात 
सांगितले आहेत (१.१). पैकी नाम, आख्यात व 
निपात यांना स्वतंत्रपणे अथे असतो ह्याबद्दल वाद 


॥॥१4/:११-॥॥१)॥ 


अनुक्रमणिका 


१२ 


नाही. फक्त उपसर्गांना स्वतंत्रपणे अथ असतो की 
नाही- कारण भाषेत त्यांचा उपयोग नामाख्यातांशी 
संबद्ध स्वरूपात आढळतो- ह्याविषयी वाद होता. 
त्याबाबतीत गाग्ये व शाकटायन यांची भिन्न मते 
होती (नि. १.३). उपसर्गांच्या योगामुळे नामा- 
ख्यातांचा अर्थ बदलतो. गार्ग्याच्या मते हा जो 
अर्थात बदल घडून येतो, अर्थविकार निर्माण होतो, 
तो उपसर्गाचाच स्वतंत्र अथ समजावा, दुसरे मत 
झ्याकटायनाचे. त्याच्या मते उपसर्ग जेव्हा नामा- 
ख्यातांशी संबद्ध नसतात, तेव्हा त्यांना स्वतंत्र शब्द 
म्हणून अर्थ असत नाही. परंतु जेव्हा ते संबद्ध अस- 
तात, तेव्हा नामाख्प्रातांना त्यांच्या मूळ अर्थाहून 
जो निराळा अर्थ प्राप्त होतो, त्यांचा त्या अर्थाशी 
जो दुसरा संयोग (उपसंयोग) घडून येतो त्या संयो- 
गाचे उपसर्ग केवळ द्योतक असतात, त्या विज्लेष 
अर्थाचे ते वाचक असत नाहीत. 


* ही दोन मते मला जज्ली समजली तशी सांग- 
ण्याचे कारण असे, की श्री. पाटील यांनी शाकटाय- 
नाचे म्हणून मत सांगताना- ज्यापासून त्यांनी 
स्वतःला सोयीचा असा निष्कर्षे काढला आहे- 
घोटाळा केला आहे. ते म्हणतात : “ दुसर्‍या एका 
वैयाकरणाचे, श्ाकटायनाचे, प्रतिपादन मात्र समा- 
धानकारक विवरण करते- * न जोडलेले उपसगं. .. 
अ्थंविहीन असतात; ते नामे व क्रियापदे यांचेच 
साहाय्यक अथं व्परक्‍्त करतात. या सिद्धांताप्रमाणे 


निर्‌ हा उपसर्ग कतिचा अर्थ उलटा करीत नाही, तर 


ह्याला पुष्टीच देतो ”, (पृ. १०२). 

: श्री. पाटील यांचा शाकटायनाच्या मताविष- 
यीचा खुलासा कोणी मान्य करील असे वाटत नाही. 
,.. श्री, पाटील यांना ' निस्‌ ' या उपसर्गापासून 
पुष्टि देणारा अथे मिळवायचा होता तर त्यासाठी 
शाकटायनाच्या मताचा विपर्यास करण्याची आव- 
इयकता नव्हती, ...' 


संदिग्धता राहू नये यासाठी वै. का. राजवाडेंनी 
* निरुक्‍ताचे भाषांतर 'मध्ये याबाबत जे विवरण केले 
आहे त्याचा कित्ता देतो- 


“न निबंद्धाः उपसर्गाः अर्थाने निराहु: इति 
शाकटायन: । 


* उपसर्ग जर तामांना व क्रियापदांना जोडले 


नवभारत 


मे, १९८३ 


नसले (निबंद्धाः) तर त्यांना काही अथे नसतो असे 
शाकटायन म्हणतो. 

* टोप :- स्वतः उपसर्गांना काही अथे नसतो. 
नामे व क्रियापदे यांमध्ये लपून राहिलेला अर्थ उप- 
सर्ग बाहेर काढतात एवढीच त्यांची कामगिरी असे 
महाभाष्यकारांचे मत आहे. 

:* नामाख्यातयोः तु कर्मोपसंयोगद्योतका: भवन्ति। 

“नामे व क्रियापदे ह्यांच्यामध्ये काही ज्यास्त अथे 
आला आहे (कर्मोपसंयोग), हे फक्त उपसर्ग दाख- 
वतात (द्योतकाः भवन्ति). उपसर्गांता स्वतःचा अथ 
नाही, ते नामे आणि क्रियापदे ह्यांचा ज्यास्त अर्थ 
दाखविणारी केवळ चिन्हे होत. ' तु' या निपाताने 
दोन मतांपैकी शाकटायनास कोणते मत पसंत होते 
हे दाखविले आहे. 

* उच्चावचाः पदार्था: भवन्ति इति गार्ग्य: । 

“ उपसर्ग पदे असून त्यांचे नानाप्रकारचे अर्थ 
होतात असे गाग्ये म्हणतो. 

 टौप : पदार्थाः - पदानां अर्था: । उपसर्गाः 
पदानि । तेषां पदानां उच्चावचा: अर्था: असा अन्वय 
केला पाहिजे. 

“तत्‌ य: एषु पदार्थः प्राहु: इमे तम्‌ । 

' ह्यांच्यामध्ये जो अथे दिसतो तो हे सांगतातच. 

* टौप: यः एषु पदाथं: ह्याची एष॒ पदेष यः अर्थः 
अशी फोड केली पाहिजे. उपसगं ह्या पदांमध्ये जो 
अर्थ दिसतो तो त्यांचाच अर्थ आहेः “नामे व 
आख्याते ' ह्या पदांचा तो अर्थ नाही असे गाग्ये 
ठासुन सांगतो.' (पा. ९-१० ). 
चैदि 
क व्याकरणातील दोन पक्ष 


या दोन वैयाकरणांत दार्शनिकही मतभेद होते हे 
लक्षात घ्यायला डॉ. मेहेंदळे तयार नाहीत. आमचे 
हे वेयाकरण आपल्या मतांचा व मतभेदांचा पुर- 
स्कार दार्शनिक पद्धतीने करीत असत. त्यांचे दाश- 
निक दृष्टिकोन समजून घेतल्याशिवाय त्यांचे मतभेद 
किती मूलाग्रही व तीव्र होते हे समजणार नाहो. 

शाकटायन म्हणतो कौ, उपसर्ग हे पद नसल्याने 
निरथेक असते, तर गार्ग्य म्हणतो की, उपसर्ग हे पद 
असल्याने त्याला स्वतःचा अथ असतो. शाकटायन 
म्हणतो की, नामधातूंच्या अर्थात बदल त्यांच्यांतच 
अंतहित असून उपसर्गाश्ी झालेल्या त्यांच्या * उप- 


मेहेंदळेंच्या परीक्षणाचा परामर्श 


संयोगाने । तो केवळ आविष्कृत होतो, तर गाग्यं 
म्हणतो कौ, नामधातूंच्या अर्थात बदल त्यांच्यांत 
अंतहित नसून उपसर्गाशी झालेल्या त्यांच्या * संयो- 
गाने' तो जन्माला येतो. शाकटायनोक्त बदलाला 
भारतीय दशेनात खास शब्द आहे- ' सत्कार्यवाद '; 
म्हणजे, काये कारणातच अनाविष्कृत अवस्थेत 
अस्तित्वात असणे (कार्य सत्‌ ।) « तसेच गारग्योक्‍्त 
बदलाला खास शब्द आहे- ' असत्कायेवाद'; म्हणजे, 
कार्य कारणात अस्तित्वात नसणे (कार्यम्‌ असत्‌ । ) 
व नव्याने जन्माला येणे. श्ाकटायनोक्त सिद्धान्त 
सांख्य दरंनाचा आहे : सवे बदल प्रकृतीतच 
अनाविष्कृत अवस्थेत अस्तित्वात असतात आणि पुरु- 
षांश्ी होणाऱ्या ' उपसंयोगांतून' ते केवळ आविष्कृत 
होत जातात. सांख्य दशन स्त्रीसत्तेच्या “वदार्थांमधून' 
(०७७४०॥०8) कसे जन्माला आले हे मी 'दास- 
झाद्रांची गलामगिरी च्या १ल्या भागात दाखवले 
आहे. ते मुळातच अब्राह्मणी कसे होते हे गाबेने 
' सांख्य फिलॉसफो'त सिद्ध केलेले आहे, तर ते 
अवैदिक कसे होते हे देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायांनी 
* लोकायत !मध्ये सिद्ध केले आहे. याउलट, वस्तूत 
बाहेरून बदलाचा गार्ग्योकक्‍्त सिद्धान्त न्याय-र्वशेषिक 
या ब्राह्मणी दर्शनाने उपनिषदीय परंपरेतून पुरस्कार- 
हेला होता. बदलाच्या या दोन सिद्धान्तांत कोणता 
जास्त वास्तविक व वैज्ञानिक हे मत मांडायचा वा 
बाज घ्यायचा येथे प्रश्‍न नाही. भारतीय व्याकरणात 
असलेले दार्शनिक पक्ष समजन घ्यायचा प्रश्‍न आहे. 
विरोधाची तीव्रता 
या दोन पक्षांत विरोध किती व कसा तीब्न होता 
हे महामहोपाध्याय काशीनाथश्षास्त्रो अभ्यंकर 
व्याकरण महाभाष्य 'च्या प्रस्तावनाखंडात सांग- 
तात- 
भाषेतील प्रत्येक शब्द घातुसाधित असतो व 
त्याप्रमाणे प्रत्येक शब्दाची व्युत्पत्ति देता येते असे 
निरक्‍तकारांचे म्हणणे होते, तर वैयाकरणांचे म्हणणे 
सर्वेच शब्द धातुसाधित नसतात असे होते पाणिनि- 
ली व त्यानंतर हे मतभेद फार तीब्र स्वरूपाचे 
झाले; ते इतके कौ; जर एखाद्या व्याकरणकर्त्याने 


'या भाष्यकारांनी उद्धृत केलेल्या 


श्रे 


नरुक्‍त मताचे प्रतिपादन केले तर त्याची वैयाकरणां- 
मध्ये निन्दा होत असे. शाकटायनाचीही त्यावेळी 
अशा प्रकारे निदा होत असे हे “नाम च घातु- 
जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्प़ च तोकम्‌ ” 
( नाम म्हटले को ते धातूपासून साधले जाते 
असे निरुक्तकार म्हणतात, पण झाकटाचे पोरही 
तेच म्हणू लागले. म. भा. , भाग ३, पृ. २८४ ) 
इलोकार्था- 
वरून स्पष्ट होते. भाष्यकार ' एवढा झोेरा देऊनच 
थांबले नाहीत. शाकटायन शब्दाचीही व्युत्पत्ति 
केल्यास पाणिनीने नडादि गणामध्ये शकट शब्द 
घालून शकट शब्दापासून शाकटायन शब्द साधल्या- 
मुळे शकट हा आपला पुर्वेज असला पाहिजे असेही 
शाकटायनाला कबूल करावे लागेल असे म्हणण्या- 
पर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे; व ' हा शाकटा- 
यन वेड्यासारखा बैलगाड्यांच्या रस्त्यावर बसला 
असता शेजारून शेकडो बैलगाड्या गेल्या तरी 
त्याला दाद लागली नाही, * असे म्हटले आहे 1 
( म. भा., भाग ३, पू. २५० ) .-. 
( पा. १२८ ) 

झाकटायनाने सर्वे नामे घातुसाधित असतात या 
मताचा का पुरस्कार केला ? कारण घातु हे 
: प्रकृति ! असल्याचे दुर्ग सांगतो. (वै. का. राजवाडे, 
उक्त, पा. १५१ ). प्रकृतिपासून विश्‍व, त्याप्रमाणे 
धातूंपासुन नामविशव, या सांख्यमताचा शाकटा- 
यनाने पुरस्कार करणे स्वाभाविक होते. 

तनिरुक्‍तकार यास्क इसवीपूर्वे ८ व्याते ७ व्या 
शतकात होऊन गेला, यास्काने शाकटायनाचा उल्लेख 
केलेला असल्यामुळे तो यास्कपू्व होता हे उघड 
आहे. मग, पतंजलि यास्काऐवजी झ्ाकटायनावरच 
एवढा का घसरतो ? कारण शाकटायन अब्राह्मणी 
परंपरेतला होता. शाकटायन नावाचा दुसरा वैया- 
करण इ. स. ८१७-८७७ मध्ये होऊन गेला. तो 
जैत होता. अब्राह्मणी जेन पंथाच्या एका वैयाकर- 
णाने श्ााकटायन नाव स्वीकारावे यात आद्य शाकटा- 
यनाची एवंविश्षिष्टता दिसून येते. म्हणून कल्पसूत्र 
अभिमानाने सांगते की, महावीराचे निर्वाण निक्रति 


| बद्धानें स्वतःची अश्ली एकाग्रता गौरवाने सांगितली होती [ राहुल सांकृत्यायन व जगदीश 
काइ्यप, दीघनिकाय ( हिंदी अनुवाद ), पा. १३७-१२३८ ]| 


१४ 
नावाच्या रात्री झाले- * देवाणन्दा नामं रयणी 
निरतित्ति पवुळ्चइ । ' समयसुंदर गणी भाष्य करतो- 
५ देवानन्दा नाम सा अमावास्या-रजनी निक्रेतिर्‌ 
अप्य्‌ उच्यते । 

शकट हे नाव हरिवंशानुसार (२.६) एका राक्ष- 
साचे होते ज्याचा कृष्णाने बालपणी वध केला. येथे. 
पुन्हा अब्राह्मणी परंपरा दृग्गोचर होते. शकट शब्दाचे 
व्युत्पादन श(स)कट असे केले, तरच हे नाव एवढे 
वादळी का याचा अर्थबोध होतो. कटंकटी हे मातु- 
देवतेचे बिरुद आहे. कट म्हणजे देवीक्षेत्र, चौपटा- 
वरील सोंगटीचे अभयस्थान व द्यूतातील जिंकायचा 
डाव. पुरुपसंत्ताक इंद्राने उषावधाबरोबर शकट- 
(अनस्‌ू-) भंजन कलून ज्याप्रमाणे मातृवंशक सिंधु- 
संस्कृतीचा विध्वंस सूचित केला, त्याप्रमाणे पुरुष- 
सत्ताक कृष्णाने शकटभंजनाबरोबर पूतनावध करून 
तत्कालीन स्त्रीसत्तेचा विध्वंस सुचित केला. या 
प्रदीधे सामाजिक संघर्षाचे प्रक्षेपण व्याकरणात होणे 
क्रमप्राप्त होते. कारण माणसाचे सामाजिक संघर्षा- 
चेही माध्यमं भाषाच असते. 

अध्यात्मवादी प्रमाणशास्त्राचे वेशिष्ट्यहे की, 
ते व्यांकरणात सामाजिक संदर्भाप्रमाणे सामाजिक 
संघर्षही पाहायचे वा मान्य करायचे टाळते. निस्‌ 
उपसगे पुष्टिकारकही आहे हे जर मी झाकटायन 
विरोधी गाग्ये यांच्या संघर्षाबाहेर पाहिले तर ते 
डॉ. मेर्हेदळेंना मंजूर आहे! 

*,,.तेव्हा नामाख्यातांच्या अर्थाला उलटा कर- 
णारा '* निस्‌ उपसर्गाचा अथं त्यांना निक्रेति ह्या 
शब्दात नको होता, तर ते तो एरव्हीही टाळू शकले 
असते. निस्‌ उपसर्गाचा “7 1198 160. 8९0180 
गी8 हाभाष्ट्णा०0002्ट 081010 : '॥110- 
प्र ', ' भाषर०]र्‍ , “ए७४? असा अथं 
कोशात आढळतो. तेव्हा श्री. पाटील निस्‌ उपसर्गाचा 
हा ' पुष्टि ' देणारा अथं घेऊ शकले असते. यास्काने 
जरी निस्‌ उपसर्गाचा ' अभिपूजनाच्या ' उलट असा 
एकच अथं दिला आहे ( १.३ ), तरी खुद्द त्याच्या 
ग्रंथाचे जे 'निर्क्‍्त' असे नाव आहे त्यातील “निस्‌' 


नवभारत 


मे, १९८३ 


चा “ निःश्षेषेण ', ' निराकाड्क्षतया ' असा पुष्टि- 
करच अथे टीकाकार देतात. ' 

म्हणजे * निस्‌ ' चा जो अर्थ यास्काला मान्य नाही 
तो त्याच्या ग्रंथाच्या निरक्‍त या नांवाधारे मी दिला 
असता, तर मी तो अनधिकाराने लावल्याचाही आक्षेप 
डॉ. मेहेंदळेंनी मग घेतला असता ! सवें नामे धातुज 
असतात य शाकटायनाच्या सिद्धान्ताशी यास्क जरी 
सहमत होता, तरी व्याकरणातील बाकी सैद्धान्तिक 
संघर्षात तो ब्राह्मणी पक्ष उचलून धरीत असल्या- 


मुळेच तो झ्ञाकटायनाप्रमाणे ब्राह्मणी हल्ल्याचे लक्ष्य 
झाला नाही. 


संस्कृत भाषेतील योगिक (धातुज ) व रूढ 
(अधातुज) हे शब्दांचे भेदच सांगतात की, ती आणे 
अवस्थेतही अनेक भाषांची मिळून झालेली होती. 
त्यामुळेच तिच्यात एवढी जटिलता, वाद व पक्ष 
माहेत. आषे भाषेच्या घडणकालातच सिंधसंस्कृतीची 
अशी भाषा अगोदरच अस्तित्वात असली पाहिजे की, 
जी नामधातूंच्या उपसर्गांना निरथेंक मानीत होती. 

वराज्य शब्द याचे सर्वोत्कृष्ट प्रमाण आहे. हा शब्द 
वि--राजू, वि--राट्‌ वरून बनलेला आहे. वराज्यचा 
अथं काशीप्रसाद जयस्वाल अराजक असा देतात. 
त्याचा तो अथं असता तर महाभारतातील मत्स्य 
गणाच्या राजर्षीने विराट हा किताब घेतलाच नसता. 
यास्काने विराट्ची व्युत्पत्ती राज्‌ राजते या धातूत 
(७.१३) दिली आहे. विराट्‌ ही संपूर्णाक्षरा वा 
दशाक्षरा असल्याचे तो सांगतो. छांदोग्य उपनिषद्‌ 
(४.३.८) विराट्‌ ही दशसंख्यक कुत (पालि कट) 
असून अन्नदेवता असल्याचे सांगते. त्यामुळे राट्‌ ला 
लागलेला वि हा उपसगें गाग्यंपद्धतीने घेता येत 
नाहो. 

राजू या धातूचा अथं निघण्टू्ने व निरक्‍्ताने 
राज्य करणे असा दिला आहे. राष्ट्री हा शब्द 
राटूचा पर्यायवाची आहे. ८.१००,१० या क्रचेतील 
* राष्ट्री देवानां 'चा अथे दुगेने ' इष्वरा माध्य- 
मिकानां देवतानाम्‌ ' असा दिला आहे (११.२८). 


.॥ मत्स्यांची मातुदेवता विराट्‌ असावी, म्हणजे त्यांच्या मूळ स्त्रीराज्याच्या राणीचा तो किताब 


असांवा. तिच्या वंशातील राजषींनी मग विराट हा किताब घेतला. विराटाच्या उत्तर या 
वैराटि म्हटले आहे. जसे अरुण, अरुणपुत्र आरुणि व आरुणिपुत्र आरुणेय. 


मुलाला 


अनुक्रमणिका 


डॉ. मेहेदळेंच्या परीक्षणाचा पराम्दी 


त्याचा अथं वै. का. राजवाडे असा देतात- ' अंत- 
रिक्षातील देवतांवर सत्ता चालविणारी ' (उक्त, पा 
९१३). यावरून विराट्‌ या शब्दातील वि या उप- 
सर्गाला स्वतःचा काहीही अर्थ नसून तोराट्‌ या 
नामातील अंतहित अथच अविष्कृत करतो हे स्पष्ट 
होते. हे व्युत्पादन गार्ग्यपद्धतीने न होता शाकटायन- 
पद्धतीनेच होऊ शकते हेही स्पष्ट होते. 

येथे पुन्हा अन्राह्मयी परंपरेचा आधार घ्यावा 
लागतो, ' उत्तररामचरित ' नाटकात राम शूद्र 
शंबूकाचा वध करूत त्याच्या 'आत्म्याला' वर देतो- 

“यत्र आनन्दाश्‌ च मोदाश्‌ च यत्र पुण्याश्‌ च 
संपदः । 

वैराजा नाम ते लोकास्‌ तंजसाः सन्तु ते 
ध्रुवाः ॥ 

(“ जेथे आनंद, प्रमोद व पुण्यमय संपदा आहेत, 
त्या तेज.पृंज वराज लोकांमध्ये तुझा धुव निवास 
होवो । 14 ) , 

वैराज्य हा शूद्रांचा स्वर्ग होता. वराज्य शब्दाचा 
मूळ अथं स्त्रीराज्य होता ! 
नापीकतेची देवता ! 

नित्र्तिचा अथे गाग्येपद्धतीनेही पुष्टिकारक 
लावायची मला परवानगी देऊन डॉ. मेहेंदळे स्वतः 
मात्र ती निष्फलतेची, नापोकतेची देवता असल्याचे 
प्रतिपादतात- 

: अवेस्तात ' अषि ' ( स्त्री. ) शन्दाचा अथे 
: केलेल्या कर्माचे-चांगल्या वा वाईट- फळ, ' तसेच 
€ (त्या प्रकारचे ) फळ देणारी देवता ' असा 
आहे. त्यास अनुसरून आपण संस्कृत क्ति शब्दाचा 
अर्थ * फळ, परिणाम ? असा मानला, तर 'निक्रति' 
चा अर्थ * निरथेक, ज्यापासून काही निष्पन्न होत 
*नाही ? असा होईल. क्ति शब्दाची व्युत्पत्ती ' ' 
धातूपासुन मानली आहे ( १.१८). ते मत 
स्वीकारले तर ' निक्रति' (निर्-क्रत्ति) व 
निरथं ' ( निर्‌-अर्‌-थ ) हे दोन्ही एकाच धातु- 
पासून साधलेले शब्द ठरतील. 

* परंतु या व्युत्पत्ती निश्‍चित नसल्यामुळे आपणास 
त्यांचा आधार घेण्याचे कारण नाही. अवेस्ताच्या 
आधारेच ' निक्रेति ' चा अथे “ निष्फळ, व्यथे 
हसा ठरू शकेल, आणि तदनुसार निक्रेति देवता 


१५ 


ही एखादी वस्तु वा काये निष्फळ बनविणारी देवता, 
असा अथथ होईल. वैदिक वाड्मयात निक्रुतिविष- 
यीची जी कल्पना आढळते, तिच्याशी हा अथ सुसंगत 
दिसतो. निक्छेति देवतेचा हविर्भाग जमिनीत जिथे 
नैसगिकपणे खोलगट भाग निर्माण झाला असेल, 
जमिनीला जिथे चिरा पडल्या असतील अद्या ठिकाणी 
देण्यात येई, त्या जमिनीत काही पेरणे शक्‍य नाही, 
अथवा जिथे पेरल्यास काही उगवणार नाही अक्षी 
त्ती जमीन असे ( यत्र वा अस्या अवदीयंते यत्र या 
अस्या भोषधयो न जायमन्ते नित्रंतिर्हास्ये गृह्वाति । 
श. ग्रा, ७-२-१८). भूमीचा हा भाग नापीक असतो. 
कारण त्या भागावर निक्रेंतीची पकड आहे, तिचा 
तेथे वास आहे असे समजण्यात येई. 

तळटीपेत ते म्हणतात-'* श्री. पाटील म्हणतात 
( पू. ११० ) तशी निक्रति ही सुपीकतेची देवता 
मानण्यास आधार नाही. ' 


खुपीकतेची देवता 

निक्रति जर मुळात नापीकतेची देवता असती, 
तर राजसुय यज्ञात तिला काळ्या कमोद तांदळाचा 
घाटा ( चरु ) अपण केला गेला नसता- * नैक्र्हतं 
चरू परिवृक्त्ये गृहे कृष्णानां ब्रीहीणां नखनिर्भिन्नं 
कृष्णा कूटा दक्षिणा । तंत्तिरीय संहिता, १.८.९. 
क्रंग्वेदाच्या ओषधिसूक्तात ( १०.९७ ) पहिल्या 
क्वचेने निक्रतीचे जे स्तवन केले गेले आहे, त्याचे 
भाषांतर महामहोपाध्याय सिद्धेशवरशास्त्री चित्राव 
* क्रग्वेदाचे मराठी भाषांतर'मध्ये खालीलप्रमाणे 
देतात- 

“८ १. निक्र्त्युत्पक्ष ( त्रियुत ), देवनिर्मित, 
पिंगलवर्णीय, आणि पुरातन वनस्पतींची एकझेसात 
ममंस्याने आहेत. ' (पा. ६९० ) 

जी देवता वनस्पतिसृष्टीला जन्म देते तीं 
मुळात नापिकीची देवता कशी असू शकते ? 

निक्रति ही सुपीकतेची (101111४ ) देवता 
होती काय ? जगभर व भारतात मातृदेवतांची 
पूजा पूर्णघटांच्या रूपात केली जाते. नवरात्रात 
दुर्गापूजा पूर्णंघटाच्या रूपात. गुजराथेत गौरीपूजा 
पूर्णेघटाच्या रूपात. बंगालमध्ये कालीपूजा पूर्ण- 
घटाच्या रूपात. घटपूजा म्हणजे नदीवक्त्र 
शेतीचा धाभिक व वैधिक अवक्षेष असल्याचे देवी- 


शद 


प्रसाद चट्टोपाध्यायांनी ' लोकायत'मध्ये . ( पा. 
२९४-२९७) सिद्ध केले आहे. शतरुद्रियांच्या 
अग्निच्यनातं वेदीच्या नैक्रत्य दिशेला जाऊन आत 
दगड ठेवलेला पूर्णकुंभ फेकायचा विधी सांगितलेला 
आहे ( शतपथ ब्राह्मण, ९.१.२.९ ). हा पूर्णकूंभ 
नित्रंश्तीचे प्रतीक असून आतला दगड गर्भाचा. 
शत्रूंनी येथे घटस्थापनेच्या विधीचे घटस्फोटाच्या 
विधीत ख्पांतर केलेले आहे. कशावरून ? 

शतपथ ब्राह्मणाची रचना इसवीपूर्व ६०० त पूर्ण 
झाली. तेत्तिरीय संहितेचा काळ इसवीपूवे १००० 
मानला जांतो. तीत (५.२.४) उण्य़ाग्निसंवपंनात 
साळीच्या पलाळात भाजलेल्या तीन काळय़ा विटा 
त्याच नैत्रुईत्य दिशेला जाऊन इंरिणावर ठेवायचा 
विनियोग सांगितला आहे- 

< नैक्रती: कृष्णास्‌ तुषपक्‍्वा भवस्ति, निक्तेत्ये वा 
एतद्‌ भागधेयं, यत्‌ तुषा निश्रववव्ये रूपं, क्ुष्णं रूपेण 
एव नित्रहत निरवदयत, इमां दिशं गन्त्यू, एषा 
वै निश्वुत्ये दिक, स्वायाम्‌ एव दिशि निर्भ्र्शत निर- 
वदयते, स्वकृत इरिण उपदाति, प्रदरे वा, एतद्‌ 
वै निर्त्रत्या आयतनं, स्व एव आयतने निक्तत निर- 
वदयते । हँ 

येथे योजलेले क्रिपापद उपदधाति. (उप--घा) 
असून त्याचा अथ होतो विषधिपुवक ठेवण, प्रस्थापना 
करणे. तसेच येथे इरिणचा पर्यायवाची म्हणून जो 
प्रदर शब्द योजलेला आहे त्याचा डॉ. मेहेंदळेंनी 
सांगितला त्याप्रमाणे जमिनीला पडलेली चीर हा 
अर्थ होतो हे खरे. पण, त्यांच्याच आग्रहाप्रमाणे 
प्रदरच्या मूळ अर्थासाठी वेदांकडेच वळले पाहिजे. 
बाजसनेयि संहितेत (२५.७) अश्‍वाचा मेघ केल्या- 
नंतर त्याच्या विविध अवयवांचे संबंधित देवतांना 
हवन केले जाते. त्यांपैकी एक देवता आहे प्रदर- 
* प्रदरान्‌ मायुना । ' महामहोपाध्याय श्रीधरशास्त्री 
पाठक त्यांच्या ' शुक्लयजुरवेदांतगंत माध्यन्दिन वाज- 
सनेंयि संहितेचा मराठी अनुवाद मध्ये अथं देतात- 
८ गृदाच्या अवशिष्ट भागाची देवता प्रदरदेव 
(पा. ४२३) , ग्रामीण भागात मायु शब्दासाठी 
मायांग हा शब्द प्रचलित आहे. मायांग म्हणजे 
जननेन्द्रिय. म्हणजे प्रदर ही जननेन्द्रियाची देवता 
होती. प्रदरचा अथे योनीतुन रक्‍तस्राब व्हायचा 
स्त्रियांचा रोग असाही होतो. वैदिक काळात हा 


तरवभारत 


मे, १९८३ 


अथं होत नव्हता असे जरी गृहीत धरले, तरी इरि- 
णचा अथ जमिनीला पडलेली चीर व्हायला प्रदर 
देवता ही स्त्रीयोनिदेवताच असली पाहिजे हे उघड 
आहे. 

शिव-रुद्र हा देव वेदपूव सिधुसंस्कृुतीचा मानला 
जातो. त्याचे प्रतीक आहे स्त्रीयोनीत ठेवलेले पुरुष- 
लिंग. अशाप्रकारे इरिण या स्त्रीयोनिनिदशेंक प्रदर- 
देवतास्थानावर निक्रेतीचे प्रतीक असलेला गर्भाशय- 
निदर्शक पूर्णकुंभ प्रस्थापित करणे आणि पूुर्णकुंभ हा 
सिधुवक्‍त्र शेतीचे प्रतीक असणे हा सुपीकतेचा विधी 
नाही तर दुसरे काय आहे? यावरून निक्रंति हो 
त सुपीकतेची देवता होती हे निर्णायकपणे सिद्ध 
होते. 


अघिदेवन विरुद्ध चौपट! 

इरिणचा अथं दुगने * आस्फुरकस्थानम्‌ ' वा 
* आस्फारकस्थानम्‌ ' असा दिलेला आहे ( निशक्‍्त, 
९.८). वै. का. राजवाडे त्याचा अथे * फासे टाक- 
ण्याची जागा ' असा देतात ( उक्त, पा. ६५५ ), 
अथवंबेद ५.३१.६ व ६.७०.१ आणि शतपथ आह्यण 
५,४.४.२०, २२-२३ यांचा हवाला देऊन ल्यडर्स 
सांगतो की, अधिदेवन म्हणजे फासे टाकण्याची जागा 
( वेदिक इंडेक्स, खं. १, पा. १९ )* पण डॉ. 
मेहेंदळेंच्या मते श्रौतसुत्रकाळापर्यंत तरी अधिदेवनचा 
अथं चोपट होत नव्हता- 

*...अधिदेवन म्हणजे द्यूत खेळण्यासाठी भमी 
उकरून तयार केलेली खोलगट जागा, ह्वा थं 
श्रौतसुत्रातील वणंनावरूत स्पष्ट आहे. श्री. पाटील 
यांना अभिप्रेत अंसळेली चौपटाची आळुती अधिदेवन 
शब्दाने निदान श्रीतसूत्रकालापर्यंत तरी निश्‍चित 
व्यक्त होत नाही. प्राचीन भारतीय थूताविषयी प्रो. 
ल्यूडसं यांचा एक माहितीपूणें मोठा लेख १९०७ 
साली प्रसिद्ध झाला आहे. तो श्री. पाटील यांनी 
पाहिला नसल्यास अवश्य पाहावा, ! 


ल्यूडर्सने या मोठ्या लेखात अधिदेवनची वाचक 
म ना होती हे अनिणितच ठेवले आहे. 
अनिणितता हे खऱ्या संस्कृततज्ञतेचे 
डॉ. मेहेंदळेंचे मत दिसते ! क 
वाल्मिकि अयोध्येच्या * प्छॅनचे ? वर्णन * अष्टा- 
पद-आकाराम्‌ ' असे करतो (१.५.६ )* टीकाकार 


अनुक्रमणिका 


डॉ. मेहेदळेंच्या परीक्षणाचा परामर्छ 


-त्याचा अथ * द्यूतफलक-आकाराम्‌ ' असा देतात. 
अश्वघोष त्याच्य़ा * सोन्दर-नन्द " या काव्यात 
'कपिलवस्तुचा प्लॅन- * अष्टापदम्‌ इव आलिख्य, ! 
असा काढला गेल्याचे सांगतो (१.३१) . महाराष्ट्रात 
बलिप्रतिपदेला चौपट (अष्टापद) खेळतात, म्हणून 
तिला द्यूतप्रतिपद्‌ असेही नाव आहे. केरळात 
“* झोणम्‌ ' मध्ये षद्पद विधिपूर्वक.खेळतात. ओणम्‌ 
हाही बळीराजाचा सण आहे. महाराष्ट्रात चौपट 
कापडाचा असतो, तर केरळात षट्पद इरिणप्रमाणे 
.जमिनीवर काढतात. हे पुरावे श्रौतसुत्रकाळानंतरचे 
आहेत, असा आक्षेप डॉ मेहेंदळे घेतील. 

-कीटागिरि संघगणात (0128910119) अष्टापदा- 
वर. व दशपदावर द्यूत खेळले जाई, असे विनयपिटक 
सांगते-* अट्ठपदे पि कोळन्ति, दसपदे पि कोळन्ति 
(चुल्लवग्गपालि, १.३.२१). हे वर्णन इसवोपूर्व 

-६ व्या शतकातल्या एका भराजक गणराज्याचे 
आहे. पण, यादवांच्या आद्यतम अराजक गण- 
राज्याचा उदय इसवीपूर्व ९ व्या शतकात 
झाला. सिधुसंस्कृतीच्या उत्तररंगापासुन (सुमारे 
'इसवीपुवे २०००) भारत्तात राजक (॥10181- 
९ए०&]) गणराज्ये होती. दिवो-दुहिंता उषा ही 
-सिंधुसंस्कृतीच्या उत्तररंगातील मातृदेवता होती. 
तिला १.१२४.७ ही कचा ' गर्ता-ृक्‌ ' म्हणते. 
गर्त शब्दाचा अथं यास्काने * सभास्याणु ' असा 
दिला आहे (३.५). दुर्ग त्याचा अर्थ ' अक्ष-निवं- 
पण-पीठम्‌ असा देतो.. म्हणजे हे अक्षनिवेपणपीठ 
गणाच्या सभागृहात असे हे स्पष्ट होते. देवासुरांच्या 
ग्रणाचा पुरोहित वृत्र हा राष्ट्रगणभूमीचे नियत- 
कालिक वाटप करीत असल्याचे तैत्तिरीय संहिता 
(२.५.१) सांगते. ते वाटप त्या गणाच्या सभा- 


गृहातील आक्षनिर्व॒पणपीठावरच होत असावे हें. 


उघड भाहे. 

हा 'चोपट ठराविक घरांचा असायचा असे नाही. 
घरांची संख्या. गणाच्या कुलसंख्येवर अवलंबून 
असायची, म्हणून चौपटाचे दशपद व षट्पद हे 
प्रकार असल्याचे आपल्याला आढळते. त्यावरील 
कटांची घरे ही राष्ट्र गरणभूमीतील देवताक्षेत्र 
म्हणून राखून ठेवलेली असायची त्याला ग्रीक नाव 
४९१७108 आहे. बाको घरांचे वा क्षेत्रांचे वाटप 
व्हायचे. कसे ? प गणभूमीवर गणाच्या कुल- 

न. भा. 


संख्येईतकी समान आकाराची क्षेत्रे ( प्लॉट्स ) 
भाखली जायची. त्यांवर विविध वस्तुपश्यूपकष्यांची 
चित्रे काढली जायची. तीच चित्रे चौपटावर काढली 
जायची आणि तेवढ्याच संख्येच्या लाकडी .शलाकां- 
वर ( अक्ष वा फासे ) तीच चित्रे कोरली जायची. 
सभागृहात बसलेल्या कुलमुख्यांना मग- गरृहुपा त्रात 
ठेवलेले हे फासे काढायला दिले जायचे. कुलमुख्याने 
सर्पाकित अक्ष काढला की, चोप्टावरील सर्पांकित 
घर व. राष्ट्र गणभूमीवरोल सर्पाकित क्षेत्र त्याच्या 
कुलाचे, आदिवासींना वनजमीन . वाटताना दहा 
वर्षांपुर्वी एका पाड्यात थोडी जमीन अनेकांना 
वाटायचा बिकट प्रसंग आला होता. त्यावेळी मी 
ही प्राचीन भारतीय पद्धत अवलंबली. वाटप 
आनंदात पार पडले ! 

जॉर्ज थॉमसनंने “ स्टडीज इन एन्शंट ग्रीक 
सोसायटी ' या महाग्रंथात प्राचीन ग्रीक गणधन- 
वाटपांसाठी लॉट ( अक्ष) कसे काढीत याचे तत्का- 
लीन चित्रांसह्‌ वर्णन केले आहे. डॉ. मेहेंदळेंनी हा 
ग्रंथ वाचला नसल्यास वाचावा. प्राचीन भारतीय 
इतिहासाच्या आकलनासाठी केवळ इंडॉलॉजिस्ट 
होऊन चालत नाहो. भारतीय सामान्य जनजीव- 
नाचा, त्यांच्या अब्राह्मणी परंपरेचा व कॅम्पॅरंटिव्ह 
मेथडॉलॉजीचाही अभ्यास करावा लागतो. 

इरिणावंर वा अधिदेवनावेरं वा चौपटावर 
अक्षांच्या वा फांशांच्या साहाय्याने गणघनांचे वे 
गणभूमीचे आंद्य वाटप भारतात नि्चतीने सुरू 
केले. म्हणून तिला इरिणावर हवन केले जाई- 
* स्वकृत हरिणे जुहोति ? त. सं. ३.४.८. 
स्प््य 


मी केलेला संस्कृत साहित्याचा अभ्यास अपुस, 
पूवंग्रहानुसारी व विपयेस्त असल्याची डॉ. मेहेंदळेंची 
टीका आहे- 

* राजसूय यज्ञात खेळल्या जाणार्‍या चूताच्या 
संदर्भात श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे : “रांजो 
लगेच स्फ्यने जमिनीवर चोपटाची आकृती काढी. ..;” 
(पू. ११६). हे विधान श्री. पाटील यांनी शतपथ- 
ब्राह्मयातील ज्या भागाच्या आघारे केळे. आहे तो 
काढून पाहुता असे आढळते, की वरीरूः वाक्यात 
* राजा ' हा शब्द चूक आहे. ' लगेच! हा शब्द 


अनुक्रमणिका 


4 


पदरःचा टाकला आहे आणि “' चोपट “ची कल्पना . 


पूर्वम्रहानुसारी आहे. शतपथब्राह्मणातील वाक्य आहे 


ते असे : सजाता च प्रतिस्याता च. एतेन स्फ्येन... ' 


अधिदेवनं कुरुतः (श..ब्रा., ५,.४. ४. १९). ह्या- 
-ब॑रून आपल्या लक्षात येईल, की अधिदेवन तयार 
'करण्याचे काम राजा करीत नाही तर सजात व 
.प्रतिप्रस्याता करतात. राजाच्या हातात स्फ्य (तर- 
-वारीच्या आकाराचे एक लाकडी उपकरण) आले, 
'की तो ते राजभातुकडे देतो, राज भ्राता ते सुताकडे 
अथवा स्थपतिकडे देतो व अश्या तऱहेने हस्तांतर होत 
होत ते सजातांपर्यंत पोचते आणि मग अधिदेवनाची 
जागा आखली जाते. ..' र्ट 
मी येथे संदभ केवळ शतपथन्राह्मणाचा नाही, तर 
तैत्तिरीय व वाजसनेयि संहितांचांही 'दिलेला आहे. 
-शततपथत्राह्मणापेक्षा या संहिता जून्या आहेत हे डॉ. 
मेहेंदळे अमान्य करणार नाहीत. यज्ञांचे : विवरण 
देतानासुद्धा सामाजिक संदर्भ व तेही ऐतिहासिक 
विकासक्रमात लक्षात घ्यावे लागतात. उदाहरणाथ, 
संहितेतील अइवमेध यज्ञ व रामायण-महाभारतातील 
अइवमेध यज्ञ यांत प्रचंड फरक आहे. संहितेतील 
अश्वमेध अजूनही गणपरिषदेत होणारी सुपीकता 
-माया (10711!7 118810) असल्याने घोडा मारून 
तो ग्णाने खाल्ला की संपत असे, पण महाकाव्यातील 
अइवमेध काय राजसूयही परगणराज्ये जिकूनच संपन्न 
व्हायला लागला. दशरथाचा अद्वमेध पुत्रप्राप्ती साठी 
झाला व त्यात यज्ञीय अइव स्वत: कोसल्येने मारला, 
तर रामाचा अदइवमेध परगणराज्ये जिंकण्यासाठी 
होता व तो सोन्याची सीता बनवून झाल्याने 
तिने यज्ञीय अश्‍व मारायचा प्रश्‍नच उद्भवला 
नाही ! यज्ञाचे उवंरा मायेतून कमंकांडी धर्मात 
रूपांतर होत असताना विधींमध्ये प्रचंड फरक 
पडणारच. उवंरा मायेचा स्त्रीसत्ताक गणसमाजात 
प्रारंभ होऊन पुरुषसत्ताक दासप्रथासमाजात तिचे कमं- 
कांडी धर्मात रूपांतर कसे झाले हे माझ्या एत्‌ ह्रिषयक 
विवेचनाचे सुत्र आहे. स्त्रीसत्तेत ज्ञासनाबरोबर 
पौरोहित्यही स्त्रीकडे असल्यामुळे क्रत्विजांच्या बांड- 
युळांची फौज उवंरा मायेच्या यज्ञामध्ये असणे 
शक्‍यच नव्हते. त्रियुत नित्रहंति स्वतःच गणधनाचे 
वाटप करी असे १०.११४.२-३ या क्रूचा 
सांगतात- 


-नवभारत 


मे, १९८३ 


* तिस्त्रः देष्ट्राय निक्रेतिः उपासते दीघंश्रृतः 
वि हि नातनन्ति बहुयः । 
तस्यां सुपर्णा वृषणा निसेदतुः यत्र देवा: दधिरे 


“भागघेयम्‌ ॥ 


ती स्वतःच काष्ठसभेत स्फ्यने इरिण काढी 
आणि अक्षांनी गणभूमी वाटी. नंतर राजकमं 
मांतृवंशक राजषि करू :लागला. पुरुषसत्ताक 


-राजषि जेव्हा हे काम करू लागला, तेव्हा तोही 


'उवेरामाया असल्याचेही विसरून गेला होता. पण, 
संहिताकाळात अजूनही विधी करताना राजाषि व 
विधी यांमध्ये गणाधिकाऱ्यांचे व न्हत्विजांचे तेवढे 


"व्यवधान आले नव्हते आणि यशकर्माची नेणीव 


अजूनही स्त्रीसत्ताक उवंरामायेकडे अंगुलीनिर्देश 
करीत होती. असा वाजसनेयि संहितेतील वृत्तांत मी 
संदर्भासाठी. घेतलेला आहे. खुलाशासाठी महामहो- 
पाध्याय श्रीधरशास्त्री पाठक यांच्या * शुक्लयजु- 
वेदांतगेत. माध्यन्दिन वाजसनेयि संहितेचा मराठी 
अनुवाद 'चा संबंधित परिच्छेद विस्तारभयास्तव 
संस्कृत कित्ता गाळून देत आहे- 

(जा “ अभिभू: ' या मंत्राने भध्वधूने 
यजमानाच्या (राजाच्या) हातात पाच फासे द्यावे. 
“नंतर येजमानाने ब्रह्मधाला बोलवावे... नंतर यज- 
"मनाला * इ्हस्य वज्ञः या मंत्राने अध्वर्यूने 'स्फ्य'- 
संज्ञक कोष्ठदास्त्र द्यावे. 

'(“ अभिभू? ६. चा) अथ... यानंतर ब्रह्मपाची 

व यजमानाची उत्तर-प्रत्पृत्तरे आहेत. . . यज०-हे 


स्प्या, तु वजरूपी आहेस. म्हणून माझ्या थूतभूमीवर 
रेषा ओढायचे काम कर ।॥। २८॥ 


"'बिनियोग- नंतर दूतभूमीवर सुवण ठेऊन त्यावर 
'अग्निः पृथु या मंत्रभागाने आज्याचा होम करावा. 
नंतर “ स्वाहाकृताः' या मंत्रभागाने पाच फासे 
जमिनीवर ठेवावे. 

'(' अग्नि: पृ्थु:' इ. चा) अर्थ- अग्नीने घत- 
पान करावे. तो अग्नि विशाल, जगाचा पालक व 
स्नेह करणारा असा आहे. .. हे अक्षांनो, तुम्ही 
स्वाहापू्वक आहुतींनी संतुष्ट होऊन सू्येकिरणांबरो- 
बर स्पर्धा करा व हा यजमान आपल्या बंधुवर्गात 
( सजातानां ) मध्यभागी बसण्यास योग्य (सर्वे- 

क्षत्रियश्रे७्ठ) होईल असा यज्ञ करा || २९॥ (पा. 
१५४-१५५). 


अनुक्रमणिका 


डॉ. मेहेदळेंच्या परीक्षणाचा परामछी 


निक्रेति व रामा 

शब्दांचा अथे लावताना मी मला पाहिजे तो'व 
संकुचित अथं करतो, असा डॉ. मेहेंदळेंचा आक्षेप 
आहे- 

“ (४) 'निक्रेति' शब्दाच्या पूथिवीवाचक अर्थाला 
भनृलक्षून 'निरमणात्‌' अशी 'रम्‌ धातुपासुन यास्काने 
व्युत्पत्ती सुचविली आहे (२.७). ह्या 'रम्‌ः धातूचा 
श्री. पाटील यांनी “संभोग? ह्या अर्थी "उपभोग देणे' 
असा फार संकुचित अथ केला आहे (पृ. ११०), 
कारण ह्यावरून. निक्रेति ही सुपीकतेची देवता होती 
हा निष्कषं त्यांना काढायचा आहे.' » 

* रम्‌ धातुचा मूळ अथ आहे ' एका जागी स्थिर 
करणे ' ( य: पबंतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । क्र. २. 
१२.२. “ ज्या (इन्द्राने) वेगाने हलणाऱ्या पवंतांना 
(एके जागी) स्थिर केले. म्हणून स्कंद-महेश्‍वरांच्या 
टीकेत यास्काच्या ह्या व्युत्पत्तीचा खुलासा करताना 
टीकाकार म्हणतात, ' निरमणात्‌ नियमेन निश्‍चल- 
त्वेनावस्थानादित्यथंः ' 

* रम्‌ धातूचा नंतरचा अथं आहे ' आनंद देणे वा 
भानंद होणे. * ह्या अर्थास अनुसरून यास्काच्या 
व्युत्पत्तीचा खुलासा ' रमन्ते$स्यां भूतानि ' असा दुंगे 
व स्कन्द-महेइवर दोन्ही टीकाकारांनी दिला आहे. 
त्या ठिकाणी “ रम्‌' चा ' आनंदित होणे ' असा 
अथ आहे. ' रम्‌ ' चा ' संभोग ! अता अथे होत नाही 
असे नाही... ! 

प्रायवंदिक गणमानव भोतिक सुखदु:खाचेच जीवन 
जगत होता, “आध्यात्मिक आनंदाचे ' जीवन 
जगायची अजून त्याची अवस्था आलेली नव्हती, 
असे बहुतेक इंडॉलॉजिस्टांचे मत आहे. अध्यात्म- 
बादाचा उदय उत्तर वैदिक वा उपनिषत्काळात 
झाला, याबद्दलही त्यांचे दुमत नाही. मग, प्राग्वेदिक 
भाषा मूलतः भोतिक सुखदु:ख व्यक्‍त करायचे माध्यम 
होती, की आध्यात्मिक संकल्पना व आनंद व्यक्‍त 
करायचे ? प्राग्वेदिक गणमानवाने रम्‌ धातु प्रथम 
स्वतःचे जीवन स्थिर करण्यासाठी वापरला, को 
पितरांव्यतिरिक्‍त देव माहीत नसताही इंद्राने पवत 
स्थिर केल्याची आधिदैविक कल्पना करण्यासाठी 
प्रथम रम्‌ धातु वापरला ? 

प्राग्वेदिक गणमातव संभोगाकडे केवळ व्यक्‍्ति- 
गत झ्ारीरिक व स्वकुलवर्धेक आनंद म्हणून पाहात 


१९ 


नेव्हता, नियतकालिक ग्रणपरिषदेत राष्ट्री व ब्रह्मनूने 
लोकान्तात संभोग केला व सवं परिषदांनी लोकान्तात 
उन्मुक्त संभोग केला. म्हणजे विश्वाचे व गणाचे 'पुन- 
रुत्पादन होते, नाही तर विव व गण नष्ट होतात, 
अशी त्याची ठाम धारणा होती. तसेच एरवीही 
स्त्रिया उन्मुक्त संभोग करीत राहिल्या नाहीत तर 
भूमातेची सुपीकता क्षीण होते, अशी सव स्त्रियांची 
काय सवं पुरुषांचीही. अविचल श्रद्धा होती. (श्रद्धाया 
शब्दाचा अथं उपनिषदात पाणी वा पुरुषवीयं आहे ! )] 
विश्वाच्या. व गणसमाजाच्या सवे महत्वाच्या 
प्रक्रिया. गणमानव संभोगाच्या रूपात पाहात होता. 
खुद्द संभोगाची व्युत्पत्तीच सम्‌--भोग, सर्वांनी 
मिळून भोग घेणे, अश्ली आहे ! सवे उत्पादक 
कर्मांना गणकरमे म्हटले जाई. आणि भोजनाला 
समद (सम्‌--अद) म्हणजे गणभोजन. ग्रणसभेलाही 
नरिष्ठा,, म्हणजे गणानंदाचे स्थान, असे म्हणत. 
पालीत गणसभागृहाला सन्धागार, म्हणजे संभोगा- 
गार म्हणत आणि गणबैठकीला सक्चिपात, म्हणजे 
संभोग. निक्रीति, वाक्‌ व सूर्यासावित्री यांना 
वेद नग्ती वा महानग्नी म्हणतात, तसेच दुर्गेळा 
महाभारत. कारण विव व गण यांच्या पुनरत्पाद- 
नाचे. काय, पण गणघधन व गणभूमी यांच्या समान 
वाटपाचेही काम या राष्ट्री लोकान्तात नग्न होक- 
नच करीत. इस्लामपुर्व अरबांची महादेवी काबाची 
अल्‌ उड्झा होती आणि तिच्या प्रुजारिणी नग्न 
राहात ( असगरअली इंजीनिअर, व ओरिजिन 
भेंड डेव्हलपर्मेट ऑफ इस्लाम, पा. ३७ 3 

महाभारतात दाश राजाची कन्या सत्यवती 
काली. तिच्या गणाच्या भल्यासाठी यमुनेवर नाव 
चालवी आणि पार जाणार्‍यांशी नावेत संभोग करी. 
इरावतीबाईंना वाटते त्याचप्रमाणे हा वुराचार 
नव्हता, तर धर्माचार होता. म्हणुन ती तिच्या 
नावेला धर्म-तरी म्हणते- “ धमंयुक्‍तस्य धर्माथं 
पितुर्‌ आसीत्‌ तरी मम ”॥ १.१०४.६ ॥ मल्ल 
गणाच्या राण्यांना पुत्रवती होण्यासाठी * धरम -नटी ? 
बनून उन्मुक्त संभोग करावा लागे, असे “ कुस- - 
जातक " सांगते. 

संभोग हा स्त्रीसत्ताक व स्त्रीप्रधान ग्रणसमाजाचा 
धमेपुर्व धमम होता, म्हणून, सर्वोच्च व व्यापकतम 
आनेंद ! आजच्या समाजाच्या पापपुण्याच्या व नीति- 


या ८4 ८ नड 


अनुक्रमणिका 


२० 


अनीतीच्या कल्पना त्या समाजावर लादून ना तो 
संमंलेल ना त्याच्या भाषिक संकल्पना. त्यां समा- 
जोलां आंदशं मी मानीत नाही, मानतात सनातनी, 
आर्य संमाजिंस्टः व॑ पारंपरिक माक्‍संवादी. 

' 'पुरुषंसत्ताक व दासंप्रथाक वर्णंसमाजाच्या उद- 
यांबरोबॅरे' घर्मे संकुचित होतो व रमणानंदही. कृष्णा 
निश्रतींची नैक्तत जनता दासशूद्र बनते' आणि 
तिच्या-कृष्णंवर्णा मुलींना * रामा ' संबोधले जाऊ 
ळागते: का? त्या घरमंकार्यासाठी नसून रमणासाठी 
असल्याचे कमंकोंडी धरम सांगतो. रम्‌ धातूचा हा 
खरॉ.संकुचित उपयोग श्रौतसूत्रकाळानंतरचा अस- 
ल्यांची वाचकांची समजूत होऊ नये म्हणून निरु- 
ताचा संबंधित भाग (१२.१३) वै. का. राज- 
वोर्डेंच्या शब्दांत देतो- भा टन 
."१ | ,अंधेस्तात्‌ रामः अधस्तात्‌ कृष्णः । कस्मात्‌ 
सामान्यात्‌ इतिं। अग्नि चित्वा न रामामुपेयात्‌ 
(काठके सं. २१॥७) । रामा रमणाय उपेयते न 
धर्माय (वासिष्ठ धमंशास्त्र १८१६) ।  कृष्ण- 
जातीया* । एतस्मात्‌ सामान्यात्‌ । ... 

४» ,.. अधोरामः - अध: -- रामः ; अध: च 
अंधस्तात्‌; रामः - कृष्णः काळ्या रंगाला राम 
म्हटले आहे ते कोणत्या सामान्य धर्मामुळे ? ... 
अग्निचिति नावांच्या यज्ञात अग्नि प्रज्वलित केल्या- 
बर (चित्वा) मैथुनासाठी राभेकडे म्हणजे काळया 
रंगांच्या स्त्रीकडे जाऊ नये (न उपेयात्‌) असे 
म्हटले आहे. काळ्या रंगाच्या स्त्रीकडे (रामा) 
रतिसुख भोगण्यासांठी (रमणाय) लोक जातात 
(उपेयंते), धमंकृत्यासाठी (धर्माय) जात नाहीत 
,,.रतिसुखासाठी जिच्याशी समांगम करावयाचा 
ती रामा; ही रामा काळ्या जातीतल्या लोकांर्पकी 


मैवभोरत 


मे, १९८२३ 


म्हणून रामा म्हणजे काळी असा राम व कृष्ण 
ह्या दोनं- शब्दांमधला संबंध ... ' राम. म्हणजे 
कांळा. हे सिद्ध. करण्याकरिता वरील ब्राह्मणवचन 
घेतले आहे. ... . यास्काच्या वेळची वसिष्ठस्मृति 
वेगळी असली पाहिजे...” (पा. ९७९-९८१) : 
“धर्मासाठी द्विज धसंपत्नी व रमणातंदासाठी 
अद्विज दासी वा शूद्राणी. धर्माची व आनंदाची फार, 
कंत झाळी. रम्‌ धातूचा अथ येथपासुनच - संकुचित 
होतो ! र क क 

मूळ.हस्तलिखितात. मी संस्कृत, पाली .व-अर्धे- 
मागधी उद्धरणे दिली होती. पण पानांची संख्या,व 
किमत वाढत होती म्हणून ती गाळावी लागली. 
२-र्‍्या भावृत्तीत मूळ संदर्भाचे आकडे कंसात जरूर 
घालीन. निघण्टु उपलब्ध. क्रग्वेदाच्या संस्करणापेक्षा 
जुना आहे की नाही याचे अधिक संशोधन व्हायला 
पाहिजे हे ढॉ. मेहेंदळेंचे मत मला विचाराह वाटते. 
देवदासी व कर्मान्त यांबद्दल त्यांनी पुरवलेळी 
मौलिक माहिती मी २र्‍या आवृत्तीत अवश्य समा 
विष्ट करीन. 

त्यांच्यासारख्या विख्यात वेदिक पंडिताने एवढ्या 
खोलात व तपशीलात जाऊन माझ्या पुस्तकाचे 
परीक्षण केले हा मी माझ्या पुस्तकाचा बहुमान सम- 
जतो. ' ह्या ग्रंथरूप इमारतीची प्रत्येक वीट पक्की 
असावी ' अश्ी जी सदिच्छा त्यांनी प्रकट केली 
आहे ती त्यांनी सुरू केलेल्या महाचर्चेतच पूर्ण 
होईल. वणेजातवगेस्त्रीदास्यअंताच्या या महाचर्चेला 
कारणीभूत होणे व या पुस्तकाने चविलेल्या सम- . 
स्यांच्या निराकरणाला मदतकारक होणे यातच .या 
पुस्तकाचे साफल्य आहे. या वैचारिक धूमद्चक्रीत 
मग या ग्रंथवास्तुच्या कितीही विटा पडोत ! 


५ न आग्नि चित्वा रामाम्‌ उपेयात्‌ । क्ृुष्णवर्णा हि रामा, रमणाय एव, न धर्माय । वासिष्ठ धर्म ० 


१८.१७.८. 


अणुबाँब व वैज्ञानिक 
व. त्रि. चिपळोणकर 


राजकीय सत्ता व विज्ञान यांमधील दूढ संबंधाला 
अणुर्बांबच्या निभितीने मूलभूत स्वरूप मिळाले आहे. 
जगातील सर्वांत पहिला अणुर्बांब अमेरिकेत 
तयार करण्यात आला. या प्रकल्पाचे प्रमुख होते प्रा 
ओपेनहायमर. भारतामधील अणुऊर्जाप्रकल्पाचे आद्य 
संकल्पक प्रा, भाभा यांनी ज्या विषयांवर संशोधन 
करून एकं मीमांसा सुचविली होती, त्याच विषयावर 
भपेनहायमर यांनी पण संशोधन करून एक पर्यायी 
प्रक्रिया सुचवली होती, हा योगायोग मनोरंजक 
वाटतो. अमेरिकेमध्ये अँलॅमॉगार्डो सॅडस्‌ ( न्यू 
मेक्सिको ) या स्थानी पहिल्या अणुर्बांबची चांचणी 
घेण्यात आली. त्या वेळी सुर्याच्या प्रकाशाच्या वीस 
पटींनी प्रखर असा प्रकाश दिसला. ओपेनहायमर यांनी 
झाळेमध्ये असताना गीता वाचली होती. गोतेच्या 
अकराव्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनास 
नापले विषवखूप दाखविले त्याचे वणेन दिले आहे. 
हे रूप सहृत्न सूर्यांपेक्षाही जास्त तेजस्वी होते, हा 
उल्लेख ओपेनहायमर यांनी या वेळी आठवल्याचे 
नमूद केले आहे. अणुर्बांब उडविल्यानंतर त्याच्या- 
पासुन निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याची कल्पना 
तेथे काम करीत असलेल्या सवं भोतिकोशास्त्रज्ञांना 
आली होती, असे दिसते. ब्रॅडबरी म्हणाले, “ या 
गोष्टीचे नियंत्रण करण्याइतका विवेक व सारासार 
बुद्धी जगामध्ये आहे, याबद्दल मला काही खात्री 
वाटत नाही.' “ मनृष्यजातीने अण्वस्त्रांबदहल कितीही 
अविचाराने वागायचे ठरवले, तरी माझ्या वयाच्या 


माणसाला त्याबद्दल आता काहीही वाटायचे नाही. ' 
असे अभेरिकन शासनाचे त्या वेळचे विज्ञानविषयक 
सल्लागार किस्टिभाक्रौस्की म्हणाले होते. 


स्फोट कज्ञालां. त्या वेळचे दृरई्यं- भंयानक. होते.. 
स्फोटामुळे निर्माण झालेले तापमान सूर्याच्या अंत-. 
रंगात असणाऱ्या तापमानाच्या पेक्षा दहा पटींनी 
जास्त होते. कोका-कोलाच्या बाटल्या वितळल्यावर 
कशा दिसतील तसे स्वरूप स्फोट झाले तेथील भूपृष्ठ-, 
भागाने घेतले होते. बाँबस्फोटाचा मनुष्यावर काय 
परिणाम होतो, हे पाहण्याकरिता स्फोट जेथे व्हाव- 
याचा होता, तेथून ४५०० यार्डांवर काही संनिकांना 
उभे केले होते. स्फोटामुळे हवेमध्ये प्रचंड क्षोभ 
होऊन जी आघात-लाट निर्माण झाली तीमुळे हे: 
सनिक त्यांच्या मूळ जागेपासून २० फूट मागे. फेकले 
गेले. -आपल्या शरीरामधील हाडे प्रदीप्त झाली: 
आहेत व त्यांपासून निघणारा प्रकाश त्याभोवती 
असलेल्या मांसळ भागाचे भेदन करून. बाहेर पडत. 
आहे, असे त्यांना दिसले. 


हा अमातुष बांब तयार करण्याचा प्रकल्प 
अमेरिकेने हातात का घेतला, तर त्यांना अश्ली गृप्त 
बातमी लागली होती की, जमंनी असा बाँब 
करण्याच्या प्रयत्नात आहे. समजा जर जमेंनीला 
या प्रयत्नात यश्न मिळाले, तर त्याला प्रत्युत्तर 
देण्याकरिता आपल्याजवळ पण स्वसंरक्षणासाठी 
असा बाँब असावा, अशी या प्रकल्पामागील पहिली 
कल्पना हाती. युद्ध संपल्यानंतर दोस्त राष्ट्रांना 
जी माहिती उपलब्ध झाली तीवरून त्यांना शंका 
होती एवढी तयारी या बाबतीत जमंनीची झाली 
नव्हती, असे कळले, या बाबतीमधील रक्षियाच्या 
कार्येक्षमतेबद्दलचे त्यांचे अनुमान तितकेच चुकीचे 
होते. फ्ठेरोव्ह व पेटरूझाक यांना युरेनियम अणूंचे 
उत्स्फूतेपणे विघटन होते, हा शोध १९४० मध्येच 
लागला होता; पण त्यानंतर लागलीच रूसो-जमंन 
युद्ध सुरू झाल्यामुळे या दोन्ही देशांच्या अणुसंश्ो- 
धनकार्यात खंड पडला. अमेरिकेच्या पहिल्या 
अणुर्बांबस्फोटानंतर फक्त चार वर्षांनी रश्षियाने 
आगस्ट १९४९ मध्ये आपला पहिला स्फोट केला. 
यावरून या देशाच्या या विषयातील प्रगतीमध्ये 
असलेले अंतर लक्षणीय नव्हते, हे उघड होते. 


या दोन स्फोटांच्या दरम्यानच्या काळात अमेरि- 
केमध्ये यापुढे जाऊन हायड्रोजन बाँब तंत्र विकसित 
करावे, अशी चळवळ सुरू झाली. हायड्रोजन बाँब 


अनुक्रमणिका 


२९ 


करण्याकरितां ओपेनहायेमंर विशेष. उत्सुक नव्हते. 
अमेरिकेमधील अनेक विख्यात शास्त्रज्ञांचे पण 
तंसेच मत होते. यां ' संदर्भात बेथे व इतंर काही' 
काही निष्णात शास्त्रज्ञांनी केलेळे वक्‍तव्य विझ्षेष 
प्रभांवो वाटते. या वक्तठेपात असे म्हटले भाहे की, 
“या संबधात नैतिक प्रइंन सर्वांत महत्त्वाचा आहे, 
असे आम्हाला वाटतें. नैतिक मूल्यावर भाधोारित 
अज्ञा” शांततेवर आमचा विश्‍वास आहे काय? 
आणि ही शांतत्ता. आम्ही हायड्रोंजनं बाँबच्या 
साहाय्याने प्रस्थापित करणार आहोत काय? लक्षा- 
वधी 'रंशियन लोकांची हत्या करून आंम्ही त्यांस 
व्यक्तिस्वातंत्र्याची महती पटवून देणार . आहोत 
कायं ? व्यक्‍तिस्वातंत्याकरिता आपण प्रसंग पड- 
ल्यासं जीव द्यावयासही तयार असले पाहिले, असा 
एक युक्तिवाद केला जातो. हायड्रोजन बाँब हातात 
घेऊन. केलेल्या या युद्धात आपले स्वातंत्र्य व 
आतापर्यंत जोपासलेली मानवी मूल्ये यांचे प्रथम 
बलिदान करावे लागेल, हे वरील युक्तिवाद 
करणाऱ्या लोकांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. 
शिवाय हा विनाश इतका प्रलयकारी असेल 
की, यानंतर सामांन्य परिस्थिती पुन्हा प्रस्था- 
पित झालीच, तर ती केव्हा होईल, हे सांगणे 
सुद्धा. शक्‍य होणार. नाही. हायड्रोजन बाँबच्या 
साहाय्याने आपण जरी. हे भावी युद्ध जिंकले, 
तरी ज्या ध्येयाकरिता आपण लढतो त्याची 
झआाठवण भावी इतिहास. ठेवणार नाही. हा विजय 
मिळविण्याकरिता आपण वापरलेल्या अघोर उपा- 
याचीच तो नोंद करून ठेवेल. चेंगीझषखानाने कत्तली 
करून पुर्वी पशियामध्ये गावेच्या गावे ओसाड 
पाडली. त्या अत्याचाराशी आपण केलेल्या युद्धाची 
तुलना भावी इतिहास करील. ' आपण प्रथम अण्व- 
स्त्राचा वापर करणार नाही, असे प्रकट आदवासन 
या दोन्ही देशांनी द्यावे असे आवाहन याच संदर्भात 
केळे गेले, रशियाने असे आइवासन दिल्याचे कळते, 
पण अमेरिकेचा याबाबतीमधला निर्णय अजून 
कळावयांचा आहे. 

भोपेनहाायमर हायड्रोजन बाँब तयार करण्या- 
करिता विक्षोष उत्सुक नव्हते, याचा अथे वेगळाच 
लावली गेला. अमेरिकेचे संभाव्य शत्रुराष्ट्र रशिया 
यॉकेडे त्यांची प्रछन्न सदह्वांनुभूती आहे, अश्यी शंका 


नवभारत 


मे, १९८३ 


व्यक्‍त करण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला 
को, ओपेनहायमर यांची एका कमिज्नपुढे चौकशी 
होऊन त्यांच्यावर |मापल्या पदाचा राजीनामा 
देण्याची पाळो आली, या कमिशनसमोर जो प्रश्‍्नो- 
त्तरे आली त्यावरून शास्त्रज्ञ व॑ इतर: लोंक यांच्या 
विचारसरणीत मूलभूत फरक आहेत की काय 
याबद्दल जी छाननी झाली, ती”उंदुबोधक व मनो- 
रंजक आहे. 

प्रश्‍न- तुम्हाला असे वाटते का, की शास्त्रज्ञ है 
सामान्यवणे निराळे व थोडे चमत्कारिक असे 
असतात ?__ क. 

 उत्तर- माझ्या बायकोस मी केव्हापासुन मारा- 

वयाचे बंद केले, या प्रश्‍नासारखाच हा प्रश्‍न दुधारी 
आहे. ी 

प्रन- रसायन व भोतिकी विषयांचे प्राध्यापक 
हे विद्येषतः चमत्कारिक असतात का? 

उत्तर- कोणताही शास्त्रज्ञ हा प्रथमत: मनृष्य 
असतो. त्याला अनेक गोष्टींबद्दल जिज्ञासा. असते. - 
त्याबद्दल ज्ञान हवे असते. हे ज्ञान सत्यनिष्ठ, वास्त- 
विक व अचूक असावे असा त्याचा आग्रह असतो 
प्रयत्न असतो. कोणत्याही विज्ञानविषयातील 
विशेषज्ञांपेकी अनेकांना इतर विषयांत रस घेण्याची 
निःसंशय क्षमता असते. कोणताही पूवंग्रह मनात न 
ठेवता ते विचार करू शकतात. त्यामुळे योग्य 
युक्तिवाद वापरून कोणतीही गोष्ट त्यांना पटवून 
देणे इतरांप्रमाणे अवघड नसते. 

तपासणीमधील वरील उत्तरे भोपेनहायमर यांचे 
प्रथम सहाध्यायी व नंतरचे वारस ब्रेंडबरी यांनी 
दिली होती, याच प्रइनाबद्दल खुद्द ओपेनहायमर 
काय म्हणतात ते पहा- 

मानव्य किंवा विज्ञान यांपैकी कोणत्याही प्रकारचे 
संस्कार झ्ञालेला मनुष्य हा नेहेमी गूढाच्या किनाऱ्या- 
जवळ उभा असतो. त्याच्या अवतीभवती सवंत्र 
गूढच पसरलेले असते. जे परिचित आहे व जे नवीन 
आहे अद्या दोन्ही गोष्टींचा मिलाफ खरोखरी दोघां- 
नाही करावा लागत असतो. जे अगम्य आहे नसे 
भासते त्यामधून काही अर्थसंगती शोधन काढावी 
लागते. या प्रयत्नात केवळ परिचित > 


चेत कल्पनांचाच 
उपयोग केला जातो, हे खरे नाही, त्यामध्ये नवीन 


व ख्ढ अशा दोन्ही प्रकारच्या कल्पनांचा सम- 


अनुक्रमणिका 


अणुबाँब व वैक्षानिक 


न्वय करण्यात येतो. अशा प्रकारे मानव्य विभाग, 
विज्ञान विभाग व प्रत्यक्ष जग यांना एकमेकांशी 
जोडणाऱ्या, संबंधित करणार्‍या अद्या अनेक, विविध 
प्रकारच्या वाटा तयार होत असतात. नव्या कल्प- 
नांना प्रवेश करता यावा म्हणून आपण आपल्या 
मनाची दारे सतत सताड उघडी ठेवली पाहिजेत. 
त्या कल्पना मनामध्ये खोलपर्यंत आत शिरत अस- 
ताना त्यांना पूर्वग्रह विरोध करणार नाहीत अशी 
काळजी घेतली पाहिजे. ही अवस्था प्रत्यक्षात साध्य 
करणे अवघड गोष्ट आहे, यात शंका नाही. ही गोष्ट 
योग्य आहे, ती गोष्ट अयोग्य आहे, हे सत्य आहे तर 
ते असत्य आहे असे मनात आधीच ठरवून आवण 
बसलो, तर आपणास नवीन ज्ञान, नवीन कल्पना 
कधीच मिळणार नाहीत. 

ओपेनहायमर यांना यानंतर कमिशनने खालील 
प्रश्‍न विचारले. 

प्रश्‍न- मासे पकडणे अशा छंदामध्पे तुम्ही कधी 
रस घेता का? 

उत्तर- होय. मी माझ्या आयुष्यात अनेक गोष्टी 
केल्या आहेत; पण माझ्य़ा कामातच मी अनेक दिवस 
व्यग्न होतो. 

प्रश्‍न- पण त्यामुळे तुमच्या वागणुकीमध्ये तऱहे- 
बाईकपणा आला का? 

उत्तर-हे मी कसे सांगू शकणार? मी तऱ्हेवाईक 
आहे की नाही हे दुसऱ्यांनी ठरवायचे असते. 

अरश्‍न- लहान वयात मनुष्याला विवेक रहात 
नाही; त्याच्या हातुन काही वेळा चुका पण घडतात. 

उत्तर- वय वाढते तसा मनुष्य मोठा होत असतो, 
या प्रक्रियेचाच हा भाग आहे, असे मला वाटते. 

वैज्ञानिक खरोखरीच तऱ्हेवाईक असतो का? मना- 
मध्ये कोणत्याही प्रकारचा पूवंग्रह्‌ न ठेवता एखाद्या 
गोष्टीबद्दल विचार करणे किंवा त्याप्रमाणे वर्तन 
करणे यामध्ये सामान्य मनुष्यास चमत्कारिकपणाचा 
आभ्भास होतं असावा. पूर्वीच्या काळी धर्मे व ख्ढी 
यांनी मनुष्याच्या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घातली 
होती. सध्या आपला शेजारी करतो त्याप्रमाणे 
(किंवा त्याच्यापेक्षा एक तसूभर जास्त) करण्याची 
जी भनुसरणप्रवृत्ती बोकाळली आहे, तिचा परिणाम 
व्यक्‍तीच्या दृष्टीने फारसा वेगळा असा होत नाही 
रसेल. ग्रांनी. एके ठिकाणी . म्हटल्याप्रमाणे त्याच्या 


र्र 


समाजातील प्रस्थापित झालेल्या प्रतिरूपाशी सुसंगत 
करण्यासाठी म्हणून मनुष्याने आपल्या नैसर्गिक 
आकांक्षा अथवा प्रवृत्ती यांना दडपून त्यांना निराळे 
खूप देण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्या व्यक्‍्तिमत्त्वा- 
मध्ये हानी झाल्यावाचून राहणार नाही. सामान्य 
मनुष्यावर या अनुसरणवादी भूताचा पगडा''मोठ्या 
प्रमाणात असतो, तर वैज्ञानिक आपल्या बृद्धिप्रामा- 
ण्याचा उपयोग करोत असल्यामुळे हा पगडां त्यावर 
कमी असतो, असे आपण म्हणू या. वैज्ञानिकाच्या 
तथाकथित चमत्कारिकपणाबद्दल वर पुरेसे. विवे- 
चन झाले आहे, असे वाटते. 

यापूर्वी कोणालाच माहिती नव्हते अद्या गोष्टीचे 
विवेचन सर्वांना समज्‌ शकेल अश्या भाषेत विज्ञाना- 
मध्ये केळे जाते, .असे नोबेल पारितोषिकविजेते 
दिराक यांचे मत होते. विज्ञानामधील सत्यामध्ये 
गूढ भाग असा फार थोडा. असतो. त्यामधील बहु- 
तेक सर्व सत्ये प्रयोगशाळेमधील प्रयोगांवर आधा- 
रित असतात. हे प्रयोग कोणालाही केव्हाही करून 
त्याबद्दल स्वतःची खात्री करून घेता येते. पुन- 
निर्माणक्षमता विज्ञानामधील एक मूलभूत अशी 
कसोटी असते. अनागोंदी, .नियमविरहीत, काही 
वेळा अथेहीन अद्या घडामोंडींनी भरलेल्या मानवी 
जगाकडे काही काळ पाठ वळवून शास्त्रज्ञाचे मन 
त्याच्या सर्व बाबतींत उलट गृणधर्मांच्या भौतिकीय 
जगाकडे वळले, तर त्यात आइचये करण्याचे कारण 
नाही. फाईनमान यांनी म्हटले आहे की, एका 
बाबतीत धमं व विज्ञान यांमध्ये साम्य आहे. 
शास्त्रज्ञसुद्धा स्वतःला विसरून. एका निराळ्याच 
उच्च व स्वतंत्र विदवात वावरतो तेव्हा त्याला 
एक निराळ्या प्रकारचाच आनंद मिळत असतो. 
तसे पाहिले असता कोणत्याही आनंदाला काही 
उद्देश नसतो. त्यापासून निव्वळ अनुभवापलीकडे 
काही लाभ पण मिळत नसतो. त्यामुळे वैज्ञानिक 
संशोधनांचे उद्दिष्ट हे फक्त ज्ञानाचा झोध 
एवढेच होते. अणुर्बांबच्या शोधापासून काही 
लोकांच्या मते वैज्ञानिकावर मानवजातीच्या कल्या- 
णाच्या दृष्टीने विचार करण्याची जबाबदारी येऊन 
पडली आहे. एका मताप्रमाणे शास्त्रज्ञांनी अणुर्बांब 
किंवा यासारखी भस्मासुरी अस्त्रे करावयाचे नाका- 
रावे कारण त्यांच्यामध्ये. सारासार विचार कर- 


अनुक्रमणिका 


२४ नवभारत 


मे, १९८३ 


ण्याची बुद्धी आहे. याउलट काही लोकांच्या मते आपणहून उचलावयास हवी हे उघड आहे. या 
वैज्ञानिकांवरच ही नैतिक जबाबदारी आहे, असे संदर्भात डन या इंग्लिश कवीच्या काव्यपंक्ती अपुण 
म्हणणे तितकेसे वरोबर नाही, पूर्वीच्या काळी सुद्धा वाटतील : 


लढाई होत नव्हती असे नाही. युद्ध करण्याचा 
निर्णय राजकीय पातळीवरच घेतला जाई. युद्ध 
सुरू झाल्यावर शहरावर बाँबफेक करावयाचे काम 
वैमानिक करीत. बाँबफेकीमुळे शहरातील निष्पाप 
मुले, स्त्रिया किवा वृद्ध यांचा जो संहार होत होता 
त्याची जबाबदारी वैमानिकावरच असते, त्यांनीच 
बाँबफेक करावयाचे नाकारावे म्हणजे हा प्रकार 
थांबेल, असे म्हणण्यासारखाच हा युक्तिवाद आहे. 
खरे सत्य असे आहे की, राजकीय सत्ता लष्करी 
सत्ता हाती आल्याशिवाय या प्रकारचे कोणतेच 
. सद्विचार अमंलात येऊ शकणार नाहीत. 


वरील सव॑हकीगतींमधून वैज्ञानिक दृष्टिकोन 
खरोखरी काय आहे व सामान्य माणसाची त्याबद्दल 
काय प्रतिक्रिया आहे, यांविषयी जी माहिती मिळते 
ती मनोरंजक व उद्बोधक आहे, यामध्ये शंका 
नाही. त्याबरोबरच शास्त्रज्ञ हासुद्धा मानवी समा- 
जाचा एक घटक आहे. मानवजातीचे अकल्याण 
होणार नाही हे बघण्याची जबाबदारी समाजातील 
प्रत्येक मनुष्यावर आहे. ही जबाबदारी शास्त्रज्ञाने 


० 1181 18 181810 11 1101800 
प्र७18 0४६ 9 ॥॥० 087 ]810 
71 8 01०१ 18 ए०8॥०१ 8७७५) ७0100 
18 1688 
है ४ 008171'8 00810 011011180168 110 
७१०1 8610 0 1100१ 101 एठपा 
४७० 001] ७8118 
11 ७०॥७ /ज' 01९6 
[ मुक्‍त अनुवाद : 
माणूस हा स्वतंत्र बेट नाही 
मुख्य भूखंडाचा तो भागच असतो 
एक जरी ढेकूळ वाहून गेले तरी तेवढ्याने 
युरोप कमी होतो 
कोणाही मनृष्याचे मरण माझ्या अस्तित्वात 
न्यून आणते. 
मृत्युंटा कोणाकरिता वाजत आहे याची 
विचारणा करू नका. 
ती तुमच्याकरिताच वाजत आहे. ] 


*****२*१*११२१११११११*१०११*१२१११२१२:१५०१३१११०१५३ ***१११२१११११११२०२० 


१९४७-१९५४७ पर्येत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी (नबी दिली ) चे 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झाळेळे पुस्तक 


' किकास 


पृ, १०० ] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आदृत्ती ) [किंमत ३० रु. 
लखक- तकेतीथे लक्ष्मणक्ास्त्री जोझी. 


प्रकाशक: प्राज्ञपाठझाळामंडळ, वाई ( जि सातारा ) 


&५***५०१०*१०१*******१*१*१*९*२*१२१२२९*१९**१२*२११११ १११११११०१७. वक्र 


अनुक्रमणिका 


डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक प्रतिकाराचा सिद्धांत 


अश्योक चौसाळकर 


अस्पृश्यांनी आपले मानवी हक्क मिळविण्यासाठी 
स्पृश्य समाजाशी संघष करावा, असे डॉ. बाबासाहेब 
भांबेडकरांनी सर्वे अस्पृश्यांना सांगितले, त्यासाठीच 
त्यांनी महांड सत्याग्रह सुरू केला. या संघर्षा- 
तुनच त्यांच्या सामाजिक प्रतिकाराच्या सिद्धांताचा 
जन्म झाला. प्रस्तुत लेखात बाबासाहेबांच्या सामा- 
जिक प्रतिकाराच्या सिद्धांताचा अभ्यास करण्यात 
आला आहे. या लेखातील विद्लेषण त्यांच्या 
€ बहिष्कृत भारतां'तील स्फूट लेखांवर व अग्रलेखां- 
वर आधारित माहे. ' या लेखाची मर्यादा आहे 


- राजकीय तत्त्वज्ञानामध्ये राजकीय प्रतिकाराच्या 
विविध सिद्धांतांची चर्चा करण्यात आली आहे; 
पण - त्यात सामाजिक प्रतिकाराबाबतीत फारसे 
' विचार मांडण्यात आलेले नाहीत. कारण यूरोपात 
अश्ञा प्रकारचे संघष संपूर्ण व्यवस्थेच्माच विरुद्ध छेडले 
गेल्यामुळे बहुतेक वेळी सामाजिक संघषं राजकीय 
संघर्षात: परिवतित क्षाला. पण भारतातील परि- 
स्थिती. वेगळी होती. भारतातील जातिबद्ध सरं- 
ज़ामझ्ञाही ही राजकीय दृष्ट्या सत्तारूढ नव्हती. 
भारतात साम्राज्यवाद्यांची वसाहतवादी सत्ता होती. 
अश्ञा, वेळी काही काळपर्यंत साम्राज्यज्षाहीशी न 
झगडता जातिबद्ध सरंजामक्षाहीक्षी क्षगंडणे शक्‍य 
होते किंवा जातिंबद्ध सरंजामशाहीद्यी न झगडता 
साम्राज्पशाहीशी झषगडणे शक्‍य होते. यामुळे सरंजा- 
मह्याहीला वा साम्राज्यक्षाह्वीला स्यानिक समाजात 
थोंडासा आधार सापडत होता. या द्वैताच्या व्याव- 
हारिक मर्यादा एवढ्या कठोर होत्या, की या 
देशातील प्रत्येक श्रेष्ठ पुढाऱ्याला या मर्यादांतच 
काम करावे लागे. डॉ. आंबेडकरदेखील याला 
अपवाद नव्हते, अस्पृ््यांवर प्रत्यक्ष अन्याय सवणें 
हिंदूच करीत होते. त्यामुळे त्यांना जो संधषे कराव- 
याचा होता तो सरकारशी करावयाचा नव्ह्ता, तर 
जातिश्रेष्ठत्वाच्या अहुंगडाने पछाडलेल्या, सामाजिक 
न. भा. ४ 


स्वार्थाने प्रेरित झालेल्या व बहुसंख्य असलेल्या 
हिंदूंशी करावयाचा होता. हा प्रतिकार राजकीय 
प्रतिकारापेक्षा जास्त अवघड होता. म्हणून बाबा 
साहेब लिहितात, “ स्पृद्र्‍यांच्या सत्याग्रहात व 
अस्पृश्यांच्या सत्याग्रहात जमीनअस्मानाचे ,अंतर 
असते. स्पृश्य लोकांचा सत्याग्रह सरकारविरुद्ध 
असतो व त्यास . संपूणे जनतेचा पाठिबा. असतो 
अस्पद्यांच्या सत्याग्रहाला साऱ्या जनतेचा विरोध 

असतो. 4त.] 

दलितांच्या वा अस्पृश्यांच्या दृष्टीने प्रतिकार 
आवश्यक आहे. कारण स्पृश्य हिंदूंनी . त्यांचे सर्व 
मानवी हक्‍क हिरावून घेतळे आहेत. खरे. पाहिले 
असता हे मानवी हक्‍क नैर्सागक आहेत... बाबासाहेब 
लिहितोत, “ सावेजनिक. बाबतीत व्यक्‍्तिमात्रांचा 
हक्क कोणास सनद देऊन तिर्माण करावयाचा 
नसतो. तो दरेकाच्या अंगी वसत. असंतो. त्याची 
वहिवाट नसली किंवा त्याच्या वहिवाटीत खंड 
पडला तरी तेवढ्यावख्न तो हिरावला जात 
नाही. ” १ इंग्रजी शिक्षणामुळे आता अस्पृश्य वर्गास 
स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव झाली आहे. 
त्यामुळे मागच्या पिढीस जे करता येणे शक्य नव्हते 
ते करणे आताच्या पिढीला शक्य झाले आहे.' ते 
त्यांनी करून दाखवावे. आपण कोण आहो, आपले 
अधिकार काय आहेत याची ओळख करून घेऊन 
अस्पृश्यांनी स्वहकक संपादनाथं . छेडलेल्या घरमेसंग 
रास उभे राहावे असे ते सांगनात.' त्यासाठी अस्पू- 
इह्यांनी आपली माणस म्हणन असलेली किमत, 
आपल्यातील सत्त्व, तेज ओळखावे आणि शतकान- 
शतके हिरावन घेतलेले मानवी हकक परत मिळवावे. 

हाही संघर्ष मुख्यतः स्पृद्य हिंदू समाजाशी करा- 
वयाचा आहे म्हणून तो एक प्रकारचा सामाजिक 
प्रतिकार आहे. पण जर इंग्रज सरकारने स्पृश्यांच्या 
वागणुकीचे समर्थन केले तर हा संघषं सरकारच्या 


अनुक्रमणिका 


२६ 


विरुद्धही करावा लागेल, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत 


स्पृश्यांमध्ये भ्नांह्मण व ब्राह्मणेतर असे दोत वर्ग 
आहेत. दोघेही मस्पृष्यतेची जबाबदारी एकमेकांवर 
ढकलण्याचा प्रयत्न करतात, पण दोघांनाही अस्पू- 
श्यांचा स्वाभिमानी व्यवहार सहन होत नाही. 
आह्यणश्ाही अस्पृष्यांची वरी आहेच कारण ब्राह्म 
णाईने जळवेसारखे अस्पृष्यांचा स्वाभिमान व मानवी 
हक्‍क यांचे शोषण केले.' सघ्या राजकीय हक्‍क माग- 
ण्यांत ब्राह्मण सर्वांच्या पुढे आहेत पण सामाजिक 
समतेच्या बाबतीत ते मागे राहिले आहेत, कारण 
हिंदु समाजात ते विशेषाधिकार भोगत असल्यामुळे 
सामाजिक समतेच्या लढ्यात ते उतरणार नाहीत. 
पण राजकीय हक्‍क जर मिळाले तर ते त्यांनाच 
मिळणार असल्यामुळे ते त्यासाठी लढतात. हे लोक 
राष्ट्राचे नाव व आपले गाव या लफंगेगिरीला 
राष्ट्रीय चळवळ हे गोंडस नाव देऊन अज्ञ जनतेला 
फसवीत आहेत. सामाजिक समतेसाठी अस्पृद्यांना 
ब्राह्मणांशी लढावे लागेल कारण ब्राह्मणश्राहीने 
भेटीबंदी, रोटीबंदी आणि बेटीबंदी या तीन कोटांनी 
स्वतःला बंदिस्त केले झाहे. डॉ. आंबेडकरांचे असे 
मत होते की, ब्राह्मणांना भापला शिवाशिवीचा धर्मं 
टिकविण्यापेक्षा जातिवचेस्व टिकवावयाचे आहे. 
सध्याच्या परिस्थितीत खरे ब्राह्मण्य टिकविणे म्हणजे 
ग्राह्मणांचे राजकीय वचंस्व टिकविणे होय.€ 

यामुळेच ब्राह्मणशाहीविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभा- 
रणाऱ्या सत्यशोधक चळवळीस बाबासाहेब सद्धमं 
प्रतिपादन करणारी समानतेची चळवळ म्हणून 
संबोधितात व आपणही सत्यक्षोधक असल्याचे 
सांगतात.' मग या चळवळीपासून निघालेली आहा- 
णेतर चळवळ टिळक परंपरेपेक्षा सामाजिकदृष्ट्या 
प्रगतिशील असली, तरी वेळ आली की ब्राह्मणेतर 
देखील अस्पृश्यांचे शत्रू बनतात. ब्राह्मणाच्या 
अन्याय्य वतंनावर टीका करणारे ब्राह्मणेतर अस्पू- 
ह्यांवर कमी अन्याय करीत नाहीत." म्हणून अस्पृ- 
इयांना सामाजिक प्रतिकार ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर आणि 
अस्पुश्यांतील स्पृश्यांचे हस्तक बनून काम करणाऱ्या 
लोकांविरुद्ध करावयाचा आहे. पण हा लढा जाति- 
वर्चेस्वाविरुद्ध असला तरी तो जातीय नाही; कारण 
डॉ, आंबेडकरांचे असे मत होते की, जे ब्राह्मण व 


नवभारत 


मे, १९८२३ 


ब्राह्मणेतर ब्राह्मण्याचा त्याग करून महाडसारख्या 
सत्याग्रहात भाग घेऊ इच्छितात, त्यांना त्यात भाग 
घेऊ दिला पाहिजे. कारण सुधारक हा आपल्या 
जातीचा शत्रू असतो. म्हणून डॉ. आंबेडकर लिहि- 
तात, “ब्राह्मण आमचे वैरी नसून ब्राह्मण्यग्नस्त 
आमचे वैरी आहेत. म्हणून ब्राह्मण्यग्रस्त ब्राह्मणेत रां- 
पेक्षा ब्राह्मण्यरहित ब्राह्मण आम्हास जवळचा 
वाटतो, ” “ थोडक्यात सांगावयाचे झाले तर 
आत्मसन्मानाच्या रक्षणाथं उभारलेली सामाजिक 
प्रतिकाराची चळवळ ही स्पृद््य हिंदूंविरुद्ध आहे 
आणि जे स्पृष्य हिंदू अस्पृश्यतेला विरोध करतात 
त्यांची मदत घेतली जावी असे डॉ. आंबेडकरांचे 
मत होते. 

, डॉ. आंबेडकरांनी आपला सामाजिक प्रति- 
काराचा सिद्धांत महाड व पवंती सत्याग्रहांच्या पाषव- 
भूमीवर मांडला, त्याबरोबरच त्यांनी आपले सत्या- 
ग्रहाचे तत्त्वज्ञान, त्यात वापरायची विविध साधने 


आणि त्याचे राजकीय परिणाम यांचापण ऊहापोह 
केला. 


सामाजिक प्रतिकार दलितांचे मानवी हक्‍क 
मिळविण्यासाठी करावयाचा आहे. कारण “जे 
दुःख सावंजनिक'आहे, त्याचा शोक करीत बसणे 
योग्य नाही. त्यासाठी रडत न बसता आपणास 
सुचेल तो उपाय ज्ञानी पुरुषाने करावा ? " 
सत्याग्रह हा अश्याच प्रकारचा उपाय आाहे असे 
त्यांना वाटते. आपल्या कार्याच्या नैतिक स्वरूपा- 
बद्दल बाबासाहेबांना कसलीही शंका नव्हती म्हणून 
ते बजावतात को कोणत्याही कार्यात यदाःप्राती 
होईल किवा नाही हे जितके साधनसामग्रीच्या 
प्रमाणावर अवलंबून आहे तितकेच ते त्या कार्याच्या 
नैतिक स्वरूपावर अवलंबून आहे. म्हणून कार्याच्या 
मुळाशी जर सत्य असेल तर त्यात यश:प्राप्ती 
होण्यास चिता करण्याचे विशेष कारण उरत नाही. 
कारण अखेर सत्याचाच जय होतो. त्यासाठी सत्या- 
ग्रहाच्या बाबतीत पहिली गोष्ट म्हणजे सत्य कोणते हे 
ठरविणे होय. कारण सत्य कोणते हे ठरविता आले 
नाहीत र सत्याग्रहाची इमारत डळमळीतच राहणार, 
त्याचप्रमाणे सत्याग्रहाची यशःप्राप्ती नेहेमीच 
सत्याग्रही माणसाच्या आत्मबलावर अवलंबून असते 
आणि हे आत्मबल आपण जे काये करीत आहो 


अनुक्रमणिका 


डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक प्रतिकाराचा सिद्धांत 


ते सत्य आहे या भावनेमधून निर्माण झालेले 
असते'* 

सत्य काय आहे हे ठरविणे आवड्यक आहे 
आणि डॉ. आंबेडकरांचे असे मत आहे, की ज्या 
कार्यापासून लोकसंग्रह होतो ते सत्काये माहे आणि 
त्यासाठी केलेल्या आग्रहास सत्याग्रह म्हणावे." 
लोकसंग्रहाचे प्रयत्न ज्या वेळी स्वार्थेमूलक अस- 
तात त्यावेळी ते लोकविग्रहास कारण होतात. 
पण कर्त्याच्या मनात जर समभाव जागृत असेल व 
या कार्यात जर त्याची स्वाथंबुद्धी नसेल तर ते 
सत्कायं आहे. म्हणून डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “जेथे 
समभाव असेल तेथे लोकसंग्रह आहे, जेथे लोकसंग्रह 
आहे तेथे सत्कायं आहे आणि जेथे सत्कार्य आहे 
आणि अश्या कार्याविषयीचा जो आग्रह आहे तो 
सत्याग्रह आहे अशी आमची संत्याग्रहाची व्याख्या 
आहे. ” * आपण ही व्याख्या गीतेवरून घेतली असे 
बाबासाहेब सांगतात, कारण गीता स्पष्टच सांगते 
को जर आपले स्वजन आपले हक्‍क हिरावून घेत 
असतील तर त्यांच्याविरुद्ध युद्ध करावे. शिवाय 
अस्पृश्यता निवारणाची चळवळ ही लोकसंग्रहाची 
चळवळ आहे कारण तिचा उद्देश केवळ अस्पृश्यांनाच 
त्यांचे हक्क मिळवून देणे हाच नसून स्पृश्यांना पण 
ह्यांच्या खाळावलेल्या नीतीतुन मुक्‍त करणे हा आहे. 

सत्याग्रह हा शब्द गांधींनी प्रयोगात आणल्यामुळे 
तो फक्त गांधींच्याच पद्धतीने चालविला जाऊ शकतो 
असे काही लोकांना वाटेळ; पण तसा विचार करणे 
बरोबर नाही असे बाबासाहेबांना वाटते. उुदा, 
गांधींचे आत्यंतिक अहिसिबद्दलचे मत फारसे तकंशुद्ध 
आहे असे त्यांना वाटत नाही. कारण बाबासाहेबांचे 
असे मत आहे, की सत्याग्रह त्याच्या सिद्धीच्या 
साधनावरून ठरविला जात नसून तो ज्या कार्या- 
साठी आरंभिला आहे त्याच्या नैतिक स्वरूपावरून 
ठरविला जातो. म्हणून कायं जर सत्काये असेल तर 
त्याबाबतोत धरलेल्या आग्रहाला सत्याग्रह म्हटले 
पाहिजे. आणि तेच तर असत्य असेल तर त्याबाब- 
तीत धरलेल्या आग्रहाला दुराग्रह म्हटले पाहिजे. 
हिसा-अहिसा ही केवळ आग्रहाच्या सिद्धीची साधने 
आहेत. म्हणूनच एखाद्या दुराग्रह्माने आपला आग्रह 
पार पाडण्यासाठी अहिसेचा मार्ग स्वीकारला तरी 
तो सत्याग्रह ठरत नाही किवा एखाद्या सत्याग्र ह्याने 


२७ 


सत्याग्रहाच्या सिद्धीसाठी हिंसा केली तरी तो दुराग्रह 
ठरत नाही अते बाबासाहेबांचे मत आहे. गीतेमध्ये 
देखील सत्याग्रहाच्या सिद्धीसाठी श्रीकृष्णाने हिंसेचा 
पुरस्कार केला आहे.'* शिवाय हिंसा करणे जरी ग्य 
असले तरी व्यवहारात आत्मसंरक्षणाथं कधी कधी 
हिंसा करावी लागते आणि अशा प्रकारची हिंसा क्षम्य 
असते." खुद्द गांधी देखील म्हणतात, की सत्य म्हणजे 
काय याची निश्चयात्मक कसोटी नसल्यामुळे जेथे 
सत्याबद्दल प्रामाणिक मतभेद आहेत, तेथे हिंसा 
रास्त नाही. याचा अथ असा, की हिंसा ही सत्याच्या 
नेतिक स्वरूपास बाधक नाही. म्हणून जीवर शक्‍य 
असेल तोवर अआहिसा व जरूर पडेल तर हिंसा असे 
धोरण सत्याग्रही माणसाने ठेवणे हे सिद्धीच्या दृष्टीने 
रास्त आहे व नीतीच्या दृष्टीने पण प्रशस्त आहे * 

बाबासाहेबांचे असे मत आहे की अस्पृश्यांचा 
सत्याग्रह हे एक सत्कायं आहे. कारण त्याने अस्पृ- 
व्यांच्या मनातील हीनगंड नष्ट होऊन त्यांची 
आत्मशुद्धी होईल आणि त्याचा अंतिम॑ परिणाम 
अस्पृश्यांना त्यांचे मानवी हक मिळतील, माणुसको 
हे एक उदात्त ध्येय माहे आणि ते ध्येय गाठण्या- 
साठी सत्याग्रह करणे श्रेयस्कर आहे असे त्यांचे 
मत आहे. म्हणून आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी 
अस्पृश्यांनी विविध प्रकारे प्रयत्न करावे असे ते 
सांगतात, 

सत्याग्रहाची दोन महत्त्वाची साधने म्हणजे 
प्रतिकारयोग आणि बहिष्कारयोग. प्रतिकारयोग 
म्हणजे अस्पुष्यांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा 
प्रतिकार करणे; पूर्वी जसे अस्पुश्य स्पृष्यांशी 
दबून वागत होते तसे न वागता त्यांनी आपले 
हकक झाबीत करून घेणे. परंतु सहजासहजी स्पृष्य 
ते हक्क देणार नाहीत म्हणून अन्यायाचा प्रतिकार 
करून अंधश्रद्धाग्रस्त व विचारशून्य हिंदूंना विचार 
करावयास भाग पाडणे आणि विचारी लोकांना 
आचार करावयास लावणे. प्रतिकारयोग जरुरी 
आहे कारण तत्त्व म्हणून अस्पुष्यता वाईट आहे 
असे स्वच म्हणतात; पण व्यवहारात सत्ताधारी 
लोकांच्या वागणुकीत बदल घडवून आणणे अवघड 
असते कारण स्वार्थाला चट्टा बसल्याखेरीज नुसत्या 
सामदामाने आपली वागणूक बदलत नाही. 
त्यासाठी अस्पृश्यांनी प्रतिकार करावा*' 


८ 


प्रतिकारयोगाबरोबरच बहिष्कारयोगाचा डॉ. 
आंबेडकरांनी पुरस्कार केला आहे. बहिष्कारयोग 
म्हणजे अस्पृश्यांनी हिंदूंवर बहिष्कार टाकणे, त्यांची 
कामे न करणे आणि त्यांच्यावर जर स्पृश्य हिंदूंनी 
बहिष्कार टाकला तर त्याला तोंड देणे. प्रतिकार- 
योगाचा व बहिष्कारयोगाचा मार्ग टिळकांचा मार्ग 
आहे. तो मागं त्यांनी राजकारणप्रसंगी योजला होता. 
डॉ. आंबेडकर तो समाजकारणप्रसंगी योजू इच्छित 
होते. कारण त्यांच्या मते राज्यसत्तची आच शंभरांत 
एकास लागते, पण धाभिक सत्तेच्या आगीत प्रत्येक 
दलित होरपळत आहे. त्यासाठी या उपायांचा वापर 
समाजकारणात करणे तर जास्तच श्रेयस्कर आहे. 
बहिष्काराचे शस्त्र हे दुधारो असते. ते बहिष्कार 
टाकणारांनाही घायाळ करते पण म्हणून अस्पृश्यांनी 
बहिष्कार टाकावयास किवा टाकलेल्या बहिष्कारास 
भिऊ नये. ज्या वेळी परस्परसंबंध दाता व याचक 
असा असतो त्यावेळी बहिष्कार प्रभावी ठरत नाही; 
परंतु जर परस्परसंबंध दानस्वरूपाचा नसुन विनिमय- 
स्वर्पाचा असेल तर दोघांचेही नुकसान ' होते. 
अस्पृश्य संपुणंतः रयतेच्या भिकेवर अवलंबून नाहीत 
आणि त्यांना बहिष्कारामुळे त्रास झाला तरी त्यांनी 
तो सहन करावा. कारण अस्पृश्यांतील धंदा करणाऱ्या 
जातीवर बहिष्कार टाकून स्पृश्यांचे भागणार नाहो" 

अस्पृश्य बहिष्कारयोग किंवा प्रतिकारयोगाची 
शस्त्रे जशी हवी तशी वापरू शकत नाहीत. कारण 
त्यांचो आथिक परिस्थिती फारशो चांगली नाही 
याची बाबासाहेबांना जाणीव आहे; पण जुनी वतने 
सांभाळून त्यांना आथिक स्वातंत्रय मिळणार नाही 
असे त्यांना वाटते म्हणून त्यांनी महारांना महारवतने 
सोडून देण्यास उपदेश केला. कारण या वतनांमुळेच 
महार स्वाभिमानशून्य व रयतेचा गुलाम झाला आहे. 
शहरांत अनेक धंदे उपलब्ध आहेत म्हणून महारांनी 
वतन सोडून, गाव सोडून शहरांत यावे असे त्यांचे 
मत आहे. बाबासाहेबांनी वतनव्यवस्थेमध्ये सुधारणा 
करण्याची मागणी केली, महार सरकारी तौकर 
म्हणून नेमला जावा, त्याच्या कामाबहल त्यास पगार 
मिळावा आणि त्याची रयतेच्या वचंस्वातून मुक्‍तता 
करण्यात यावी इत्पादी मागण्या त्यांनी केल्या 
होत्या." महारांनी महारकी सोडावी आणि अमेरिके- 
तील निग्नो लोकांप्रमाणे भाथिक दृष्ट्या स्वावलंबी 


नवभारत 


मे, १९८२ 


व्हावे असे त्यांचे मत होते. महारांच्या व अस्पृ- 
यांच्या आथिक स्वावलंवनासाठी जंगलखात्याच्या 
रिकाम्या जमिनीवर महारांच्या निराळ्या वसाहती 
स्थापन करण्यात याव्या अशी त्यांची मागणी 
होती. कारण या वसाहतींत महार स्वतंत्र व स्वाव- 
लंबी होईल. रयतेचा गुलाम राहणार नाही... 

अस्पृश्यतानिवारणाकरिता सुरू केलेली चळवळ 
ही एक प्रकारचे दबावाचे राजकारण आहे. कारण 
नाक दाबल्याशिवाय हिंदू तोंड उथडणार नाहीत 
याबद्दल त्यांची खात्री होती. म्हणून ते म्हणतात, 
* केवळ बृद्धिवादाने हा प्रश्‍न सुटण्यासारखा असता 
तर यापुर्वी केव्हाच तो सुटला असता. अरे तर 
कारे म्हणण्याची, मनगटाला मनगट घासण्याची, 
अडवणुकीचे मार्गे स्वीकारण्याची, निरनिराळया 
बाजूंनी शह देण्याची तयारी असल्यावाचून 
अस्पृश्यतेचे ग्रहण सुटण्याची आझ्याच नको.”** 
१९२७-२८ साली भारतात हिंदू-मुसलमानां- 
मध्ये प्रचंड तेढ होती आणि मुसलमानांचा 
अलगतावाद मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. हा 
हिंदू व मुसलमान यांच्यातील संस्कृतिसंग्राम होता. 
अशा वेळी स्पृश्य हिंदूंना अस्पृश्यांकडून मदतीची 
अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे; परंतु जोपर्यंत 
स्पृ्य हिंदू अस्पृश्यांना त्यांचे अधिकार देत नाहीत, 
तोपर्यंत अस्पृश्यांनी हिंदु-मुसल्मानसंघर्षात तटस्थ 
राहावे असे ते सांगतात. अस्पृश्यांतील काही लोकांना 
त्यांच्यावरील अन्याय सहन होत नसला, त्यांना 
संयमाचा मार्ग जर पटत नसला तर त्यांनी धर्मांतर 
करून मुसलमान व्हावे. कारण अशा धक्क्यामुळे 
तरी हिंदू घाबरतील, स्पृद्यांना जरी अस्पृद्यां- 
विषयी प्रेमाचा पान्हा फुटत नसला, तरी त्यांना 
आपल्या संरक्षणाची चिंता आहे. त्यामुळे अस्पृ- 
इयांनी जर सत्याग्रहाची बाजू जोराने लावन 
धरली तर हिंदू त्यांचे हक्क कबूल करतील. * 
धर्मांतर हा एक जालीम उपाय झाला. त्याबरोबर 
राष्ट्रसंघात किवा लीग ऑफ नेशन्सकडे पण दलितांनी 
जाऊन आपल्यावरील भसन्याय जगाच्या वेशीवर 
टांगावा असे ते सांगतात. 


अस्पृश्यांचा सामाजिक प्रतिकार राजकीय 
प्रतिकारात परिवतित होणार आहे हे डॉ. आांबेड- 


करांना माहीत होते, कारण अस्पृश्यांना आपले 


डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक प्रतिकाराचा सिद्धांत 


अधिकार मळविण्यासाठी सरकार व स्पृश्यया 
दोघांशी भांडावे लागणार होते. म्हणून ज्या वेळी 
इतर राजकीय पक्षांनी सायमन कमिशनवर बहि- 
ष्कार टाकला त्यावेळो बाबासाहेबांनी कमिशन- 
पुढे साक्ष देऊन अस्पृश्यांसाठी वेगळ्या मतदार- 
संघांची मागणी केली. १८८५ पासुन काँग्रेस पक्ष 
देशात राजकारण करीत आहे; पण त्या पक्षाच्या 
पुढाऱ्यांचा सर्वे वेळ मुसलमानांशी लांगूलचालन 
करण्यात गेला. १९०९ व १९१९ च्य़ा सुधारणांमुळे 
मुसलमानांना राखीव मतदारसंघ मिळाले; पण 
अस्पृश्यांना काहीच मिळाले नाही. मोतोलाल नेहरू 
समितीनेपण अस्पृश्यांना काही देण्याचे कबूल 
केले नाही; पण मुसलमानांना भरमसाट सवलती 
देऊ केल्या. म्हणून बाबासाहेबांनी त्या रिपोटंवर 
कठोर हल्ला करून सांगितले, की हा रिपोटं. म्हणजे 
वरच्यांना वरती व खालच्यांना खालो ठेवणारा 
ब्राह्मणी कावा आहे. नेहरूसमितीस मागास- 
वर्गीयांपेक्षा मुसलमानांना जास्त जपायचे आहे. 
कारण मुसलमानांना जास्त सवलतो दिल्या तर देश 
बुडेल पण ब्राह्मण्य बुडणार नाही; पण मागासवर्गी- 
यांना जास्त सवलती दिल्या तर देश बुडणार 
नाही पण ब्राह्मण्य बुडेल. हा रिपोटं संपूर्ण 
राष्ट्रासाठी धोकादायक आहे असे बाबासाहेबांचे 
मत होते. म्हणून मुसलमानांचा रोष पतकख्न 
त्यांनी त्यावर कडक टीका केली 

अस्पृश्यांना जर स्पृश्यांच्या गुलामगिरीतून मुक्‍त 
व्हावयाचे असेल तर त्यांनी राजकोय हक्‍क मिळ- 
विले पाहिजेत. आणि अस्पृश्यांना त्यांच्या संख्येच्या 
प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि विभक्त राखीव 
मतदारसंघ हेच ते अधिकार असु शकतात. त्या 
हक्कांची त्यांनी मागणी केली तेव्हा देशभर त्यांच्या- 
वरे टीका झाली. त्या वेळी बाबासाहेबांनी विरोध- 
कांना सांगितले की, “ स्पृश्य व अस्पृश्य यांची 
संस्कृती एक असली तरी ते दोन वेगवेगळे समाज 
आहेत. इतके दिवस ते सामाजिक दृष्ट्या 
वेगळे होते ते राजकीयदृष्ट्या वेगळे झाले त्यात 
तुमचे काय बिघडले ? स्पृश्य हिंदूंनी अस्पृ््यां- 
साठी काय केले ! ” * उलट नेहरू समितीस 
मुसलमान अस्पृश्यांपेक्षा जास्त जवळचे वाटले. 
त्यामुळे हिंदूंना त्यांनी सांगितले, “ आमचे व्हावे 


२९ 
व आमचा विश्‍वास संपादन करावा मग आम्ही 
तुमचे होऊ व तुम्हाला आमचे मानू. तोपर्यंत 
आमची वाट स्वतंत्रपणे चालत आहोत. ” * कारण 
स्पृश्यांचे सामाजिक अतिक्रमण रोखण्यासाठी 
आम्हास राजकीय सत्तेमध्ये सहभाग पाहिजे. वेगळा 
राखीव मतदारसंघ यासाठी पाहिजे, की मिश्र मत- 
दारसंधात स्पृश्यांचा बगलबच्चाच निवडून येऊ 
हकेल व अस्पृश्यांची स्वाभिमानाची चळवळ साफ 
बुडेल.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे बाबासाहेबांवर 
देशद्रोही म्हणून टीका झाली; पण बाबासाहेबांनी 
स्पष्ट सांगितले, की स्पृशर्‍यांचे स्वराज्य मिळविण्याचे 
प्रयत्न जर अस्पृश्यांची गुलामगिरी कायम ठेवून 
होत असतील तर त्या सर्वे खटपटीत जितकी विघ्ने 
आणता येतील तितकी आणली पाहिजेत." कारण 
* आपला विरोधक पेचात पडला असता त्याला 
अडवून आपले अधिकार मिळविणे व्यवहारसंमत 
आहे असे त्यांचे मत होते.” स्पृद्यांच्या राजकीय 
हक्‍कांपेक्षा प्रथम अस्पृश्यांना त्यांचे मानवी हक्‍क 
मिळवून देणे जास्त भावर्यक आहे असे त्यांचे मत 
होते. . 

डॉ. आंबेडकरांनी त्या काळात चाललेल्या 
राष्ट्रीय चळवळीला पाठिंबा दिला नाही म्हणून 
ते इंग्रजधघाजिणे होते असा त्यांच्यावर आरोप केला 
जातो. पण तो फारसा बरोबर नाही. कारण इंग्रज 
भारताच्या संपत्तीचे शोषण करोत आहेत, इंग्रजांनी 
ज्या प्रमाणात अस्पृश्यांना मदत करावयास पाहिजे 
होती त्या प्रमाणात त्यांनी ती केली नाही असे 
इंग्रजांवर बाबासाहेबांचे आरोप होते. सरकार 
अस्पृश्यांचे सावंजनिक हक्‍क मान्य करीत नाही व 
स्पृद्यांच्या दडपणाला भिते असेही त्यांचे मत 
होते. त्यामुळे अस्पृश्यांना देखील स्वराज्य हवे 
आहे असे ते म्हणतात. पण त्यांना हवे असलेले 
स्वराज्य पूर्वीच्या स्वराज्याची आवृत्ती नको. ज्या 
स्वराज्यात त्यांच्या माणुसकीचा खून होणार नाही, 
ज्या स्वराज्यात त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल 
असे स्वराज्य त्यांना हवे आहे." अस्पृश्यांनापण 
इंग्रजांविरुद्ध लढायचे आहे; पण सध्याच्या 
विचित्र परिस्थितीमुळे तसे करता येत नाही. 
डॉ. आंबेडकर लिहितात, '“अस्पृद्य वग हा स्पृदय 
व सरकार या दोन्ही दलांच्या तावडीत सापडलेला 


३० 


वगे आहे. दोन्ही दलांवर एकाच वेळी मारा 
करण्याइतके बळ त्याच्यात आज नाही हे कबूल 
करण्यात लाज नाही. जेथे स्पृद्य जनता त्यांचे 
मानवी हक्‍क स्वखुषीने व सलोख्याने देत नाही तेथे 
ते मिळवण्यासाठी सरकारशी तह॒ करणे हेच 
अस्पृश्यांचे हिताचे दृष्टीने दाहाणपणाचे आहे. ” '* 
याचा अथे अस्पु्य पुढारी इंग्रजांचे बगलबच्चे होते 
असा होत नाही. 


वरील चर्चेवरून आपल्या लक्षात येईल, की डॉ. 
आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले राजकारण हे दबा- 
वाचे राजकारण आहे आणि त्यांचा सामाजिक 
प्रतिकाराचा सिद्धांत देखील अद्ना राजकारणावरच 
आधारलेला आहे. सत्याग्रहाचा उद्देश अस्पृश्य जन- 
तेला वरचेवर प्रतिकारक्षम लढाऊ बनविणे हा 
होता. त्यामुळे सरकारची बोटचेपी भूमिका लक्षात 
येताच त्यांनी महाडचा सत्याग्रह मागे घेतला. 
या सत्याग्रहामागची व्यापक भूमिका स्पष्ट करताना 
ते लिहितात, “ सत्याग्रहाची ही जी चळवळ आरं- 
भिलेली होती ती केवळ चवदार तळे करण्यापुरती 
आरंभिलेली नव्हती; तर अस्पृश्य लोकांना आपल्या- 
पुढे ठेविलेले ध्येय पदरात पडेतोपर्यंत ती कायम 
टिकावी या हेतुने ती उभारण्यात आली होती. 
अनेक सत्याग्रह करण्याइतका जोम टिकावा म्हणून 
महाडचा सत्याग्रह तहकूब करणे भाग पडले. ” ८ 
आपला मागे हा मध्यममार्ग आहे असे सांगून ते 
लिहितात, “आपल्या चळवळीचा झगडा होता होईल 
तो तडजोडीने, कायदेशीर साधनांनी आणि स्वतःच्या 
पक्षाची कमीत कमी हानी होईल अश्या रीतीने 
चालवायचा असे आमचे घोरण आहे कारण येथे 
नुसत्या धडाडीचा किंवा नुसत्या फाजील मवाळ 
वृत्तीचा उपयोग नसतो. * म्हणून अस्पृश्यांनी 
मपली चळवळ एकूण परिस्थितीचा अभ्यास करून 


चालवावी असे त्यांचे मत आहे. 


संदर्भ ! 


१) ' बहिष्कृत भारत? हे पाक्षिक बाबासाहेबांनी जवळजवळ स 
त्याचा पहिला अंक २-४-१९२७ रोजी निघाला व शेवटचा अंक १५-१ १-१ 


हा दोन वर्षांचा काल मोठा धामधुमीचा होता आणि महाड सत्याग्रह व सा 


नेवभारते 


मे, १९८३ 


केवळ मनपरिवतंनाने अस्पृश्यता नष्ट होणार 
नाही हे डॉ. बाबासाहेबांना समजत होते. म्हणूनच 
त्यांनी दबावाच्या राजकारणावर जास्त भर दिला. 
शिवाय त्यांची चळवळ ज्या लोकशाहीवादी संकल्प- 
नेच्या चौकटीमध्ये चालविली जात होती त्यात- 
सुद्धा दबावाच्या राजकारणालाच वाव होता. 
जातिबद्ध सरंजामशाहीशी लढताना कधी भांडवल- 
शाहीशी तर कधी इंग्रजी साम्राज्यवाद्यांशी तड- 
जोड करणे. अपरिहायं होते. कारण प्रथमपासून 
बाबासाहेबांचा रोख सरंजामशाहीविरुद्ध होता 
आणि एकूण अस्पृश्य समाजाच्या आथिक साम- 
र्थ्याचा विचार केला असता बाबासाहेबांना संघषं, 
थोडी तडजोड, संघषे अज्ञा पद्धतीनेच जावे लागत 
होते. त्यांचा पुढचा प्रवास देखील याच मार्गाने झाला. 

बाबासाहेव वास्तववादी विचारवंत होते आणि 
अस्पृष्यता दूर करणे म्हणजे स्पृश्यांच्या स्वार्थाला 
धक्का लावणे आहे हे त्यांना माहीत होते. म्हणून 
त्यांनी सत्याग्रह व प्रतिकारयोग या दोन कल्पनांच्या 
वास्तववादी व्याख्या केल्या आणि सत्याग्रहा- 
शिवाय अस्पृश्यांत आत्मसन्मानाची भावना निर्माण 
होऊ शकत नाही आणि स्पृश्यांचे मनपरिवर्तन 
होणार नाही असे सांगित्तळे. “ * बहिष्कृत भारता!त 
त्यांनी सामाजिक प्रतिकाराविषयी मूलभूत अक्षी 
भूमिका मांडली व त्या आधारे आपल्या चळवळी 
चालविल्या. त्यामध्ये परिस्थितीनुसार व अनुभवा- 
नुसार त्यांनी काही बदल केळे; पण सामाजिक 
अन्यायनिवारणाथं सामाजिक व राजकीय प्रतिकार, 
हा मुल्य मुद्दा कायम राहिला. आज देखील दलि- 
तांच्या बऱ्याच समस्या सोडविल्या गेल्या नसल्यामुळे 
डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या विचारांच्या 
भोवतीच दलित मृक्‍्तीच्या विविध चळबळी उभ्या 
राहत आहेत व त्यांनी सुचविलेल्या साधनाचाच 
मुख्यतः त्यांमध्ये वापर केला जात आहे हे गेल्या 
दोन तीन वर्षांच्या घटनांवरून सिद्ध होते. 


व्वा दोन वर्षे चालविले. 
९२९ या दिवशी निघाला. 
यमन कमिशन या घटना 


अनुक्रमणिका 


डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक प्रतिकाराचा सिद्धांत ३१ 


याच काळातील. 'बहिष्कृत भारताःतील अग्रलेख व स्फुटलेख आपल्या दोन खंडांत संपादित केल्याबद्दल 
श्री, रत्नाकर गणवीर यांचे आभार मानावे तितके कमी आहेत. प्रस्तुत लेखातील विइलेषण त्यांनी 
संपादित केलेल्या या दोन खंडांवरच आघारित आहे 

२) “ बहिष्कृत भारतातील डॉ. आंबेडकरांचे स्फुटलेख?, संपादक रत्ताकर गणवीर, रत्नमित्रा 
प्रकाशन, भुसावळ १९८१; पृ. १३४. 

३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बहिष्कृत भारतातील अग्रलेख, संपादक रत्नाकर गणवीर, 
रत्नमित्रा प्रकाशन, भुसावळ, १९७६, पृ. १८१. 


४) अग्रलेख पू. १९३. १७) अग्रलेख पू. १८२. ३०) अग्रलेख पू. २१६-१७. 

५) अग्रलेख पृ. ९४-९५, १८) उक्त ३१) अग्रलेख पृ. २२५. 

६) अग्रलेख पू. १११. १९) अग्रलेख पृ. १८३. ३२) अग्रलेख पू. २८९. 

७) अग्रलेख पृ. १०२. २०) अग्रलेख पृ. १८४. ३३) अग्रलेख पू. ३४०, 

८) स्फुटलेख पृ. १४३. . २१) अग्रलेख पृ. ८८-८९. ३४) अग्रलेख पू. १९१. 

९) स्फुटलेख पृ. १३७-३८. २२) अग्रलेख पृ. ९२. _ ३५) स्फुटलेख पू. १०-११. 

१०) स्फुटलेख पू. ९४, २१३. २३) अग्रलेख पृ. १९९-२००. ३६) स्फुटलेख पू. १५८. 

११) अग्रलेख पृ. ११५-११६. २४) अग्रलेख पू. १५५. ३७) स्फुटलेख पू. १३३ 

१२) अग्रलेख पृ. १७४. २५) अग्रलेख पृ. १७५. ३८) स्फुटलेख पू. १३५ 

१३) अग्रलेख पृ. १७५, २६) अग्रलेख पृ. २०२. ३९) उक्त, व 
१४) अग्रलेख पू. १७६ २७) स्फुटलेख पृ. १८१. ० ) अग्रलेक्क पृ ३३७ 2) ० 
१५) उक्त २८) अग्रलेख पू. १८६-८७. प अ 
१६) अग्रलेख पृ. १७६-७७. २९) अग्रलेख पृ. २६३-६५. र ह, टे ८४ र, 

> पाळलं 
क. वचनी 
यना जज जजत्जजरजजजर्जेत्जेत्जर्जेश्जेत्जेत्जर्जत्जेत्जेर्तर कक 
८7) 

कॅ सातारा सहकारी साखर कारसताना लि. ह 
न्न भुईज्ञ किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा ् 
> पिन कोड नं. ४१५५३० जर्द 
त्रे: तार- “ किसानसाकर ” - फोन- भुईंज ४० जर 
र्य सहकारातून स्द्धीकडे नन 
अॅ€ “ कारखाना कारयेक्षेत्रातील सभासद / बिगर सभासदांच्या ऊसाचे साखरेत ख्पांतर जॅ 
"न करण्याची आमची बांधीलकी आहे.” म 
रॅ: “ शासनाच्या वीस कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात सदेव तत्पर” > 
श्रे “ शुभ्र-दाणेदारं उच्च प्रतीच्या साखरेसाठी भारतातील अग्रेसर साखर कारखाना.” > 
य रा. शा. मोहोरीर वि. रा. उफ बाबासाहेब जाघव डी. बी. कदम भ्र 
ज्र कार्यकारी संचालक व्हा. चेअरमन चेअरमन क 
जर जॅ 
> जजरजत्विरजेरजितजेरजेरजरजेर जेर जेर जर्जर जेर जेर जेर जेरजेर्जेर्जेर्जेर जेर्जे जर जेर्येरेई 


३२ नवभारत मे, १९८३ 


| ५ 02५१-५५ 
वि 


ग 3८8६ 0०७७7८७८९७ ॥7/070 -- 


गषा10५घा ९191९ | 
(0. 170. | 


(2०, 41/ 013 


1.09012 ॥81॥18001015 01-- 


ही भ्ांतेट 7भा7९० १ & 6७35 €01191255005, 
]९॥॥3(0८ 1005, ह" (लातांएिगाा ष्ट 
| पाच रि्शतटिश'१00॥ आत ॥9/१०3॥॥८ 


1॥"51195॥011550॥1. 


1010 : 7013870841 
ठका : 50०११ ग'७९४ : 0145-246, 0145-306 


उपहासिका 


किशोर भिडे 


प्रास्ताविक 

साहित्यप्रकारांतील उपहास-वाडूमयाकडे (/9८- 
६४४४ ) साहित्यसमीक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात दुलेक्ष 
झालेले आहे. कदाचित शोकात्मिका, सुखात्मिका 
यांच्याप्रमाणे उपहासिका हा सीमित प्रकार नाही 
हे कारण असू शकेल. शोकात्मिका, सुखात्मिका, 
महाकाठ्य इ. प्रकारांत वाडू्मयाची विभागणी 
करण्याच्या परंपरागत पद्धती, सर्वसमावेशक अशा 
उपहासवाडूमयाला लागू पडू शकत नाहीत. भाणि 
त्यामुळेच शोकनाट्याची व्याख्या करणे शक्य 
होते, त्याप्रमाणे दळी व रचनेचे नियम यांच्या 
हारे उपहासिकेची व्याख्या करणे समीक्षकांना 
साध्य झालेळे नाही. आणि तरीही “ उपहास ” हा 
आपल्या वाड्मयीन अनृभवांपैकी स्वतंत्र व वैशि- 
ष्ट्यपुणे अनुभव आहे. जाणकार वाचकांमध्ये 
“ उपहास ” ही संज्ञा कशाला लावायची ह्यात 
मोठ्या प्रमाणावर एकमत होते, हा आपला अनुभव 
_ आहे. आणि म्हणूनच उपहासवाळूमयाच्या बाबतीत 
ब्बाहूमयीन विभाजनाच्या पारंपरिक पद्धतीचा 
बापर करून, तो सीमाबद्ध करण्याचे प्रयत्न सोडून 
देणे इष्ट होय. त्याऐवजी आपण जर उपहासकांची 
स्वसमाजाकडे अथवा स्वसमाजाच्या संपर्कातील 
दुसऱ्या सं॑माजांकडे बघण्याची वृत्ती, व ही वृत्ती 
लोकांपर्यंत पोचविण्याचे त्यांचे मार्गे ह्यांचा विचार 
केला तर ते अधिक उपयुक्त ठरेल. 

याच मार्गाचा अवलंब करून उपहास (8०727८) , 
उपहातिका ( 8०221202100776१/ ) व उपहासक 
(8०/1॥267) यांच्या विषयीच्या चर्चेने या विषयाचा 
सामोवा घेणे योग्य ठरेल. नंतर उपहासाचा उगम 

न. भा. ५ 


वै उंपहासकाची शस्त्रे यांचा विचार करून उपहा- 
सिकांवरील चर्चेने या लेखाचा समारोप करता 
येईल. 

अर्थातच पुढे जाण्यापुर्वी दोन गोष्टींचा खुलासा 
करणे जरुरीचे वाटते. १ ) उपहास ही काही 
सुखात्मिकेची मक्‍तेदारी नाही. शोकात्मिका, झोकं- 
सुखात्मिका इत्यादी वाडभयप्रकारांमध्येदेखील उप- 
हास आढळतो. शेक्सपियरच्या नाटकांतील उत्तम. 
उपहास हा त्याच्य़ा सुखनाट्यांपेक्षा किंग लीअर; 
हॅमूलेट अशा छझोकनाट्यांमध्येच आढळतो, ' हे 
वादातीत आहे. परंतु या लेखात मात्र सुखनार्टर्या- 
मधील उपहासाचाच विचार करावयाचा आहे. 
२) उपहास-वा&ू्मयाचा विचार उपहासकाच्या 
खाजगी जीवनाचा विचार केल्याशिवाय पुणं होऊ 
शकत नाही, असे एक मत मांडले जाते. परंतु या 
लेखात जागेअभावी तसेच ज्या नाटकांची चर्चा. 
केलेली आहे त्यांच्या लेखकांच्या जीवनाचा माझा 
फारसा अभ्यास नसल्यामुळे वर उद्धृत केलेल्या 
मताकडे दुलंक्ष केले पाहिजे. तसेच वरील मताशी 
मी पूर्णपणे सहमत आहे, असे देखील नाही. 

येथे चर्चेसाठी निवडलेल्या उपहोसिकांमध्ये इंग्रजी 
भाषांतरे उपलब्ध असलेली युरोपियन नाटके, इंग्रजी 
नाटके व मराठी नाटके यांचा समावेश आहे. काहीं 
इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञांना समांतर अश्या मराठी 
संज्ञा उपलब्ध नसल्यामुळे त्या येथे तयार करून 
घेतल्या आहेत. परंतु घोटाळा टळावा म्हणून जागो- 
जागी कंसात इंग्रजी संज्ञाही दिलेल्या आहेत. 
उपद्दास, उपद्टासिका व उपहासक 

द वेब्स्टसं न्यू वल्ड डिक्शनरीमध्ये उपहासाची 
व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आढळते : ' दुर्गुण, 
चुका, गैरव्यवहार दत्यादींची निर्भत्सना . कर ण्यां- 
करिता व त्यांच्याबद्दल तिटकारा निर्माण करण्या 
करिता त्या चव्हाट्यावर मांडणारी विशिष्ट प्रकार 
रची वाड्मयीन कलाकृती '' (4 1/४(0/ 
१००४४८ ०. ७ 8760१०) &7॥ १७ १०/८०७ 
४४८८, /०१7768, 8(2/010102९8 ०८॥० ०0१८४८8 
हॉट. ०0८ १०१ ४७ ४० १7८६०४७ ०5 
6070027०१७.) , 
. सर्व लिखित .ब मोखिक संप्रेषणांना सामावून 
घेणारी उपहासाची व्याख्या द शाटंर. ऑक्सफ़डं 


अनुक्रमणिका 


1. 3.4 


डिक्शनरी'मधे आढळते. “ उपरोध, व्यारजनिदा, 
मस्करी इत्यादींचा दुर्गुण, चुका, गैरव्यवहार 
अथवा कोणत्याही प्रकारचे दुष्कृत्य यांची निभ 
त्सॅंना करण्यासाठी, ती चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी 
अगर त्यांची खिल्ली उडविण्यासाठी लिखित वा 
मोखिक संप्रेषणांमध्ये केलेला वापर. ' ( * 17८ 
€॥५70४॥१९॥८ ४८ 87९०7९124 07 १०1१८८५, 
५ 8७1०8708, ४०7४, 72१४०26, ८6. १७ 
७९१८०१८॥०१॥॥, ८८४०३४॥४ ०" ढेश२ळद 
००८७, ०77४४, ०७७४८४७, ०": 6०४४8 ० ठा 
॥४॥. ) 


ह्यावरून हे उघड होते को, उपहासक हा मूखं- 
पणाच्या, अव्यवहाये, दुष्ट, जाचक अश्या सामाजिक 
सांस्कृतिक वा धार्मिक विचारसरणींचा (४6८070- 
५१०४) जुनाट झालेले, टाकाऊ स्वख्पाचे नैतिक, 
सांस्कृतिक रीतीरिवाज; भोंदू, दुष्ट, स्वार्थी व्यक्‍ती 
ह्यांचा कट्टर शत्रू असतो. आदशं उपहासक धैयंशाली, 
संवेदनाक्षम, कल्पक, बुद्धिमान तसेच नीर-क्षीर- 
विवेक करण्यात तरबेज असावा लागतो. “निंदकाचे 
घर असावे शेजारी ” असे तुकाराम महाराज म्हण- 
तात, तेव्हा त्यांना “ निदक ” या शब्दाचा अर्थ 
“उपहासक” असाच अभिप्रेत असला पाहिजे. परंतु 
उपहासकाच्या शेजारी तुकाराम महाराजच राहू 
जाणे, सर्वेसामान्यांना उपहासक्र हा आपल्यापासुन 
चचार हात दूरच असावा असे वाटले तर त्यात नवल 
कोणते ! याचे कारणही उघडच आहे, उपहासक 
स्वत:कडे श्रेष्ठत्व घेळन,.. समाजाकडे वा त्यातील 
काही घटकांकडे तुच्छतेने पाहत असतो व त्यांच्या- 
तील दोषांवर भापल्या तीक्ष्ण, धारदार शस्त्रांनी 


हल्ला चढवीत असतो. समाजातील उणिवांचे अथवा - 


त्यातील काही सडलेल्या घटकांचे उच्चाटत कर 
ण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग कदाचित नसेलही; परंतु 
उपहासक ह्याच मार्गाचा अवलंब करतो. असेही 
म्हणता येईल की, उपरोध, ठ्याजनिदा, विडंबन 
इत्यादी धारदार शस्त्रांनी हल्ला चढविण्याचा उप- 
हासकाचा मार्ग त्याची मनोवृत्ती (7८2707८7८* 
१४८/८८ ), त्याचे समाजमनासंबंधीचे ज्ञान, समाजा- 
कील त्याचे स्थात व त्याचे भाषेवरील प्रभुत्व इ. 
करबी निद्चित करतात. 


नवभारत 


मे, १९८३ 


समाजातील दोष, उणिवा, तसेच त्यातील सड- 
लेले, कुजलेले घटक यांचे उच्चाटन करण्यात उप- 
हासक किती प्रमाणात यशस्वी ठरतो, हा एक 
वादाचा मुद्दा आहे. डॉ. जॉन्सन, जॉन ड्रायडन, 
डॅन्यळ डेफो, मलेक्झांडर पोप, आचायं अत्रे हे या 
बाबतीत बरेच आश्यावादी होते, असे दिसुन येते. 
दुर्गुणरूपी रोगांनी पछाडल्याने अशक्त झालेला 
समाज उपहासाच्या भषधाने बरा करता येतो असा 
त्या सर्वांचा विश्‍वास होता व तो त्यांनी वेळोवेळी 
व्यक्त देखील केलेला दिसतो, डीन स्विफ्ट याते 
मात्र याबाबत निराशावादी मत नोंदविले आहे. 
द बॅटल आफ बुक्स या आपल्या पुस्तकाच्या 
प्रस्तावनेत तो लिहितो, '* उपहास हा असा आरसा 
माहे की, ज्यात पाहणाऱ्याला स्वत:चा सोडून इतर 
सर्वांचे चेहरे आढळतात; व श्यामुळेच उपहास 
आवश्यक तो परिणाम साधू शकत नाही.?? तदनंतर 
डीन स्विफ्टने, “ उपहास बव्हंशी नीतिमान लोकांना 
अर्नंतिकतेकडे झुकू देत नाही; परंतु दुष्टांच्या बाब- 
तीत तो काहीच करू शकत नाही ” असेही लिहिले 
आहे. 
माझ्या मते व्यक्तींमधील दांभिकता, दुर्गुण इ. 
दोष चव्हाट्यावर मांडून समाजजीवनातील त्यांचे 
वचेस्व संपुष्टात आणण्याच्या बाबतीत उपहासक 
खूपच यझ्षस्वी ठरतो. मात्र चुकीच्या विचारप्रणाली, 
निरथंक रीतिरिवाज अथवा कालबाह्य रूढी लोकांनी 
टाकून याव्यात ह्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याच्या 
प्रयत्नात तो म्हणावे तितके यश संपादन करू शकत 
नाही. 
एखाद्या गोष्टीची आक्रमक निभंत्संना कलेच्य, 
प्रांतात केव्हा प्रवेश करते ? केवळ आक्रमक निर्भ- 
त्संना म्हणजे कला ठरू षकत नाही. खालावणाऱ्या 
राजकीय, सामाजिक अथवा शैक्षणिक स्थितीवर 
पोटतिडकीने, अतिशय प्रखर व जहाल भाषेत केलेले 
हल्ले आपण वृत्तपत्रांच्या अग्रलेखांत व इतर स्फटां- 
मध्ये वाचतो, तसेच जाहीर भाषणांमध्ये ऐकतो, 
परंतु लोकांच्या चित्तवृत्ती उल्हसित करण्याची ताकद 
त्यांच्यांत नसेल, तर त्यांना कलेचा दर्जा प्राप्त होत 
नाही. 
* या लेखाची मर्यादा लक्षात घेता, लोकांच्या 
(म्हणजेच प्रेक्षक, वाचक, श्रोते) चित्तवृत्ती उल्ह- 


॥ 
। -प्यायरा 
५ £:72:: 
१) १ सज्ज 
रडण तयदधन 


अनुक्रमणिका 


उपहासिका 


सित करून त्यांना निर्भेळ आनंद देणाऱ्या बाबींची 
चर्चा करणे वा त्यांचे समाधानकारक विइलेषण 
करणे शक्‍य नाही. परंतु त्यांतील महत्त्वाच्या बाबी 
थोडक्यात मांडणे आवश्‍यक ठरते. कलेच्या दर्जाप्रत 
जाणाऱ्या उपहासवाडूमयात “ कोटी ”चा (८०४८) 
अतिशय मार्मिक वापर असायला हवा; ऐकायला 
सुखकारक वाटणार्‍या तालबद्ध, लयबद्ध भाषेचा 
वापर त्यात असायला हवा; खऱ्या जगाचे अप्रत्यक्ष 
परंतु ओळख पटेल इतके प्रभावी चित्रण करून 
त्यातील प्रश्‍न वा व्यक्‍ती यांवर हल्ला त्यात असावा; 
तसेच कटु टीका गळ्याखाली सहजतेने उतरविण्या- 
साठी विनोदाचे साखरी आवरण त्यावर असायला 
हवे. ह्या सर्व गोष्टींचे व्यवघान पाळणे उपहासकास 
शक्‍य होते असे नाही. परंतु यशस्वी, उत्कृष्ट उप- 
हासक साहित्यात ह्यांतील बऱ्याचशा गोष्टींचे 
व्यवधान पाळले गेलेले आपणांस आढळते. 
उपहासाचा उगम 

" उपहासकाची त्याच्या समाजाकडे व त्यातील 
सडलेल्या घटकांकडे पाहण्याची वृत्ती आक्रमक 
( अग्रेसिव्ह ) व चिकित्सक ( क्रिटिकल ) असते. 
त्याच्या या आक्रमक वृत्तीचा उगम, आपण 
इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत या त्याच्या ठाम कल्पनेत 
सापडतो. या बाबतीत मॅथ्यू हॉगटंने त्याच्या 
“८ सटायर या पुस्तकात मांडलेले मत विचार 
करण्याजोगे आहे: “* उपहासकाच्या आक्रमकतेचे 
मूळ, कळप करून राहणार्‍या प्राण्यांच्या “घमकावणी 
प्रयोगात सापडते. कळपाने राहणाऱ्या प्राण्यांची 
सजातीयांबरोबरची वर्तणूक आक्रपक असते. प्रत्येक 
प्राण्याचे त्याच्या कळपातील स्थान त्याच्या बलि. 
ष्ठतेवर अवलंबून असते* सर्वांत बलिष्ठ प्राणी 
त्याच्या कळपाचा प्रमुख असतो. ह्या स्थानात 
वेळोवेळी बदल होत असतो, व हा बदल घडवून 
झाणण्या ]ठी दोन प्राणी एकमेकांना धमकावण्या 
देतात, जोपर्यंत त्या दोघांतील एकजण माघार 
घेऊन दुसऱ्याचे वर्चस्व मान्य करीत नाही, तोवर 
हे दृढ चालू राहते. उपहासकाच्या आक्रमकतेचे ह्या 
धमकावणी प्रयोगाशी बरेच साम्य आहे ”. यावरून 
हे उघडच आहे की, उपहास हा भाक्रमकता अथवा 
समाजातील एकाद्या घटकाची दांभिकता, मूखं- 
पणाची वतंणूक, दृष्टता, निष्क्रियता किवा एखाद्या 


ऱ्ड्५ 


धाभिक, सामाजिक वा राजकीय विचारसरणीचा 
पोकळपणा, जुनाट व टाकाऊ अश्या सामाजिक, 
धामिक रीतीरिवाजांची जाचक सक्ती, यांपासून 
निर्माण झालेला उद्देग यांनी पछाडलेल्या मानसिक 
स्थितीत जन्म घेतो. 

उपहास हे समाजातील सडलेल्या घटकांवर व 
टाकाऊ कल्पनांवर हल्ला चढविण्याचे प्रभावी शस्त्र 
आहे, याची जाणीव अगदी आदिम ( प्रिमिटिव्ह ) 
समाजांनादेखील होती, हे आता सिद्ध झाले आहे. 
अशा प्रत्येक समाजात उपहासक असत व ते दृष्ट 
मनोवृत्तीच्या लोकांची दुष्कृत्ये चव्हाट्यावर आणून, 
त्यांना योग्य मार्गावर आणण्याचे, तसेच इतरांना 


योग्य मार्गापासुन ढळू न देण्याचे कायं पार पाडीत 
असत. 


हुश्यारीने जुळणी केलेले व विशिष्ट रीत्यां उच्चा- 
रलेले शब्द बाणांपेक्षाही प्रवर इजा पोचवू शकतात, 
याची आदिम मानवासही जाणीव होती, हे सिद्ध 
करण्यास अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. आणि 
म्हणूनच ( आर्‌. सी. एल्यिट ) आपल्या * द 
पॉवर ऑफ सटायर या पुस्तकात लिहितो कौ, 
उपहासाचा उगम जंगली अवस्थेतील माणसाच्या 
जादुटोण्यांमध्ये ( विचक्रा्ट ) आढळतो. . 

उपहासिकांचा उगम मात्र निश्‍चितपणे, एफ्‌. 
एम्‌. कॉन्‌फ्ड यांनी द राइज ऑफ अँटिक कॉमेडी- 
मध्ये सुचविल्याप्रमाणे “ डायॉनिसस ” च्या 
सन्मानार्थ आयोजिलेल्या उत्सवांमध्ये आढळतो. 
अशा उत्सवांत नगरराज्यातील व्यक्‍ती, तगरराज्याचे 
कायदे अथवा राजकीय धोरणे यांवर पाहिजे तजी 
टीका करण्याची मुभा लेखकांना असे. उदाहरणाथे, 
अरिस्टोफेनीसने क्लिर्ञा, सॉक्रेटीस अशा त्याला सम 
कालीन असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या नाटकात 
नावानिशी आणून क्षोडले आहे. फार काय, ज्या 
देवाच्या सन्मानाथं हे उत्सव केलें जात, त्या 
डायॉनिससलाच ' द फ्रॉग्ज ' या नाटकात सादर 
केले आहे. त्या नाटकात “ डायॉनिसस ” ही अत्यंत 
निर्दय व उद्देगजनक व्यक्तिरेखा आहे. 
उपहासकाची शास्त्र 

समाजातील वंगुण्ये व त्यातील सडलेले घटक 
यांचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने ती चव्हाट्यावर 


आणून त्यांवर उपह्ाासक नि्घुंगपणे हृख्ले चढवीत 


अनुक्रमणिका 


३दै 


असतो हे आपण याआधी पाहिलेच आहे. ह्यावरून 
हे उघड होते को, उपहासामध्ये दोन गोष्टी मह- 
स्वाच्या ठरतात : १) उपहासाचे माध्यम व 
२) उपहासित म्हणजेच जिच्यावर हल्ला चढविलेला 
असतो ती गोष्ट, साहजिकच उपहासकाच्या शस्त्रांची 
दोन गटांत विभागणी करता येते. १) उपहासाच्या 
माध्यमाशी निगडित शस्त्रे व २) उपहासिताशी 
निगडित शस्त्रे, 
'उपहासाच्या माध्यमाशी निगडित असलेल्या 
शस्त्रांची सवंसमावेशक यादी मेलव्हिल कक्‍्लाकं 
याने दिली आहे- कोटी, टिंगल अथवा मस्करी 
(१८६८८८2७ ), व्याजनिदा ( ४००7४), उपरोध 
( 8८7८872 ), सवंतुच्छता (८४7१०८8७7७ ), 
निदंय कुचेष्टा ( ८४८ 87072८ ), आणि निर्घृण 
व्याघात ( ८712 १7८४८८८४४८) , “ फ़ ” यासाठी 
“ कोटी ” हा मराठी झब्द वापरता येईल. “कोटी” 
हा शब्द “ फॉ ” इतका अथंसमृद्ध नसला, तरी 
मराठीतील अन्य शब्दांपेक्षा तोच जास्त जवळचा 
आहे. आर्थर कोस्लर या ब्रिटिश लेखकाने 
“ ह्विसंदर्भीकरण ” ( ७180022012 ) तत्त्व मांडून 
कोटीचे सुरेख स्पष्टीकरण दिले आहे. तो 
म्हणतो, “कोटी ” हा एखादी कल्पना अथवा घटना 
दोन परस्परविरोधी संदर्भात एकसमयावच्छेदेकरून 
अनुभवण्याने साधणारा परिणाम होय. ( १७८४ 
४७ ८१८ ९८०८ 0. श०८४०॥॥ ॥॥८ धवथ्ळ 
०7 ९४०९४ 817072//7९0187/ ८७ ८८७० 
॥४८७॥(८८॥/५ १7८०१॥॥७५१८७१८ 7००५८८४ ० 
7४/८/८॥८&. ) एक-दोन उदाह्रणांद्वारे ह्याचा 
खुलासा करणे भावश्‍्यक आहे. अँडमिरले विंग याच्या 
अन्याय्य हत्येवर प्रतिक्रिपा ठपक्‍्त करताना वोल्तेर 
म्हणाला, “ इतरांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून 
अधूनमधून एखाद्या अँडमिरल्ची हृत्या करणेहे या 
देशात चांगले समजले जाते ! ” द्विपंदर्भीकरण 
वत्त्व्राचा वापर करून ह्या उद्गाराचे विदलेषण केले 
तर आपल्याला पुढील दोन संदभ मिळतात-- १) 
इतरांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी अधून मधून 
एखाद्यास बक्षिसी देणे व २) इतरांना इशारा 
मिळावा म्हणून अधून मधून एखाद्यास मृत्यूदंड देणे, 
माधवराव जोशी, आचायं अत्रे व मलीकडे 
सतीश आळेकर ह्यांच्या नाटकांत कोटीच्या मामिक 


नवमाररते 


मे, १९८३ 


उपयोगाची अनेक उदाहरणे सापडतात. अस्र्यांच्या 

“मो उभा आहे' या नाटकाचा नायक प्रमोद काँग्रेसच्या 

तिकिटावर म्युनिसिपालटीची निवडणूक लढविणार 

असतो. त्याची प्रेयसी प्रमिला हिलादेखील एक 

महिलामंडळ तिकोट देऊ करत असते. हे वृत्तती 

प्रमोदला सांगते, तेव्हा “ आपण दोघे म्युन्सि- 

पालटीत जाऊन काय करणार ?” असे म्हणून तो 

तिला तिची उमेदवारी मागे घेण्यास सांगतो. त्यावर 

पितांबर म्हणतो, “ काय म्हणजे ?- रोमास्स ! 

आमच्या म्युन्सिपालटीत दिवसा अंधार असतो - 

तिथे रोमान्स करायला पुष्कळ जागा आहे... ” 

“ रोमान्स ”, “ दिवसा अंधार ”, “जागा” ह्या 

प्रत्येकास असलेले दोन दोन संदर्भ सहजपणे कळण्या- 

जोगे आहेत. 

न सतीश आळेकरांच्या महानिर्वाण मधील पुढील 

संवाद पाहा -- 

स्त्री : नाही ना, मग उठा बरं. (पुरुष हालचाल 
करीत नाही.) असं काय करताय ? समोरचे 
बघायला लागलेत मी अशी काय ओरडतेय 
सकाळपासुन म्हणून... तुम्ही अगदी अंत 
पाहता माणसाचा. 

पुरुष : हो. 

स्त्रो : हो काय? 

पुरुष : अंत पाहतोय. 

“ पुरुषा “च्या “अंत पाहतोय ” या उत्तराचे 
हिसंदर्भीकरण तत्त्वाच्या साहाय्याने विश्‍लेषण केले 
तर - १) एखाद्याची सहनशक्ती तुटेपर्यंत ताणणे 
व २) मृत्यू पाहूणे. असते दोन संदभ दिसतात. 

एखाद्या गोष्टीची हास्यास्परता उघड करून 
दाखविणे अज्ली “ मस्करी ” या संज्ञेची व्याख्या 
करता येईल. मस्करीचे स्वरूप खेळकर असते. त्यात 
कटुतेला वाव नसतो. 

कचरकुंडीत कचरा न टाकता तो बाहेर टाकणे 
हा जणू प्रधातच पडून गेला आहे. माधवराव 
जोड्यांनी संगीत म्पूनिसिपालिटी या नाटकात बरील 
सवयीची चांगळी मस्करी केलो भाहे. 
शेखहुसेन....., मै्ले कचरेके तो ऐसे ढेर पडे हु । 

वो अल्लाभियाही एक जानता है, 
के कुडीमे कचरा ह यया कचरे में 
कुडो पडी हे ! 


अनुक्रमणिका 


उपदह्डोसिका 


ज्या व्यवतीचा फोटो छापायचा, तिचा ब्लॉक 
मिळत नसेल तर कोणाचाही ब्लॉक छापून खाली 
त्या व्यवतीचे नाव टाकणे ही वृत्तपत्रवाल्यांची वेळ 
मारून नेण्याची युवती मोठे वतंमानपत्रवाले नसले 
तरी लहान वृत्तपत्रवाले माजदेखील सर्रास वापर- 
तात. त्याची अत्रे यांनी मो उभा आहे या नाट- 
कात चांगली मस्करी केली आहे. 

'यक्रदेव- उत्तम कल्पना ! मजकूर कमी पडत 
होता, तो तरी मिळाला, भोपळे, ( नोकर 
येतो ) हा मजकूर मोठ्या टायपात व चौक- 
टीत छापा. तुमचा ब्लॉक आहे का ? नसला 
तर त्या “ कामिनिया ऑईल ” च्या जाहिरा- 
तीतील बाईचा ब्लॉक छापा. म्हणजे लोकांची 
यांच्या विषयी निदान कल्पना तरी चांगली 
होईल ! आणि ( टोळाकडे बोट दाखवून ) 
यांच्या ऐवजी त्या गजकर्ण मलमाच्या जा हि- 
रातीमधील माणसाचा ब्लॉक छापा, 

मासिकातून येणाऱ्या ठरीव साच्याच्या कथांची 
सतीश आळेकर शनिवार रविवार मध्ये सुरेख 
मस्करी करतात, 

ईदवर- आज माहेर, ललना, स्त्री, प्रपंच वाचलं 
को, दादा चव्हाण यांची कादंबरी वाचून 
पूणे केली ? कसल्या कथा या ! कुठलंही 
मासिक काढून बघा, सगळ्या कथांच्या 
सुरुवातीदेखीळ ठरलेल्या. म्हणजे बघ 
(मासिक चाळतो.) ' अन्न वाढा हो माये... 
« बसंत विहार ” या पॉश सोसायटीमधून 
एका भिकारणीचा आवाज कापीत गेला. 
झाणि “ ह्प्रिंग व्हिला ” या आपल्या प्रशस्त 
बंगल्यात क्षोपलेल्या अवंतिकाबाईंची दुपारची 
झोव चाळवली. मग झोप अशी लागलीच 
नाही. थोडा वेळ त्यांनी “ लाइफ ”च्या 
ताज्या अंकात मन रमविण्याचा प्रयत्न केला. 
तोच त्यांना एकदम जोराची उलटी भाली, 
म्हणून त्या आपल्या माबंळच्या बाथरूममध्ये 
धावल्या. मग मात्र त्यांच्या विचारचक्राला 
पारावार उरला नाही आणि मनात आलिल्या 
“ त्या ” विचारांनी त्या मनोमन ओशाळल्या.” 
हे असं तरी असतं, नाही तर मग एकदम- 
: मुंदा अस्वस्थ होती. इतकी की ठिने सकाळ 


|- 1: 


पासून रमेशने तिला पॅरिसहून आणलेली 
नायटी देखील बदलली नव्हती. तिच्या मनात 
एकच विचार- रमेशने आपल्याला .नायटी 
आणली हे त्याच्या बायकोला कळले तर 
नाही ?? मग सुमनबाई, कसा गेला आजचा 
दिवस ? 
व्याजनिदेत वापरलेली भाषा. द्विसंदेशवाहूक 
असते. ऐकणारासाठी एक व खास जाणकारांसाठी 
दुसरा, अद्या दोन संदेशांचे एकाच वेळी वहन 
करण्याची क्षमता असलेल्या भाषेचा एखाद्या 
गोष्टीची वा व्यक्तीची खिल्ली उडविण्यासाठी केलेला 
वापर, अशी त्याची व्याख्या करता येईल. बर्नाडं 
शॉच्या द मॅन आमव्ह डेस्टिनी ह्या नाटकातील 
व्याजनिदेचा हा वापर पहा- ( मराठी अनुवाद 
माजा. ) 
नेपोलियन- ह्या अधिकाऱ्याचं करावचं तरी काय, 
जुज्षेपे? तो जे जे काही बोलतो, ते चूकच 
असतं ! 
जुज्षेपे : त्याला सेनापती (जनरल) बनवा, महाराज, 
म्हणजे तो जे काही म्हणेल ते बरोबर ठरा- 
यला लागेल. 
नेपोलियनच्या स॑न्यातील एका महामूखं अधि- 
कार्‍्याला सेनापती बनविण्याचा सल्ला देऊन सकृत्‌- 
दश्षंनी वेडा, भोळा दिसणाऱ्या खानावळवाल्याने 
नेपोलियन तसेच त्याच्या संन्यातील वरिष्ठ अधि- 
काऱ्यांची खिल्ली उडवली आहे. 
दाहक, पोळणाऱ्यपा “भाषेचा दुसऱ्याच्या भावना 
दुखविण्यासाठी केलेला वापर म्हणजे “ उपरोध ”. 
उपरोध हे भोबडधोबड शस्त्र असून त्याच्या 
प्रहाराने होणारी जखम लवकर भरून येत नाही. 
उपरोधाच्या वापरात सतीश आळेकरांची बरोबरी 
करणारा लेखक मराठीत आज तरी कोणीही दिसत 
नाही. आळेकरांच्या उपरोधाची काही उदाहरणे... 
इसम १ : तुम्ही झक मारत इथेच (स्मशानात) 
कशाला कडमडलात ? 
इसम २: बाप मेला म्हणून; एथे कोणी सुखासुखी 
येत नसतं. तुम्हाला काय वाटलं, मी पिड 
घेऊन इथे न्रेकफास्टला भालोय ? 


अनुक्रमणिका 


- 1-$ 
तो - (सुस्तपणे लोळत वाचत पडलेल्या त्याच्या 
बायकोला उद्देशून) सुमनबाई, वाचून काही 
इतक्या वर्षांत दिवे लागले नाहीत. निदान 
दिवे लावून तरी वाचत जा- 
(... शनिवार-रविवार) 

सवंतुच्छता आणि निदंय कुचेष्टा यांचा जन्म 
पराकोटीच्या भ्रमनिरासाच्या भावनेतुन होतो. मेल- 
व्हिल क्लार्क म्हणतो की, सिनिकच्या हास्पाला 


तिरस्काराची झालर असते, तर निर्दय कृचेष्टेच्या 


हास्याची धार लज्जा व संताप ह्या भावनांती 
बोथट झालेली असते. (7/8 70८॥//(९/” ० 
६7८ ८४०८८ ४३ €ळव९ढ १०८८७८ ८०॥(८॥८७४, 
०८८६ ८८८ 85100०12४0 2८८॥१॥१८॥" ४8 ०72८720 
१०६८७ ८८८४॥४॥८ 770 ॥४०/४५॥८०(८०॥८.) 
सतीश आळेकरांचा गोविदा ( महापुर ) आपले 
वैफल्य व्यक्‍त करताना सवंतुच्छतेचा अनेक वेळा 
आश्रय धेतो- 


हसम: ...... आता मला असं सांगा, त्यांचा 
( ग्रोविदाच्या आईवडिलांचा ) प्रेमविवाह 
झाला होता ? 


गोविदा : सारी साहेब. आपण त्या लग्नाला हजर 
नव्हतो. नाहीतर माहिती दिली असती. 
हजर नव्हतो म्हणजे होतो, पण सेपरेट सेपरे- 
टली होतो. माक्षा ताबा जगाने ध्यायचा की 
नाही, ह्यावरची मामच्या आईवडिलांची 
शिखर परिषद अजून झालेली नव्ह्ती, पण 
लग्नाच्या रात्री घोटाळा क्षालेला असणार. 
बाबा आदम, आई ईव्ह ढोल वाजवत दादांच्या 
आश्रमाजवळ पोचले. आणि मला जन्माला 
धातलंच पाहिजे, असे म्हणू लागले.., तर 
स्वातंत्र्यसनिक असलेले भामचे वडील रघुनाथ 
दत्तो कवठेकर आणि सौभाग्यवती अनुसुया 
रघुनाथ कवठेकर ह्यांच्या लग्नाच्या पहिल्या 
रात्री घोटाळा झाला. नगारे वाजू लागले. 
आई ईव्ह आणि बाबा आदम माक्षा ताबा 
मागू लागले, नाही तर लग्नाचा लिलाव होईल, 
म्हणाले, अरे, वंशाचा दिवा म्हणजे काय चेष्टा 
आहे? तो लावलाच पाहिजे आणि असं 
म्हणून आमच्या आई-वडिलांनी ब्रिटिश सर- 


नवभारत 


मे, १९८४ 


कारवरचा होता नव्हता तेवढा राग एक- 
मेकांवर काढायला सुरुवात केली. प्रथम एक- 
मेकांना “ चले जाव, चले जाव ” नंतर एक- 
सुरात “ चलो दिल्ली, चलो दिल्ली” म्हणत 
त्यांनी आपली पहिली दांडीयात्रा साजरी 
केली. त्यात पहिलेझूट पोरगा म्हणजे मोफ- 
तमे ओनरशिप फ्लॅटच ! आणि अक्षा रीतीने 
आमच्या काई-वडिलांच्या जननसंघाचा मी 
कुलदीपक ठरलो. 


आपल्याला मुल नाही व ते होणंही शक्‍य नाही, 
याची स्पष्ट जाणीव असलेला ईदवर ( शनिवार- 
रविवार- सतीश आळेकर ) आपली घोर निराक्षा 
( ॥7९८४४7०८४०॥८ ) व्यक्‍त करण्यासाठी निर्दय 
कुचेष्टेचा ( ८0८ 8८740726 ) वापर वारंवार 
करतो. उदाहरणाथं- 
सुमन- काही सांगू नकोस. कशाला घेतलंस त्या 
गंमतला घरात ? 
ईश्‍वर- अगं, मला काय स्वप्न पडलं होतं की, ही 
भानगड गेली अकरा वर्षं चालू आहे म्हणून ... 
दारूच्या तारेत त्या तोतऱ्याला घरात घेतलं 
आणि आमचीच गंमत करून घेतली. कविता 
करतोय भाड ... 


सुमन- दार तु उघडलंस. मी नाही, आता माझ्या 
हेखी तो ह्या दोघांच्या संसारात आलेला 
पाहुणा आहे. मला त्याला जपलं पाहिजे. एक 
लक्षात ठेव, अहंकार तुझा आहे, तर्सा माझा 
आहे. मी तुझा जपते, तसा माझा तु जप. 

ईश्‍वर- (वेडावत) तुझा मी जपते, तसा माजा तू 
जप, त्या तोतऱ्याला पदरात घे. त्याला दुखवू 
नकोस. त्याला भांघोळ घाल. त्याला करगोटा 
घाल, तुझा अहंकार मी कश्याला जपू ? गेल्या 
दहा वर्षांत साघं एक मूल देता नालं नाही 
तुला ? 

सववंतुच्छता व निर्दय कुचेष्टा यांच्यांत रक्ताचे 

नाते आहे, ही गोष्ट वरील दोन उदाहरणांवरून 

कक्षात येते. फरक इतकाच को, सवंतुच्छतेला 

पोकळ हास्याची तरी संगत असते, तर निर्दय कुचेष्टा 

इतकी निराज्यावादी असते की, पोकळ हास्याची 
संगत तिला असह्य होते. 


उपद्वाखिका 


निघृण व्याघात (४06 11४००४७) म्हणजे 
लक्ष्यावर कश्याचाही विधिनिषेध न बाळगता नि्देय 
निघृण प्रहार करणे होय. उदाहरणार्थ- 
ईदवर- दिवसभर मी बॅकेत गेल्यावर तु काय 
करतेस ? 
सुमन- वाचत असते. तू जसं वर्णन करतोस तशी. 
आणि फार झालं भाता, पुरे पिणं. काहीही 
बोलायचं म्हणजे काय? 
ईश्‍व र-खोटं बोलती. बिन पोराची बाई खोटं बोलती. 
आयला ! आमच्या नशिबातच नाही. एकच 
ग एकच ! गोरं, गोरं, काळे, काळे डोळे. 
अंगाला वेखंडाचा वास आणि बापाच्या तोंडात 
चोरलेला डिकाचा लाडू. (एकदम लहान 
मुलाला खेळवत असल्यासारखं करीत) अले 
अले अले अले मले... कुणी माललं. आईकडं 
जायचं... ही ही आई नाहीच मुळी. मी पण 
बाबा नाही. सगळे प्रयत्न संपले, देशात दर 
मिनिटाला पंधरा हजार मुलं जन्माला येतात. 
पण आमच्याकडे बोंब. जमीन नापीक 
(सुमनच्या डोळ्यांत पाणी, हुंदका आवरत 
नाही.) रडा! आयला, मरा! जन्मभर रडा, 
रडायला काय झालं? रडून पोरं होत 
नाहीत ... ( शनिवार-रविवार सतीश 
आळेकर ). 
लक्ष्याचे अवमूल्यन हे उपहासकाचे लक्ष्याशी 
निगडिति असलेले शस्त्र होय. हे अवमूल्यन साघ- 
ण्याचे अनेक कल्पक प्रकार उपहासकांनी शोधून 
काढले आहेत. प्राणिजगताचा ( अंनिमल वल्हें ) 
आधय घेणे हे त्यांतील कदाचित सर्वांत परिणाम- 
कारक तंत्र आहे. जॉजे ऑरवेल ने आपल्या 
* अऑनिमल फामं ! मध्ये या पद्धतीचा वापर करून 
कम्युनिस्ट सत्ताधाऱ्यांच्या दांभिकतेवर कडाडून 
हल्ला चढविला आहे. ह्या कादंबरीतील व्यक्तिरेखा 
म्हणजे ड्करे, घोडी, कुत्री असे प्राणीच आहेत. 
प्रत्यक्ष प्राण्यांना रंगमंचावर न आणता नाटकातील 
उपक्तींचा प्राण्यांशी असणारा संबंध मात्र स्पष्ट 
होईल, अशी नावे त्यांना देणे याचा वापरही प्रचलित 
आहे. प्रौढ व्यक्‍तींना लहान मुलांचे कपडे घालून रंग- 
मंचावर सादर करणे हाही अवमूल्यनाचा एक प्रभावी 
मार्ग आहे. बौद्धिक वयाचा विचार केला असता 


२९ 


ह्या व्यक्तींची बाल्यावस्थाच अजून सुरू. आहे, असे 
उपहासकाला यातून सुचवायचे असते. सतीश 
आळेकर यांनी महानिर्वाण या नाटकात या तंत्राचा 
वापर केला आहे ( अंक दुसरा, प्रवेश दुसरा, पान 
४२ ). नाटकातील व्यक्‍ती छांदिष्ट ( 7207270- 
०7८४८ ) असल्याचे दाखविणे हेदेखील अवमूयल. 
नाच्याच प्रकारात बसते. अत्र्यांनी आपल्या साणंग 
नमस्कार ह्या नाटकात ह्या तंत्राचा उत्कृष्ट वापर 
केलेला आढळतो, 

विडंबन हा लक्ष्याचे अवमूल्यन साधण्याचा 
आणखी एक मागं आहे. ठ्पक्तीचे विडंबन कर- 
ण्याच्या दोन पद्धती आहेत. १) तिचे हावभाव, 
खास लकबी यांचे विडंबन करणेव २) तिच्या 
व्यक्‍तिविशिष्ट भाषेचे विडंबन करणे. विडंब- 
नाच्या ह्या दोनही प्रकारांचा वापर अत्रे यांच्या 
साष्टांग नमस्कार या नाटकात प्रकर्षाने दिसून 
येतो. या नाटकातील साष्टांग नमस्काराचे वेड 
असलेले, सवे समस्यांवर “' साष्टांग नमस्कार ” 
हा रामबाण इलाज आहे अशी ठाम समजूत असलेले 
रावबहाद्दुर ज्ञेषाद्री हे पात्र अत्र्यांनी औंधच्या 
राजेसाहेबांवरून घेतले होते. तसेच या नाटकातील 
टुकार कवी भद्रायु हे पात्रदेखील अत्र्यांच्या पाह- 
ण्यातील एका खऱ्याखुऱ्या कवीचे विडंबित खूप 
होते. 

आख्प्रान हे देवादिकांचे असू शकते, संतसज्जनांचे 
असू शकते, थोर राजेमहाराजे यांचेही असू शकते. 
परंतु सतीश आळेकर यांनी कतृंत्वशून्य, सर्वार्थाने 
सामान्य असलेल्या भाऊरावांचे मख्यान महानिर्वाण 
या नाटकात लावून त्या माध्यमाचे अवमूल्यन केले 
आहे. प्रेक्षकांना धक्का देणे हे त्यांचे त्यामागील 
उद्दिष्ट आहे. 
उपहासिका (8127067 0०7१८०१) 

उपहातिकांची दोत गटांमध्ये विभागणी करता 
येईल. १) व्यक्तिकेंद्रित उपहासिका व २) समाज- 
केंद्रित उपहासिका. व्यक्तिकेंद्रित उपहासिकांत 
(2080707 80४7५०2 (02077024१2 ) उपहा- 
सकाचे उद्दिष्ट हे एखाद्या राजकौय, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त परंतु 
दांभिक व्यक्तीचा बुरखा फाडणे व तिचे खरे 
स्वरूप लोकांच्या नजरेस अमणून देणे हे असते. 


अनुक्रमणिका 


४8० 


अश्या तऱ्हेच्या नाटकांचे उत्तम उदाहरण म्हणून 
अँरिस्टोफेनीस ह्या ग्रीक नाटककाराच्या द 
क्लाउड्स ह्या नाटकाचा उल्लेख करावा लागेल, ह्या 
नाटकात त्याने प्रसिद्ध ग्रीक विचारवंत सॉक्रेटिस व 
त्याच्या अतिरेकी तकंवादावर ( ८८८॥/८॥१८ 7८- 
८४017072670 ) प्रभावी हल्ला चढविलेला आहे. 
सॉक्रेटिस हा अॅरिस्टोफेनीसचा समकालीन. ग्रीसमध्ये 
सामाजिक, धाभिक, राजकीय इ. क्षेत्रांत बोकाळ- 
लेल्या अंधश्रद्धेचा सॉक्रेटिस कटर विरोधक होता. 
कोणत्याही गोष्टीवर, ती जोपयंत तर्काच्या मुशी- 
तून तावून सुलाखून निघत नाही तोवर कोणत्याही 
कारणास्तव विश्‍वास ठेवू नका, अश्ली तो आपल्या 
अखंड वाढत चाललेल्या शिष्यगणांना शिकवण 
देत असे. भॅरिस्टोफेनीस हा सॉक्रेटिसचा मित्र 
असला, तरीही सॉक्रटिस पुरस्कार करीत असलेल्या 
बुद्धिप्रामाण्यवादी तार्किक विचारसरणीतील गर्भित 
धोका त्याला जाणवला. अश्या विचारसरणीच्या 
साहाय्याने प्रत्येक रूढ समजूत व विश्‍वास तपासून 
पहायचे ठरविले तर अंधश्रद्धा समाजातुन नाहीशा 
होतील हे खरे; परंतु सर्वेच गोष्टींवरील श्रद्धा 
नाहीशी क्षाल्याने अनाचार बोकाळेल व सामाजिक 
स्थये नाहीसे होईल, असे वाटल्याने अँरिस्टोफेनीसने, 
तो स्वतः खूढिप्रामाण्य मानणारा, जुनाट मनो- 
वृत्तीचा नसुन देखील आपल्या द फ्लाउड्समध्ये 
सॉक्रेटिसची व त्याच्या विचारसरणीची टिंगल 
उडविलेली आहे. प्रस्तुत नाटकाचा नायक ( ७/7०- 
६॥०११४७४ ) स्ट्रेपेसियाडिश हा एक अतिदय 
कंजुष म्हातारा आहे. डोक्यावरील कर्जाची परत- 
फेड करायला लागू नये यासाठी एखादे चपखल 
कारण शोधीत फिरत असताना त्याला असे कळले 
की, कुणी एक सॉक्रेटिस नावाचा मनुष्य एक वैचा- 
रिक दुकान चालवतो; व या दुकानात कितीही 
खोटी असलेली गोष्ट खरी आहे असे सिद्ध कसे 
करायचे याचे शिक्षण दिले जाते. आनंदी झालेला 
स्ट्रेपंसियाडिस सॉक्रेटिसचा शिष्य बनण्यासाठी 
त्याच्या वैचारिक दुकानात जातो. तेथे त्याला काही 
मंडळी आपली नाके जमिनीला टेकलेली आणि 
पाश्‍वंभाग आकाशाकडे केलेल्या अवस्थेत उभी 
असलेली दिसतात. ह्या अशा चमत्कारिक अवस्थंत 
डभो राहून ही मंडळी करताहेत तरी काय ? असे 


भवैभोरतं 


मे, १९८३ 


तो तिथल्या एकाला विचारतो. त्यावर, जमिनीत 
खोलवर पुरली गेलेली गुपिते ते शोधून काढताहेत व 
त्याच वेळो त्यांचे पाश्‍वंभाग खगोल शास्त्राचा 
अभ्यास करीत आहेत, असे उत्तर त्याला मिळते. 
आणि इतक्यात त्याला, छताला टांगलेल्या प्रचंड टोप- 
लीत बसून आकाशाचे निरीक्षण करणारा एक इसम 
दिसतो. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून सॉँक्रेटिसच 
आहे असे त्याला सांगितले जाते. सॉक्रेटिस 
स्ट्रेपसियाडिसला भापला शिष्य म्हणून ठेवून घेतो. 
थोड्याच कालावधीनंतर म्हाताऱ्याला असे आढळून 
येते कौ, कोणतीही गोष्ट नव्याने शिकण्याच्या 
आपण पलोकडे गेलेलो आहोत. झेवटी तो आपल्या 
मुलाला साॉँक्रेटिसकडे पाठविण्याचे ठरवितो. त्याचा 
उडाणटप्पू पोरगा तिथल्या अन्याय्य विवादाचा 
शिष्य बनून अप्रामाणिकपणा हीच .यक्षाची गुरु- 
किल्ली आहे, असे शिकतो ( “ अन्याय्य विवाद ” 
व “ न्याय्य विवाद ” यांचे भॅरिस्टोफेनसने व्यक्ती- 
करण ( ४८/3072/४८७(072 ) केळे आहे). 
म्हाताऱ्याचा पोरगा ह्या वैचारिक दुकानात श्रिकन 
घरी येतो व बापाला पिटून काढतो, लहानपणी 
खाल्लेल्या माराची ही परतफेड असल्याचे तो 
बापाला सांगतो. आइचयंमूढ झालेला स्ट्रेप॒सिया- 
डिस देवाच्या नावाने आपल्या मुलापाज्षी करुणेची 
याचना करतो, तेव्हा त्याला देव वगैरे सर्व झठ 
असून फक्त निसगच खरा, असे उत्तर मिळते. 
शेवटो चिडलेला, हताश झालेला म्हतारा रस्त्या 
वर पळत जातो व रस्त्यावरील लोकांना “सॉक्रेटि- 
सचे वैचारिक दुकान व त्याचे नवीन तत्त्वज्ञान 
नाहीसे करण्यास मदत करा ”, असे. आवाहून 
करतो, ते सवं मिळून सॉँक्रेटिसच्या दुकानावर हल्ला 
चढवितात व ते पाडून, जाळून टाकतात. वेळीच 
पलायन केल्याने सॉकेटिस जिवानिशी सुटतो; 
असे या नाटकाचे कथानक आहे. 

अरिस्टोफेनीसच्या मनात साँक्रेटिसच्या वाढत्या 
लोकप्रियतेबद्दल मत्सर नव्हता, तसेच त्या दोघांत 
वरभावना देखील नव्हती. तरीही भॅरिस्टोफेनीसने 
व क्लाउड्समध्ये सॉक्रेटिसबर हल्ला चढविला; 
कारण साँक्रेटिसच्या शिकवणी मुळे, विशेषत: त्याच्या 
अपरिपक्व शिष्यांनी केलेल्या त्याच्या शिकवणुकीच्या 
अनिबँध् वापरामुळे, समाजाची हानी होऊ शकेल, 


अनुक्रमणिका 


उपद्दासिका 


असे त्याचे प्रामाणिक मत होते. थोडक्यात सांगायचे, 
तर हेतृशी प्रामाणिक राहून प्रस्तुत नाटक लिहिले 
गेले असस्याने व्यक्तिकेंद्रित उपहासिकांमधील एक 
थोर कलाकृती म्हणून तिचा उल्लेख करणे अपरि- 
हाये ठरते. 

उपहासिकांच्या ह्या प्रकारात थोर कलाकृती 
अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच सापड- 
तात. द्वेष, मत्सर, वैरभाव इ. नी प्रेरित होऊन 
लिहिल्या गेलेल्या व म्हणूनच दुय्यम दर्जाच्या कला- 
कृतीच अनेक. जॉन मास्टंन ह्या शेक्सपियरकालीन 
नाटककाराने स्वतःला समकालीन असलेल्या बेन 
जॉन्सन ह्या प्रसिद्ध नाटककाराची हिस्ट्रोळो- 
मॅस्टिक्‌स ह्या नाटकात टिंगळ उडविली आहे. यात 
त्याने बेन जॉन्सनला कवी, उपहासकार, भाषांतर. 
कार, गरीब परंतु गविष्ठ आणि सवंसामान्यांचा 
तिरस्कार करणारा अश्या स्वरूपात सादर केला 
आहे. मास्टंनच्या या नाटकाला आपल्या एव्हरी 
मॅन आउट ऑफ हिज ह्यूमर या नाटकात बेन 
जॉन्सनने उत्तर दिले आहे. ह्यात मास्टंन दुसऱ्याशी 
ग्राम्य ब अपमानकारक भाषेत बोलणारा, अश्‍लील 
विनोद करणारा व वाडू्मयचोर अशा स्वरूपात 
सादर केलेला दिसतो. मेलो$ मेलो5 मेलो5 ड्रामा या 
नाटकात मुकुंद टांकसाळे ह्या नाटककाराने बाळ 
कोल्हटकरांच्या भावुक भाबड्या . (7180 ) 
व्यक्तिरेखांची व भावनातिरेकी (827८270272) 
लेखनदीलीची टिंगल उडविलेली दिसते. 
. ही सर्वे नाटके दुय्यम दर्जाची अश्यासाठी को, यांत 
उदात्त हेतू व प्रामाणिकपणा यांचा अभाव आढ- 
ळतो. आणि म्हणूनच अद्ली नाटके चिरकाल टिकून 
राहू शकत नाहीत. कावळ्याच्या छत्र्यांप्रमाणे ती 
उगवतात व तक्षीच नाहीशी देखील होतात. 

समाजकें द्रित उपहासिकांमधे (1४07-261'807707 
80817०7 0०7060४ ) उपहासक एखादी राज- 
कीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रणाली; 
जुनाट झालेल्या सामाजिक, धामिक ख्ढी इत्यादींवर 
हल्ला चढवितो. अशा गोष्टींच्या जोखडातून समा- 
जास मुक्‍त करणे हाच ह्या हल्ल्यामागील त्याचा 
हेतू असतो. 

अशा प्रकारच्या कलाकृतींचे लिखाण करणारा. 
मध्ये अग्रक्रमाने अँरिस्टोफेनीसचेच नाव घ्यावे लागेल. 

न. भा. ९ 


४8१ 


दुसर्‍्यांबरोबर युद्ध करण्याच्या माणसाच्या प्रवृत्तीवर 
हल्ला चढविणारी तीन नाटके त्याने लिहिली आहेतं. 
इतर देश्यांबरोबर युद्ध करण्याची माणसाची प्रवृत्ती 
त्याच्या समाजजीवनाच्या उष:कालापासुन दिसुन 
येते. युद्ध करणे हे दुष्ट मनोवृत्तीचे द्योतक असून ते 
मूर्खपणाचे आहे, तसेच युद्धामुळे कोणताही प्रश्‍न 
सुटत नसून उलट अनेक भ्रइन नव्याने निर्माण होतात 
हे कित्येकांना आजदेखील पटणार नाही ! अ्कानि- 
अन्स ह्या अंरिस्टोफेनीसच्या नाटकाचा नायक 
अकानियात जन्मला असला तरी अथेन्सचा नाग- 
रिक आहे. अथेन्स व स्पार्टामधे दीघं काळ चाल 
असलेल्या युद्धामुळे त्याला भापले खेडे सोडून 
देऊन झहरात जावे लागते. युद्धाचा उबग येऊन 
तो झेवटी स्पार्टाशी व्यक्‍तिगत करार करतो. 

य्‌डडज्वराने पछाडलेल्या अथेन्सच्या नागरिकांना 
जेव्हा ह्या गोष्टीचा सुगावा लागतो, तेव्हा साह- 
जिकच ते संतापतात व धरभेदी म्हणून त्याची 
निभंत्संना करतात. परंतु तो आपल्या निर्णयाशी 
चिकटून राहतो व अथेन्सच्या नागरिकांना सांगतो 

को, ह्या युद्धाचा संपूर्ण दोष स्पार्टाकडे जात नाही. 

ह्यावर अथेन्सचे चिडलेले नागरिक ओरडून उठ- 
तात, “ देशद्रोहो, उडाणटप्पू ! आमच्याशी अशी 
भाषा करण्याची तुझो हिंमत तरी कशी झाली? 

तुला आम्ही सोडून देऊ, अशी तुझी समजूत आहे 
की काय.? ” ह्यावर तो म्हणतो कौ, “ युद्धाला 
नावे ठेवणे हा देशद्रोह कसा काय ? कारण या 
युद्धाबद्दल स्पार्टा जितके दोषी आहे, तितकेच 
अथेन्स देखील आहे हे मो सिद्ध करून देऊ 
शकेन. मी जर ते सिद्ध करून देऊ शकलो नाही, 
तर तुम्ही मला खुक्लाल मारा. ” वध करण्यासाठी 
नेमलेला मारेकरी शेजारी उभा आहे अद्या अवस्थेत 
नायक आपले म्हणणे मांडण्यास सुरुवात करतो. 
संपूर्ण नाटकातील हा एक अतिशय सुरेख लिहि- 
लेला उत्कंठावर्धक असा प्रवेश आहे. नायक आपली 
बाजू प्रभावीपणे मांडत असतानाच अथेन्सचा परा- 
भूत झालेला व युद्धभूमीतून पळ काढून आलेला 
सेनापती प्रवेश करतो. संभ जळाला तरी पीळ जळत 
नाही अल्ला अवस्थेतील तो सेनापती पूर्वीश्रमाणेच 
बढाया मारायला लागतो, तेव्हा अथेन्सच्या नागरि- 
कांना त्याचा उबग्र येतो; ब ते नायकाची सुटका 


अनुक्रमणिका 


४र 


करतात, अँरिस्टोफेनीसने या नाटकात युद्धामुळे 
निर्माण होणाऱ्या अनेक प्रश्‍नांचा अतिशय प्रभावी 
रीतीने ऊहापोह केला आहे. ह्या नाटकात अनेक 
हृदयस्पर्शी व विलक्षण प्रभावी घटना आहेत. एका 
प्रवेशात एक शेतकरी आपल्या मुलींना डुकराप्रमाणे 
पेहराव देऊन बाजारात विकण्याचा प्रयत्न करताना 
दिसतो, “ कसे काय चालले आहे ” , असे विचारले 
असता तो म्हणतो कौ, भुकेने त्रासुन गेल्याने माझ्या 
कुटुंबातील व्यक्ती एकमेकींवर हल्ले चढवीत आहेत 
व गावातील अधिकारी व्यक्‍ती गावातील प्रजा 
अत्यंत निघुृंणपणे व लवकरात लवकर संपविण्याच्या 
मागे लागले आहेत. 

द पोस ह्या अरिस्टोफेनीसच्या युद्धविषयक 
दुसऱ्या नाटकाचा नायक एक खेडूत माहे. सतत 
चाळू असलेल्या वरामुळे त्याला उबग आलेला 
आहे. हे युद्ध थांबविण्याबद्दल देवांना साकडे 
घालण्यासाटी तो फुलपाखराच्या पाठीवर बसून 
स्वर्गात जातो. परंतु हर्मेस नावाचा देवदूत त्याला 
स्वर्गात प्रवेश नाकारतो. तेव्हा तो हमेसला लाच 
देऊन आत प्रवेश मिळवतो. परंतु स्वर्गात आल्या- 
वर त्याला असे आढळते की, ' युद्ध ” नामक 
दानवाने सवे देवांना हाकून लावले असुन, तो सर्व 
ग्रीक नगरराज्ये एका प्रचंड खलात घालून क्‌टून 
काढतो आहे. त्याला असेही आढळते को, ह्या दान- 
वाने शांतिदेवतेलाही बंदिवान करून ठेवले आहे. 
झेवटी तो शांतिदेवतेची मुक्तता करतो व तिला 
पृथ्वीवर घेऊन येतो. 

* लिसिस्ट्राटा ' हे ऑरिस्टोफनसचे “ युद्ध “ 
विषयावरील तिसरे नाटक. हे नाटक नायिकाप्रधान 
असून नाटकाची नायिका अथेन्समधील एका न्याया- 
धिशाची बायको असुन ती अतिषय अभिनव पड्ध- 
तीने अथेन्स व स्पार्टामध्ये शांतताकरार घडवून 
आणते. युद्धाला कंटाळलेली लिसिस्ट्राटा अथेन्स- 
मधील बायकांना एकत्र बोलावून त्यांना सांगते की, 
जोवर तुमचे नवरे युद्धबंदी घडवून आणण्यास 
होकार देत नाहीत, .तोवर त्यांना शय्यासुख देऊ 
नका. स्पार्टामधील महिलांन। देखील याच उपायाचा 
अवलंब करण्याचे ती आवाहन करते. शय्यासुखा- 
पासुन पुरुषांना वंचित ठेवण्याच्या अभिनव उपा- 

याचा परिणामकारक ,प्रयोग अथेन्स व. स्पार्टामधील 


नेवभारत 


मे, १९८३ 


क 


महिला निर्धाराने करतात. थोड्याच काळात दोन्ही- 
कडे यृद्धबंदीला अनुकूल वातावरणनिमिती होते, 
ह्या बोलण्यांसाठी दोन्हो संघराज्यांचे प्रतिनिधी 
एकत्र जमले असता त्यांना लिसिस्ट्राटा व तिच्या 
सहकारी भरपूर मद्य पाजतात, मद्याच्या धुंदीत 
ही मंडळी झ्ांतताकरारावर सह्या करून मोकळी 
होतात. 

पश्चिमी प्रबोधनकाळातील पहिली उपह्ासिका 
म्हणून मॅकिआव्हेलीच्या “ मॅनहूक ” चा बरेच 
टोकाकार उल्लेख करीत असले तरीदेखील यूरोप- 
मधील उपहासिकांच्या लिखाणाची खरी सुरुवात 
बेन जॉन्सनने केली असे मानणेच योग्य. उपरोध, 
व्याजनंदा, विडंबन, कोटी, निदंय कुचेष्टा इ. चे 
वापरावर उत्तम नियंत्रण असणाऱ्या बेन जॉन्सनने 
आपल्या व्हॉल्‌पोन, द अलूकेमिस्ट, बार्थोलोम्यू 
फेअर इत्यादी नाटकांमध्ये तत्कालीन समाजात 
बोकाळलेल्या भ्रष्टाचार, दांभिकता, हाव इ, दुष्ट 
प्रवृत्तींवर प्रखर हल्ला चढविला आहे. 

यानंतर मात्र रशियन नाटककार गोगोल 
याच्या “ द गव्हर्नमेंट इन्‌स्पेक्टर ' पर्यंत नामो- 
ल्लेख करण्यालायक एकही उपहासिका आढळत 
नाही, कदाचित फ़ेंच नाटककार मोल्येर अथवा- 
रेस्टोरेशन कालखंडातील इंग्रज नाटककार विल्यम 
विचर्ली, काँग्रीव्ह अथवा शेरिडन ह्यांचा मी 
उल्लेख केला नाही याचे काहींना आवचये वाटेल. 
मोल्येर हा सुखात्मिकाकारांतील एक्का असला 
तरीही त्याने उपहासिका लिहिलेल्या नाहीत. त्याच्या 
7७॥४६ी2 ह्या नाटकाचाच फक्त ह्याला अपवाद 
म्हणून उल्लेख करता येईल. परंतु ह्या नाटकात 
मोल्येर घाभिक दांभिकतेवर हल्ला करतो आहे 
की, धर्म या संस्थेचीच रेवडी उडवितो आहे, यावर 
समीक्षकांचे एकमत नाही. म्हणून ह्या नाटकाला 
उपहासिका म्हणावे की नाही, असा प्रश्‍न पडतो. 
तर विचर्ली काँग्रीव्ह, शेरिडन यांची सुखनाटे 
कॉमेडी ऑफ मॅनसं ' ह्या प्रकारात बसणारी 
आहेत. द गव्हर्नमेंट 
नाटकाचा नायक म्हणजे एक 
नोकर आहे. जवळ पैसे नाहीत अज्ञा अवस्थेत तो 
एका तालुक्याच्या ठिकाणी अडकून पडतो. सर- 
कारी इन्त्पेक्टरच्या लौकरच होणार असलेल्या 


उपहोसिका 


भटीच्या वृत्ताने भेदरलेले.स्थानिक अधिकारी ह्या 
नागरी नोकरालाच सरकारी इन्स्पेक्टर समज- 
तात व त्याने आपल्या भ्रष्ट कारभाराकडे दुलंक्ष 
करावे म्हणून त्याला मोठ्या प्रमाणात लाच देतात. 
त्याला परिस्थितीचा अंदाज येतो व तो तिचा मोठ्या 
प्रमाणावर फायदा घेतो- इतका की त्याची मजल 
स्थानिक अधिकाऱ्यांपासुन जमीनजुमला प्राप्त करून 
घेण्यापासून ते मेयरच्या बायकोमुलीबरोबर लफडी 
करण्यापर्यंत जाते. ह्या आपल्या यशाने भारावून 
जाऊन आपल्या ह्या पराक्रमांचे रसभरित वणंन कर- 
णारे, एक पत्र तो त्याच्या मित्राला लिहितो. गावचा 
पोस्टमास्तर त्याचे हे पत्र चोरून वाचतो व बिंग 
फुटते. शेवटी खरा इन्स्पेक्टर येण्यापूर्वी पळून 
जाण्यात तो कसाबसा यशस्वी होतो. अतिशय साध्या 
पण प्रभावी, मामिक घटनांच्या साहाय्याने 
गोगोलने सवे प्रकारचा भ्रष्टाचार, हाव, भीती, 
दांभिकता इत्यादींवर व ह्या गोष्टो अपरिहायं 
करून ठेवणाऱ्या राज्यपद्धतीवर टीकेचे आसुडप्रहार 
केले आहेत. 

जॉजे बर्नाडं शॉ हा तर जातिवंत उपहासक ! कोटी 
उपरोध, व्याजनिदा, मस्करी इत्यादींच्या वापरां- 
वर बेन जॉन्सन इतकाच- कांकणंभर अधिकच पण 
कमी नाही- अधिकार असणाऱ्या व कल्पनांचा 
अभर्याद साठा असलेल्या शॉने तत्कालीन समाजाला 
भेडसावीत असणाऱ्या प्रश्‍नांचा ऊहापोह आपल्या 
नाटकांमध्ये केला आहे. उपहासाचा त्याचा वापर 
अतिषय कलात्मक आहे. ह्याचा पुरावा म्हणून 
त्याच्या व्यक्तिरेखांकडे बोट दाखविता येईल- 
त्याच्या बहुतेक व्यक्तिरेखा इतर उपहासकांच्या 
व्यक्तिरेखांप्रमाणे निव्वळ रेखाचित्रे नाहीत. 

'आस्स ऑड व भॅन' ह्या नाटकात शॉने “युद्ध ” 
ब “ लग्नं ” ह्या दोन गोष्टींभोवती असलेल्या 
गुलाबीं, भ्रामक कल्पनांचे आवरण फाडून काढ- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहे. काहीसे कटू व गंभीर 
संदेश विनोदाच्या साखरी पुटाच्या साहाय्याने 
सहजतेने लोकांच्या गळी उतरविण्याच्या आपल्या 
खास मार्गाने “ युद्ध “ व “ लग्त ” ह्यांना लपेटून 
टाकणाऱ्या भ्रामक परिकल्पनांवर शॉ ह्या नाट- 
कात तुटून पडला आहे. नाटकाच्या प्रारंभी 
ह्या नाटकाची स्वखूपसुंदर नायिका रेना पेट- 


- 8-1 


कॉफ हिची अश्ली ठाम समजूत असते की, युद्धे 


ही शूरवीरांना आपले शौय जगाला दाखवून 


देण्याची संधी प्राप्त करून देतात; लोक युद्ध 
करतात कारण ते शूर नरवीर असतात. तसेच 
त्यांच्यांतील जो सर्वांत मोठे धोके पतकरून अंतिम 
विजयश्री प्राप्त करतो, तो खरा पुरुषश्रेष्ठ असतो ! 
शिवाय आदर्श विवाह म्हणजे स्वरूपसृंदर रूप- 
गविता नायिका व देखणा, पुरुषी नायक यांचे 
मिलन होय ! उपहासाने ओतप्रोत भरलेल्या पण 
खळाळून हसायला लावणाऱ्या अनेक प्रसंगांतून 
गेल्यावर रेनाला आपल्या कल्पना किती भ्रामक 
व वेडेपणाच्या होत्या हे पुरेपूर कळून चुकते. 
* मेजर बार्बारा हे शाचे आणखी एक प्रभांवी 
नाटक, ““ साल्व्हेंशन आर्मी मूव्हमेंट ” ची 
नीटशी माहिती नसल्याने आपल्याकडील वाचकांना 
ते काहीसे कठीण वाटते. परंतु साल्व्हेशन आर्मी 
म्हणजे गरिबांना मदत करणारी एक धर्मादाय 
संस्था आहे असे लक्षात घेऊन हे नाटक वाचले 
तर ते कठीण वाटण्याचे काहीच कारण नाही.- 
साल्व्हेशन आर्मी किवा इतर कोणत्याही धर्मादाय 
संस्थांनी थोडेफार पैसे वाटून गरिबांचे भले होणे 
हक्‍य नाही. समाजातील सर्व दृष्ट प्रवृत्तीचे मुळ 
दारिद्रथ हे आहे व त्यावर हल्ला चढवायला हुवा. 
चारदोन फांद्या तोडून वा पाने खुडून कोणतोद्दी 
गोष्ट साध्य होणे नाही हे शॉने अतिशय प्रभावी- 
पणे मांडले आहे. 


लंडनमधील झोपडपट्टयांच्या प्रश्‍नावर आधारित 
* विडोअसं हाउसिस ', वेद्याव्यवसायाच्या प्रश्‍ना- 
बरील मिसेस बॉरन्स प्रोफेशन, धाभिक असहिष्णुते- 
वंरील द डेव्हिल्स डिसायुपल, आयरिश राजकारणा- 
वरील जॉन बुल्स आदर आयलंड अश्या अनेक 
उपहासिका शॉने लिहिल्या आहेत. 


वद मॅन ऑफ डेस्टिनो व द ब्लॅक लेडी ऑफ 
व॒सानेट्स ह्या दोन अनुक्रमे नेपोल्यिन व 
शेक्सपिअर यांच्यावर लिहिलेल्या दीघ एकांकी 
व्यक्तिकेंद्रित उपहासिका आहेत अशी गैरसमजूत 
होण्याची शक्‍यता आहे. पण तशा त्या नाहीत. 
जगात असा कोणताही समाज नाही कौ, ज्यात 
आपल्या आदरणीय, महान व्यक्तींचे ( राष्ट्रपुरुष) 


अनुक्रमणिका 


४्डः 


उदात्तीकरण करण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत नाही. 
काही व्यक्तींच्या बाबतीत तर तिचा इतका 
अतिरेक होतो की, अश्या व्यक्तींमध्ये कोणतेही दोष 
नव्हतेच व त्या केवळ देवतुल्प, निदान अति- 
मानवी (सुपर ह्युमन) तरी, होत्या असे भासवि- 
ण्याचा प्रयत्न होतो. सवे व्यक्‍ती स्खलनल्ील अस- 
तात. एखादी व्यक्‍ती अशी नव्ह्ती हे पटविण्याचा 
प्रयत्न करणे वा ह्यावर विदवास ठेवणे म्हणजे 
आत्मवंचना करणे होय. हे केवळ वाईटच नव्हे तर 
घातकही आहे. ह्या घातक प्रवृत्तीवर टीकेची तोफ 
डागण्यासाठी शॉने “ द मॅन मॉफ डेस्टिनी ' व 
* द ब्लॅक लेडी झॉफ द सांनेद्स ' ही नाटके लिहिली 
आहेत असे मला ठामपणे वाटते, 

उदात्तीकरणाची घातक प्रवृत्ती आपल्या समाजात- 
देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु तिच्यावर 
कोरडे ओढण्याचे धाडस आपल्याकडील लेखकांना 
झालेले नाही. ह्याला कारण आपल्या समाजाची 
असहिष्णुता हेच होय, नाही म्हणायला विजय तेंडूल- 
कर यांनी घाशीराम फोतवाल ह्या नाटकात नाना 
फडणविसांच्या जाणून बुजून व प्रयत्नपूवंक लपविल्या 
जाणाऱ्या स्त्रीलंपटतेवर प्रकाश टाकण्याचा म्हणजेच 
पर्यायाने उदात्तीकरण केल्या गेलेल्या व्यक्तीचे 
मानत्व सिद्ध करण्याचा व कळत न कळत, एक दुबल 
प्रयत्न केलां आहे. परंतु नाना फडणवीस ह्या तशा 
कमी महत्त्वाच्या ठ्यक्‍तिमस्वावरील नाटकदेखील 
लोकांच्या पचनी पडण्यात फार त्रास झाला; तर 
शिवाजी, टिळक वा गांधीजी यांच्यासारख्पांवरील 
नाटकांची व ती लिहिणाऱ्या नाटककारांची काय 
अवस्था होईल याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी ! 

माधवराव जोशी यांनी लिहिलेले संगीत स्यानिक 
स्वराज्य अथवा म्यनिसिपालिटी ही मराठीतील 
खरीखुरी पहिली उपहासिका, उपहासकाच्या 
भात्यात असायला हवीत ती सवं अस्त्रे जोशांकडे 
असल्याने व त्यांचा त्यांनी संगीत म्युनिसिपालटोत 
उत्कृष्ट उपयोग करून घेतल्याने हे नाटक विल- 
क्षण यशस्वी ठरले आहे. नाटकातील सुत्रधाराच्या 
भाषेत सांगायचे काले तर या नाटकाचा “ मुख्य 
प्लॉट म्यूनसिपालटी स्वतःच आहे (व ) त्यालाच 
अनुलक्षून सवे प्रवेश आहेत ... सध्याच्या काळी 
भामच्यात राजरोस वावरणाऱ्या काही भाप- 


तवभारत 


मे, १९८३ 


मतलबी, दांभिक, भोंदु लोकांनी घातलेला धिंगाणा 
चव्हाट्यावर आणून त्यांचा चांगला खरपूस समा- 
चार घ्यायचा, त्यांचा स्वाथंसाधू स्वराचार 
जगाला दाखवायचा. ..” हेया नाटकाचे उद्दिष्ट आहे. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वरूप लोकांनी किती 
किळसवाणे कखून टाकले आहे. याचे अतिशय 
प्रभावी दंन जोशांनी घडविले आहे. या नाटकात 
आग विक्षवायला जाणारा मोडका, निरुपयोगी 
बंब आहे; बेकायदेशीररीत्या रोग्यांकडून पसे 
घेणारा व त्यांच्याशी बेमुवंतखोरपणे वागणारा 
सरकारी डॉक्टर आाहे; बापजाद्यांनी बांधलेली 
गलिच्छ बळदें त्यात काडीचीही सुधारणा न 
करता भाड्याने देणारा घरमालक आहे; “तुक्षा 
पगार वाढवीन ” अशी आहवासने देऊन वा “ आज- 
वर अनेक बाया वाटेला लावल्या आहेत, तुझी काय 
मिजास ! ” अशा धमक्या देत झाड्वालीचा भोंग 
मागणारा नगरपिता आहे; लोकांच्या अर्जांचे सात- 
पुड्याएवढे ढोग आडवे पडलेले असतानाही कामे न 
करणारे चंगीभंगी नगरसेवक आहेत; ““ मला मत 
द्या व एक वषं फुकटात हजामत करून घ्या! ”, 
* माझ्या बाजूने मतदान करून एक ग्लास व्हिस्की 
फुकट पिऊन जा ! ” , अशा तर्‍हेची लालूच दाख- 
वून म्युनिसिपालटीचे मेंबर होऊ पाहणारे अफला- 
तुन उमेदवार आहेत; भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, 
खोटेपणा, दांभिकता, बाईबाटली आणि असे इतर 
अनेक प्रकार करणारे राजकारणी समाजधुरीण 
(? ) या नाटकात आपल्याला भेटतात. संगोत म्यनि. 
सिपालिटी य्रा नाटकातील गाणी देखील उपहासाने 
ओथंबलेली आहेत. त्यांतही विक्षेष उल्लेखनीय 
म्हणजे “ अहो ! शिंग फुंकीत गेला पाण्याचा इंग्रजी 
बंब ”, “अरे मालक कसला हरामी गमला निर्दय 
मारेकरी, मारी घरात भाडेकरी ”, “निवडक पुंड 
आम्ही कमिटीचे गावगुंड ” ही होत. जोऱ्यांच्या 
नाटकात विनोद आहे, अगदी भरपुर आहे; परंतु 
ग्राम्ययपणा अइलीलपणा, बीभत्सपणा हे त्याचे 


_ स्थायीभाव आहेत... नाटकातील उपहास जळजळीत 


असावा यासाठी तो ग्राम्य असायलाच हवा असे नाही. 
हे अवधान जोद्यांनी ठेवले नाही. सभ्यतेची मर्यादा 
न सोडता तीन्न उपरोध साधण्याची ताकद त्यांच्या 
लेखणीत नव्हती ” अशी टीका प्रा. ना. सी. फडके 


अनुक्रमणिका 


उपह्वाखिका 


यांनी आचाय अत्रे यांच्या साष्टांग नमस्कार या 
नाटकावरील परीक्षणात केली आहे. परंतु ही टीका 
त्यांच्या उपहासिकांच्या बाबतीतील अज्ञानातून 
उद्भवलेली आहे, यात क्षंका नाही. अरिस्टोफेनीस- 
पासून आजपर्यंत कोणत्याही महान उपहासकाच्या 
कलाकृती पाहिल्या तर त्यात ग्राम्यता, अश्‍लीलता 
इ. गोष्टी आढळतातच. कारण त्याला आजूबाजूच्या 
दोषदुर्गुणांची, भोंगळपणाची, भ्रष्टाचाराची जणू 
सवय होऊन निष्क्रिय झालेल्या समाजाला धक्के 
देऊन जागे करायचे असते, कायंप्रवण करायचे असते 
व त्यामुळेच ग्राम्य, अश्‍लील भाषा तसेच बीभत्स 
प्रसंग यांचा त्याला अपरिहायेपणे वापर करावा 
लागतो. 

उपहासिकांची परंपरा चालविणारे मराठीतील 
दुसरे लेखक म्हणजे आचायं अत्रे होत. यांनी 
साष्टांग नमत्त्कार ही उपहासिका लिहून आपल्या 
नाट्यजीवनाला प्रारंभ केला. ह्या नाटकातील 
नमस्कारांचे आत्यंतिक वेड असलेले रा. ब. शेषाद्री, 
ग्रहांची अनुकूलता असल्याखेरीज कोणतीही गोष्ट 
न करणारा त्यांचा ज्योतिषवेडा मुलगा सिद्धेश्‍वर, 
आपल्या प्रेयसीचा धाकटा भाऊ ज्षाडावरून पडून 
जखमी होऊन विव्हळत असताना त्याच्या मदतीला 
घावून न जाता त्या प्रसंगावर कविता करीत बस- 
णारा कवी भद्रायु, अक्षा छांदिष्ट व्यक्तिरेखा 
अतिशय यशस्वी ठरल्या आहेत. छांदिष्टपणामुळे 
मपण कसे हास्यास्पद ठरतो हे प्रभावी रीत्या 
दाखवून देणारी ही एक खेळकर उपहासिका आहे. 

राजकारणावरील बंदे भारतम्‌ व मी उभा 
आहे ह्या अत्र्यांच्या दोन उपहासिका माधवराव 
जोश्यांच्या संगीत म्युनिसिपालटीच्या जवळपास 
देखील येऊ शकत नाहीत. या नाटकांतील 
उपहासाची धार अत्र्यांच्या भाबड्या आशावादा- 
मुळे बोथट झाली आहे. आपला भाबडा आशा- 
बाद दूर ठेऊन अन्ने यांनी जर ही नाटके लिहिली 
असती, तर ती अधिक परिणामकारक वठली 
असती. वंदे भारतम्‌ ह्या अत्र्यांच्या, कदाचित 
सर्वांत दर्जाहीन, नाटकाचा विषय अस्पृद्यता, 
जातिकलह हा आहे. ह्या नाटकात केवळ पैसे 
मिळविण्यासाठी धर्मांतर करणारे; संधिसाधू राज्य- 
कते, तसेच अधिकाराचा दुरुपयोग करणारे त्यांचे 


४५ 


लाचखाऊ सहकारी; जातीचे राजकारण खेळणारे 
राजकीय पक्ष इ. तत्कालीन समाजातील निंद्य 
गोष्टींची निभेत्संना आहे. स्थानिक स्वराज्यसंस्थे- 
तील निवडणूका या विषयावरील मो उभा आहे 
हे नाटक बंदे भारतम्‌ पेक्षा खूप चांगले असले, 
तरीही संगीत म्युनिसिपालटी 'च्या तुलनेत ते कुठेच 
पोहचू शकत नाही. आपल्या पक्षाने तिकीट नाका- 
रले तर, दुसऱ्या पक्षात शिरून निवडणूक लढविणे; 
पैशाचा मलिदा चारून मते विकत घेण्याचा प्रयत्न 
करणे; आपल्या फायद्याचे असेल तर जातीचे 
राजकारण खेळणे; विरोधी उमेदवारांविषयी खोटी- 
नाटी वृत्ते वर्तमानपत्रांतुन छापवून आणणे; हे व 
निवडणुकोंमध्ये चालणाऱ्या इतर अनेक निंद्य गैर- 
प्रकारांचा अत्रे यांनी या नाटकात खरपुस समाचार 
घेतला आहे. नाटकातील संवादही ओघवते व रंजक 
आहेत. या नाटकातील भाईमंडळींवरील टीका 
तर फारच प्रवर व जहाल आहे. निवडणूक लढवून 
येनकेनप्रकारेण म्यूनसिपालटीत शिरू इच्छिणाऱ्या 
गोवधंनच्या घरी आपली काही पोळी पिकते आहे हे 
पाहण्याच्या मिषाने भाई टोळ तेथे पोहोचतो. त्याला 
गोवधंन एक कप चहा देऊ करतो. तशी हा भाई 
एक पिवळा हत्ती देखील घेऊन या असे फर्मावतो- 
गोवर्धन- घ्या... संपसम्राट, हा चहा घ्या आधी... 
भाई टोळ- संपाचं नाव काढलं, की अंगावर रोमांच 
उभे राहतात. तो पहा गिरणीचा भोंगा 
बाजला... हजारो मजूर गिरणीच्या दारा- 
पाशी जमले आहेत... एकही कामगार भात 
जायला तयार नाही... तो पहा लाल बावटा, 
ती हातोडी आणि कोयता... तो इन्किलाब 
क्षिदाबाद... त्या उघड्या मैदानातील प्रचंड 
सभा... तो लाठीमार... तो गोळीबार... 
चार मजूर मेले, शंभर जखमी झाले... ते 
भेलेल्या मजुरांचे प्रचंड स्मारक ... 
गोवधन- बस करा हे संपपुराण... का बांधू तुमचे 
स्मारक इथल्या इथं ? 
भाई टोळ- अच्छा... घेतो चहा... ते फराळाचं 
काय आणलं आहेत ? 
श्रोवधेन- दिवाळीचं आहे... आज भाऊबीज ! 
माहीत आहे ना ? काय ते ताई... तुम्ही यांना 
सांगितलं ताही वाटतं? 


अनुक्रमणिका 


४६ 


भाई टोळ- ह्या आमच्या तसल्या म्हणजे ओवा- 
ळणीवाल्या ताई नाहीत हं ! गैरसमज करून 
घेऊ नको. आम्ही जसे अखंड भाई... तश्रा 
या अखंड ताई आहेत ! दसरा आणि दिवाळी 
हे भांडवलवाल्यांचे नि मध्ययुगीन सरंजाम- 
दारांचे सण आहेत. ते आम्ही पाळत नसतो. 
गोवधंन- नका पाळू सण, पण हे तर खाता ना? 
( बलदेव वर्गरे मंडळींना ) हे घेत नाही ? 
बलदेव- घरीं पोरंबाळं उपाशी टाकून आम्ही आलो 
आहोत, ते काही आपल्या फराळावर ताव 
मारण्यासाठी नाही. . . 
भाई टोळ- हे... हे चूक आहे. या भांडवलवाल्या 
श्रीमंतांच्या घरी जेवढं काही मिळेल तेवढं 
फस्त करून त्यांना आपण लुबाडलं पाहिजे. 
हा चहा... हा काय श्रीमंताचा आहे? गरि- 
बांच्या कष्टानंच तयार झाला आहे हा ... 
कुणीही कधी उडवली नसेरू अश्ली भाईगिरीची 
खिल्ली अत्र्यांनी या नाटकात उडविली आहे. 
ताई टोळ- आता पुरे करा तुमचा हा उडाणटप्पू- 
पणा ! जेवढं मिळालं तेवढं पुरे झालं... 
आता सोडून द्या हे सगळे धंदे. खटारेवाले, 
टांगेवाळे, सलूनवाले यांचे संघ काय काढता? 
अन्‌ संप काय करता त्‌ ती शनिवारवाड्या- 
पुढची च्याख्यानं काय किचाळता ! वीट आला 
मला तुमच्या ह्या भाईगिरीचा. तुमच्या बरो- 
बर माझ्या आयुष्याची मात्र परवड झाली 
आहे. 
भाई टोळ- तर... भाईगिरी सोडून द्या म्हणे ! 
तुला काय अक्कल आहे का ? भाईगिरी ही 
पुर्वीच्या दादागिरीची आधूनिक आवृत्ती 
आहे, समजलीस ? बेफाट बोलायचं- अफाट 
ओरडायचं नि मोकाट फिरायचं म्हणजे 
भाईगिरी ! ही सोडून देऊन करू काय 
मी? 
आचायं अत्रे यांचे तो भी नव्हेच हे नाटक 
व्यक्तिकेंद्रित उपहासिका आहे असा समज होण्याची 
शक्‍यता आहे. परंतु हे खऱ्या व्यक्तीवर आधारित 
नाटक त्या व्यक्तीचा बुरखा न्यायालयात फाटल्या- 
नंतर अत्र्यांनी लिहिलेले असल्याने त्याचे व्यक्‍ति- 
केंद्रित उपह्ासिकांमधे वर्गीकरण करणे योग्य 


नवभारत 


मे, १९८२ 


होणार नाही. अशा व्यकक्‍्तीपासुन समाजाने निदान 
यापुढे तरी सावध रहावे हा इशारा देण्यासाठी हे 
नाटक लिहिलेले आहे. 
आाचाये अत्र्यांनंतर उपहासिकांची परंपरा चालू 
ठेवली आहे सतीश आळेकर यांनी. त्याचे महा- 
निर्वाण हे नाटक याचे अप्रतिम उदाहरण आहे. 
स्वतंत्र प्रतिभा असलेल्या व सर्वतुच्छता, व्याजनिंदा, 
विडंबन, निघृण व्याघात इ. उपहासकाच्या साघ- 
नांचा जोऱ्यांइतक्याच समथपणे वापर करणाऱ्या 
आळेकरांनी आपल्या जुनाट व टाकाऊ झालेल्या 
अंत्यसंस्कारांवर महानिर्वाण ह्या नाटकात हल्ला 
चढविला आहे. धाभिक ख्ढी हा मुळातच तसा 
नाजुक विषय, त्या कितीही भोंगळ, जुनाट व 
वेडगळ असल्या तरी “ इतर काय म्हणतील ? 
आपण समाजबहिष्कृुत ठरू की काय ? ” अल्या 
भीतिपोटी शंभरातील नव्वद लोक त्या निमूटपणे 
पार पाडत असतात. तरीदेखील अश्या धामिक 
ख्ढींपैकी अंत्यसंस्काराच्या रूढीवर सतीद्य आळेकर 
यांनी महानिर्वाण मध्ये जहाल. हल्ला चढविला 
आहे, तो अंत्यविधीच्या नावाखाली मृतदेहावर केल्या 
जाणार्‍या अपरिभित क्रूर अत्याचाराचा उबग आल्या- 
मुळेच. नाटकाची सुरुवात होते ती नाटकाचे नायक 
भाऊराव यांच्या निधनाने. थोड्याच कालावधीत 
सवं चाळीत ही बातमी पसरते व चाळकरो भाऊ- 
रावांवरील अंत्यसंस्कारांची तयारी करण्यास एकत्र 
जमतात. एखाद्या व्यक्‍तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी 
जमलेल्या लोकांमध्ये त्या व्यक्तीविषयी आदर 
असणारे अथवा तिच्या निधनाने खरे दुःखी झालेले 
फारच थोडे असतात. अनेक अंत्ययात्रांमधून हास्य- 
विनोद करीत चाललेले लोक आपण नेहमीच 
पाहतो ! भाऊरावांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी 
जमलेले चाळकरी एखाद्या पिकनिकची तयारी 
करावी मशा थाटात अंत्यसंस्कारासाठी लागणार्‍या 
सामानाची जमवाजमव करतात. तोवर उपहासाने 
ओतप्रोत भरलेल्या संवादांच्या साहाय्याने सतीश 
आळेकरांनी या गोष्टीची निभंत्संना केली आहे- 
चाळकरी- प्रसंग असा आहे की घाबरून जाणे 
होते एखादे वेळो, पण शांतपणे सवे काये 
पार पाडायचे (“ कार्यं ” हा शब्द उच्चा- 
र्ला कौ आपल्याला मंगल कार्याचीच आठ- 


अनुक्रमणिका 


उपहासिका 


वण होते. अंत्यविधीच्या संदर्भात “ कायं ” 
या शब्दाचा वापर करून आळेकर प्रेक्षकांना 
धक्का देतात. ) वहिनींनी पैसे दिले आहे- 
तच. ( म्हणजे वहिनींकडून ते घेतले आहे- 
तच ! अश्या प्रसंगी देखील चाळकरी व्यव- 
हार विसरलेले नाहीत, पदरमोड करण्याचा 
विचारही त्यांच्या मनात येत नाही! ) 
तू सामान आणायला जा. बरोबर माझ्या 
खोलीतून यादी घेऊन जा, यादीबरहुकूम 
सामान आणायचे. ( वाणसामानाच्या यादी- 
बद्दल बोलावे तितक्‍याच सहजतेने केलेला 
। ह्या ! यादीचा उल्लेख प्रेक्षकांच्या संवेदनां- 
वर आघात करतो. ) दुकान चोवीस तास 
उघडे असते. सामान नीट बांधून आण. त्यात 
सुद्चा फसवितात हल्ली. ( भ्रष्टाचाराच्या 
तावडीतून काहीही सुटू शकत नाही ह्या सत्य 
परिस्थितीवरील आळेकरांचा हा टोला मन 
विषण्ण करतो.) एक लक्षात ठेवायचं, सामान 
टांग्यातून आणायचं, रिक्षातून नाही. कारण 
रिक्षात बांबू नीट बसत नाहीत. मागे 
चौगुल्यांची म्हातारी मेली तेव्हा त्यांच्या 
पुतण्याने बांबू ऐटीत रिक्षातून आणायचा 
प्रयत्न केला. त्यात बांबू आडवे धरलेन, 
रिक्षातून भाणेपर्यंत पार दांडू झाले त्याचे. 
तेव्हा, टांगाच करा. (इतक्या थंडपणे केलेला 
हा विनोद प्रेक्षकांना धक्का देतो.) माठ 
घेताना मात्र बघून घे. कच्चा भाजलेला किंवा 
बारीक भोक असलेला चालेल, कारण तो 
लवकर फुटतो. शिवाय स्वस्त पण मस्त. मागे 
आपला दत्तू गेला माठ आणायला. एक 
नंबरचा ब्रात्य. त्याने सिमेंटचे पाणी मार- 
लेला माठ आणला विकत. त्याचीच आजी 
मेलेलो. दत्तुचे नि बापाचे कधी पटले नाही. 
स्मशानात दत्तूचा बाप,धालतोय चकरा चिते- 
भोवती. पण माठ कशाला फुटतोय. शेवटी 
रखवालदाराकडून बत्ता आणून फोडला माठ, 
(हा अजून एक निघेण प्रहार.) 
अक्षा अनेक एकामागून एक केलेल्या प्रहारांनी 
आळेकर आपला मृद्दा अतिशय प्रभावीपणे मांड- 
ण्यात यशस्वी झाले आहेत.' मृतदेहाला तिरडीवर 


४७ 


करकचून बांधणे, त्याच्या मुखात गंगोदक घालणे 

यावरही आळेकरांनी केलेले प्रहार भावना हेलकावून 

सोडतात- 

भाऊंराव- काय करणार मो ? देहांत झाला रे 
झाला, की गंगोदक मुखात घालणार. बरं, 
घालताना तरी नीट काळजी घ्यावी. मेलेला 
देह म्हणजे झोपलेले मूल. थेंबाथेबाने गंगो- 
दक सोडायचे, पण कोण सांगणार? .., 
त्यातून गंगोदक इतके जुने की सुगंधित 
झालेले ... असो, प्रथेपुढे आपण काय कर- 
णार ? ... ताटी बांधलेली आहे. नव्हे, 
नव्हे चांगली करकचून आवळलेली आहे एक 
वेढा जबड्यातुन गेल्यामुळे माझी जीभ कापली 
आहे. ... 

हंसत खेळत गाणी म्हणत सर्व चाळकरी ताटी 

बांधून सज्ज होतात. पण प्रेताला अग्नी देण्याचा 

अधिकार असलेला भाऊरावांचा मुलगा नाना हा 

परगावी सामने खेळायला गेलेला असतो. तेव्हा तो 

येईपर्यंत थांबणे क्रमप्राप्त असते. एकमेकांची उणी- 

बरुणी काढत चाळकरी वेळ काढत बसतात. हा 

प्रसंग आळेकरांनी अप्रतिम लिहिला आहे- 

चाळकरी १- काय कळलं का नाही? 

चाळकरी २-नानाचंना? 

चाळकरी ३- हं. 

चाळकरी ४- नाही, अजून नाही. आट्यापाट्याचे 
सामने नक्की कोणत्या गावी आयोजित केले 
आहेत ह्यावर अजून एकमत होत नाहीये, 
नानाच्या आईला पण नक्को माहीत नाही. 

चाळकरी ३- मला वाटतं गाणगापूरला असतील. 

चाळकरी ४- नाही हो, गेल्याच वर्षी नाही का 
झाले सामने गाणगापूरला ? मला वाटतं 
सोलापूरला असतील. 

चाळकरी ५- बघा, बघा, तुम्ही तिकडचेच म्हणजे 
सामने काय सोलापूरलाच होतात ? अवघा 
महाराष्ट्र उघडा पडलाय की ! सारखं आपलं 
सोलापूर, सोलापूर चाललंय. 

चाळकरी ४- हे बघा, चेष्टा करू नका, पण बाल- 
पण धघालवलंय मी सोलापूरात. तुम्हाला काय 
आस्था वाटणार ? तुम्ही फक्त सोलापुरी 
चादरी पांधरणार. 


अनुक्रमणिका 


४८ 


चाळकरी ५- मुळीच नाही. दोनदा आणल्या आणि 
धस लागून गेल्या. जसं पेरावं तसं उगवतं. 

चाळकरी १- मला वाटतं मापण भाऊरावांच्या 
अंत्ययात्रेसाठी जमलो आहोत. 

चाळकरी ४- हो. पण प्रत्येक वेळी चेष्टा कोण ऐकून 
घेईल ? निदान आज तरी नको. भाऊरावांना 
काय वाटेल? ते गेले तेव्हा त्यांनीसुद्धा 
सोलापुरी चादर पांधरली होती. 

चाळकरी १- मग ती तुम्ही घरी आठवण म्हणून 
का नेणार आहात? 

चाळकरी ५- न्या, न्या अगदी प्रेताच्या टाळूवरचे 
लोणी खा. 

चाळकरी ६- (प्रवेश करीत) फार महाग झालंय 
हो अली कडे. 

साळकरी ५- काय महाग क्ालंय? 

चाळकरी ६- लोणी. चांगलं मिळतच नाही हल्ली. 

चाळकरी ५- नाही, मी टाळूवरचं लोणी असं म्हण- 
तोय. तुम्ही अगदी नुकतीच टाळू भरल्या- 
सारखं करताय. 

चांळकरी ६- हे बघा, माझी टाळू काढायचं काम 
नाही. 

चाळकरी ४-बघा ना, मघाशी यांनी माझं सोला- 
पूर काढलं, आता तुमची टाळू काढताहेत. 

चाळकरी ५- अहो, टाळू काढत नाहीत! ती 
भरतात. 

अशा तऱ्हेने एकमेकांच्या कुचाळक्या करीत वेळ 

काढणारे," माठावरून, बांबूवरून विनोद करणारे 

चाळकरी पर्यायाने मृतदेहाची विटंबनाच करीत 

असतात. व हेही जणु थोडेच वाटले म्हणून ते 

नंतर चक्क भेंड्या लावायला सुरुवात करतात. 

शेवटी “ नाना आला '? असे एक चाळकरी म्हण- 

ताच सवे नाचून, गाऊन आनंद व्यक्त करतात. 

मृत देहाची याहूनही भयंकर विटंबना ती कोणती ? 

महानिर्वाण मध्ये जाताजाता आळेकरांनी इतर अनेक 

गोष्टींची चर्चा केली आहे. ढासळत चाललेली 

कुटुंबव्यवस्था, बाप-मुलगा अथवा आई--मलगा 

यांच्यातील लोप पावत असणारा संवाद त्यांच्या- 

तील परस्परांबद्दह कमी होत चाललेली आस्था 

हा विषय दोन तीन प्रसंगांतून आळेकरांनी मांडला 

आहे. तसेच लहान मुलांना समजत नाही म्हणून 


नवभारत 


मे, १९८२३ 


काहीतरी खोटेनाटे सांगून त्यांची फसवणूक करून 
समजूत काढणे म्हणजेच मोठी झाल्यावर इतरांना 
त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन सहजपणे फसवावे 
कसे, ह्याचा संवेदनाक्षम बालवयात दिलेला जणू 
वस्तुपाठच ! हा प्रसंगदेखील परिणामकारक रीत्या 
रंगविला आहे- 
भाऊराव- आमचा नाना ह्याहीपेक्षा बिलंदर. 
त्याने रामाचे आणि भइवत्याम्याचे उदाहरण 
डोळ्यापुढे ठेऊन हट्ट केला, कारण रमेने 
मोठ्या कोतुकाने त्याच्यावर संस्कार केलेले. 
तर एक दिवस... 
नाना होतसे कष्टाळू । 
महाराष्ट्री पडे दुष्काळू ।! 
त्यात नाना मागे जरदाळू । 
* मती कुंठित जाहली ॥ 
अशी मती गुंग झालेली. नानाने भोकाड पस- 
रलेले, जरदाळू पाहिजे म्हणतो आंहे. राम, 
अइवत्यामा आणि आमचा नाना असा त्रिकोण 
तयार झालेला. आख्खी चाळ धुंडाळली पण 
जरदाळू गवसेना. नानाचे भोकाड थांबेना. 
तो मी त्यास चिडून पुसिले जरदाळू, जरदाळू 
म्हणून रडतो आहेस, कधी बापजन्मात जर- 
दाळू बघितला नव्हतास का? तसे तो म्हणे 
नाही. रमेनेही दुजोरा दिला की जरदाळू 
: अद्याप घरी आणलेला नाही, इतकेच नव्हे तर 
नानाने तो पाहिलेला पण नाही. मग काय 
मंडळी, महाभारत-रामायणाचे संस्कार आप- 
ल्यावर, बालमनाची फसवणूक करणे. 
सुप्रभाती उठोन । 
तत्परी मंडईत जावोन ॥ 
आणिली ती जांभूळ । 
जरदाळू म्हणूनी | 
अशी जांभळे नानाला आणून दिलेली आहेत. 
गुलाम खूष होऊन हसतो आहे. 

“ टिरनी ऑफ मोनाँगमी ” ह्या आजच्या बहु- 
चचित विषयाचाही पुसटसा उल्लेख महानिर्वाण 
मध्ये येऊन जातो- 
भाऊराव- अरेरे, खरोखर काय दैवदुविलास आहे 

पहा, फक्त गेरसोय टळावी म्हणून जर बंडूनं 
अग्नी (दिला असता तर कोण हा गहजब ! 


व 


उपहास्िका 


काय हे अकलेचे तारे! पण तसे मनातून 
वाटतेच की झाल्या रमा आणि बंडूची आई 
सवती सवती तर बिघडलं कुठे ?... मग 
रमाच कधी बंडूची आई समजायची आणि 
गृहस्थाश्रमीचे प्रथम कतंव्य पार पाडायचे... 
भाऊरावांना ज्याप्रमाणे “रमा एके रमा व रमा 
दुणे रमा ”चा कंटाळा आला आहे हे त्यांच्या वरील 
उद्गारांवरून कळते, त्याप्रमाणे रमेलाही “भाऊराव 
एके भाऊराव ” ह्यात काहीतरी बदल व्हावा भसे 
काही वाटत असलेलेच पाहिजे ह्याचा पुरावा म्हणजे 
डावीकडून तिसरा, सूट व काळा चष्मावाला ] 
महानिर्वाण ह्या नाटकात आळेकरांनी ग्राम्य 
भाषा, शिव्या, बीभत्स, किळस आणणारी वणंने, 
अष्लीलता इत्यादींचा भरपूर वापर केला आहे. 
परंतु आपल्या सदसद्‌विवेकबुद्धीचा आवाज, आपली 
संवेदनशीलता तिथल्यातिथेच गोठवून टाकणारी 
छढिप्रामाण्य वतंणुकीची बर्फाची लादी वितळवून 
टाकण्यासाठी अश्लीलता बीभत्सता इ. सगळ्यांच्या 
धगीची आवश्यकता होतीच. महानिर्वाण ही निठिचि- 
तच मराठीतील सर्वोत्तम उपहासिका आहे. 
सतीश आळेकरांचे महानिर्वाण, नंतर लिहिलेले 
महापुर तसेच अगदी. अलीकडे लिहिलेले शनिवार- 
रविवार ही नाटके निव्वळ कलात्मकतेच्या दृष्टी- 
कोनातून विचार केला असता कमी दर्जाची आहेत 


संदर्भ ग्रंथ 
1, कळक : ४७0060" प०१४७४ 


2, 1४ 2०१०० ५ 84१४0४ : 8. ९. छळ 


४९ 


असेच म्हणावे लागते. परंतु तरीही उपहास हाच 
त्यांचा स्थायीस्वभाव आहे. या नाटकांमधील उप- 
हासाची काही उदाहरणे आपण यापूर्वीच पाहिली ' 
आहेत. । 
मधुकर तोरडमल यांनी जॉर्ज ऑर्वेलच्या अनिमल 
फाम ह्या औपहासिक कादंबरीवरून क्रांती ह्या 
नावाची उपहासिका लिहिली आहे. सर्वेसर्वांची एक- 
तंत्री राजवट व कम्यूनिस्टांची राजवट यांच्यात 
गफलत केल्यामुळे तोरडमल यांचे क्रांती हे नाटक 
पूर्णपणे फसले आाहे. कम्युनिस्ट राजवटीमध्ये “आपण 
सगळे सारखेच ” असा घोष करीत करीत राज्यकर्ते 
लोकांचे गळे घोटीत असतात तर कोणताही सर्वेसर्वा 
अशा तऱ्हेचा. दांभिकतेचा वापर करीत नाही याचे 
अवधान तोरडमल यांना राहिलेले नाही. त्यामुळे हे 
नाटक अपेक्षित परिणाम.साधू शकत नाही. 
आतापर्यंतच्या उल्लेखनीय उपहासिकांचा हा 
एक आढावा, या आढाव्यावरून एक गोष्ट सहज 
लक्षात येण्यासारखी आहेः औपहासिक लिखाण 
करता येण्यासारखे अनेक विषय आपल्याकडे उप- 
लब्ध असूनदेखील व्हावे तितके ते झालेले नाही. 
याला अर्थातच आपल्या समाणाची असहिष्णुता हे 
एकमेव कारण आहे. उपहासकाला खरेखुरे स्वातंत्र्य 
प्राप्त झाल्याखेरीज या परिस्थितीत बदल होणार 


नाही. 


3. ॥॥८ 1682 ५. 4766 0०0८४ : उ. ४. ट्जाणि व 
रब. 4५०१७८ (१८०४ 770061/00६0/८ : हलहा७ 0019118179 


6. हळद : कणा ०1७1१ 


न. सा. ७ 


ग्रंथ-परीक्षण 


गझल ( कविता ) - मंगेश पाडगावकर; मोज प्रकाशन गह, खटाववाडी, मुंबई-४; १९८२; 


किमत रु. १७.५०. 


ईर्कर्शर्शर्शिशिशारशिशिणरशाशिशिशँ॑-॑ॉ॑ॉ्॑‌्््न---.........______________ 


* गझल ! : नवा विद्रोह 


गझल हा मूळचा भारतीय काव्यप्रकार नसला, 
तरी तो पाइचात्त्यही नाही या मर्यादित अर्थानेच तो 
भारतीय कवितेस जवळचा आहे. मूळचा फारसी 
असलेला हा काव्यप्रकार मोंगल सम्राटांच्या आग- 
मनानंतर भारतात प्रवेश करतो. काही वर्षे राज- 
दरबारीच रमतो. फारसीतुन उर्दूत प्रवेश करून 
भारतीय साहित्यात रुजतो. 


मराठीमध्ये हा काव्यप्रकार येण्यासाठी पुन्हा 
चार-पाच शतकांचा काळ जावा लागतो. एवढा 
दीघंकाळ गेला, तरी तो उर्दूतुन मराठीत आलेला 
नसतो; तर फारसीतून मराठीत येतो. महाराष्ट्रातील 
शैक्षणिक विकास हे त्याचे कारण असते. 


कवी माधव ज्यूलियन हे फारसी भाषेचे अभ्या- 
सक होते. त्याच भाषेचे ते प्राध्यापक होते. त्यामुळे 
फारसी भाषेचा बराच प्रभाव असलेली मराठी गझल 
ते लिहितात. आजची पाडगावकर आणि सुरेश भट 
यांची गझल ही पूर्ण मराठी गझल आहे. 


गझलचा झान्दिक अथं- स्त्रियांनी केलेल्या 
प्रणयगोष्टी असा आहे. साहजिकच या काव्यप्रकारात 
मुख्यतः प्रेमभावनेचे चित्रण येते. सूफी संतकवींनी 


मात्र ईश्‍वर आणि भक्त यांच्यातील प्रेमसंबंध, . 


भक्ताची तळमळ चित्रित करण्यासाटी या काव्य- 
प्रकाराचा वापर केला, फारसीतील गझल, प्रेम, 
मदिरा आणि गूढवाद इतक्यांपुरतीच होती. उदू 
कवींनी मात्र गझल अधिक व्यापक बनविली. त्यांनी 
देशप्रेमाबरोबरच वैचारिक विषयांवरही गजल 
लिहिली, विषयाची विविधता प्रथम मिरा गालिबने 
मोठ्या प्रमाणावर आणली, काळाचा विचार करता 
गालिबची ही बंडखोरीच होती. मानव, त्यांच्या 
निष्ठा, आंतरिक विचार, प्रेम, मानसिक प्रक्रिया 


आणि प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनातील विविध अनु- 
भव अक्या अनेक विषयांवर गालिबने लिहिले. त्याने 
प्रतिकात्मक शब्दांचा वापर करण्यास सुरुवात केली, 

या काव्यप्रकारात एकापाठोपाठ एक शझ्ेर येतात. 
कमोत कमी पाच व जास्तीत जास्त सतरा शेर एकत्र 
करून गझल तयार होते. हा प्रत्येक शेर सुटा वाचला 
तरी तो अर्थपूर्ण व परिणामकारक वाचावा अज्ली 
अपेक्षा असते. या काव्यप्रकारात यमकास महत्त्व 
असते. एकाक्षरी यमकापेक्षा अधिक अक्षरीचे यमक 
अधिक परिणामकारक ठरतात. मात्र प्रत्येक गझल- 
मध्ये किती हेर असावेत, प्रत्येक ओळीत किती 
अक्षरे असावीत याची काटेकोर बंधने कोणतीच 
नसतात. गेयता व उत्कट भावना हेच गझलचे विशेष. 
याच दृष्टीने कविवये मंगेश पाडगावकर यांच्या 
* गझल ' कडे पहावयाचे. 

पाडगावकरांच्या ' जिप्सी , ' सलाम! आणि 
“ गक्षल ' कडे पाहिले कौ त्यांच्या एकूण काव्यविष- 
यात किती बदल झाला आहे हे ध्यानात येते. 
विषयाच्या आणि आशयाच्या बाबतीत बदललेले 
पाडगावकर गझलरचना करतात, तेव्हा पुर्वीच्या 
पाडगांवकरांक्षी त्यांनी काहीतरी नाते शिल्लक ठेव- 
लेच आहे असे वाटते. पूर्वीपासूनच त्यांच्या कवितेत 
असलेली. गेयता, सफाईदार रचना, आणि परिणाम- 
कारता ही त्याची कारणे असावीत. म्हणूनच 'गझल' 
वाचताना आशयाच्या बाबतीत बदललेली पण अभि- 
व्यक्‍तीच्या बाबतीत बहुतांश पूर्वीचीच असलेली 
कविता पाडगावकर लिहीत आहेत असे वाटते. 

* गझल ? मधील पाडगावकरांच्या कविता 
वाचल्या, की मर्ढेकरांच्या भभंगरचनेची, ओवीबद्ध 
रचनेची आठवण होते. त्याची कारणे अक्ली, की 
मर्ढेकरांच्या या रचनेत आणि पाडगावकरांच्या उप- 
हासगर्भ रचनेत काही बाबतींत साम्य आहे. 


श्रंथपरीक्षण 


१२ ) मढेकरांनी कवितेचा बाह्य आकार तोच 
ठेऊन त्यात नवा उद्वेगजनक आशय भरला. 

२ ) दोन महायुद्धे, यंत्रयुग यांच्या परिणामातुन 
मानवी मनात आलेली एकाकीपणाची, क्षुद्रतेची 
जाणीव, वास्तवातील दारिद्रथ, लाचारी, ढोंग, दंभ 
यांचे वर्णन त्यांनी अध्यात्मप्रसारासाठी "वापरलेल्या 
आओवी-अभंग छंदातून व्यक्‍त करून एक परिणाम- 
कारक विसंगती साधली. 

३) मर्ढेकरांची ही, जीवनातील विसंगतीचे 
उद्वेगजनक तरीही परिणामकारक चित्रण करणारी 
कविता. बाजूच्या राजकीय, सामाजिक, आथिक 
स्थित्यंतराचा परिपाक होती. म्हणूनच ती व्यक्‍्ति- 


गत राहिलेली नाही तर समाजमनाचाच उच्चार. 


बनली आहे. 

वरील मुद्दे पाडगावकरांच्या “ गझल ' बाबत 
काही अंशी (-म्हणजे संदर्भाचे ) फेरफार करून 
आहेत तसेचं स्वीकारता येतील. शिवाय मर्ढेकरांच्या 
निसगकवितांपेक्षा ही उपहासग्भ कविताच अधिक 
लक्षात राहते. तसेच पाडगावकरांच्या गंझलांच्या 
बाबतोतही होते. 

नाजूक प्रेमभावनेच्या चित्रणासाठी वापरला 
जाणारा, मदिरेची घुंदी चढवणारा आणि कला- 
वंताच्या कलंदर जगण्याची साक्ष असलेला गझल 
हा रचनाप्रकार ( फॉमं ) पाडगावकरांनी, संधि- 
साध राजकारणातून, गुंडगिरीच्या रक्षणासाठी 
चाललेल्या सत्तेच्या वापरातून, मृत झालेल्या 
संस्कृतीचे माहात्म्य गाणाऱ्या लांडग्यांच्या प्रवृत्तीतुन 
आणि हे सवं बघूनही अत्यंत चंतन्यहीन अवस्थेत 
असलेला समाज बघून येणारा संताप, चीड, एकाकी- 
पणा व्यक्‍त करण्यासाठी वापरला आहे. ही व्यथा, 
एकाकीपण, संताप केवळ कवीचाच नसतो तर प्रत्येक 
डोळसाचा, पर्यायाने समाजाचाच असतो. 

* गरळ ' वाचून झाल्यावर या कवितासंग्रहातील 
सामाजिक, राजकीय वास्तवाचे कवीने केलेले 
चित्रणच आपल्या अधिक लक्षात राहते. तसे पाहिले 
तर एकूण गकझलांच्या संख्येत या प्रकारच्या गझला 
संख्येने कमी आहेत. तरीही असे का होते ? कारणे 
दोनं असु शकतात. एक म्हणजे या कविता अधिक 
उत्कट, परिणामकारक असाव्यात आणि दुसरे, ही 
चीड प्रत्येकालाच आपली वाटत असावी. पहिले 


च 


कारण असंयुक्तिक आहे म्हणून या .गझलांची उत्त्क- 
टता नाकारून उपयोग नसतो. तर.या..व «इत र:ग्रश्- 
लांची उत्कटता मान्य करूनही याच प्रकारच्या 
कविता मनावर अधिक ठसतात याचा अथं समजावून 
घेणे आवश्यक असतें. 

* कोलाहलात साऱ्या माणूस शोधतो मी 

गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधतो मी. 
हे- माणसाचे माणूसपण ह्ोधूनही सापडत नसल्याचे 
दुःब कुणाचे नाही ? तुमचे, माझे, सर्वांचेच आहे. 
तेच कवी बोलतो आहे. धमंमंदिरांसारख्या पवित्र 
ठिकाणीही वासनांचे कल्लोळच पहावयास सापडतात. 
मंग याला आग लावावी असे कुणाला वाटत नाही ? 
तेच कवी बोलतो- 

* या संस्कृतीस साऱ्या ही चूड लाविली मी 

वणव्यात पेटलेल्या माणूस शोधतो मी 
आणि म्हणून ही समाजाची कविता बनते. 

यशाच्या किल्लीने सवं दारे खुली होताना कवी 

पाहतो; पण त्याचबरोबर इथले यश, इथली श्रीमंती, 
इथला डौल ही एक प्रकारची आत्मवंचनाच आहे 
हेही त्याच्या लक्षात येते. 

* प्राह्षून ही कुबेरी प्रासाद झिंगलेले 

या आत्मवंचनेच्या कुहरात हिंडलो मी” 

राजकीय वास्तवाचे तर पाडगावकरांच्या इतके 

उपहासगभं व प्रभावी चित्र मराठी कवितेत आजवर 
क्वचितच आले आहे. हजारो वर्षांपासुन चालत 
आलेल्या व वणेव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या जाति- 
उपरवस्थेविरूद्ध बंड करणारी दलित कविता ही 
विद्रोही कविता म्हणून मान्यता पावलीच आहे. तर 
सत्तेच्या वापरातून भांडवलदारी हितसंबंधांचे रक्षण 
करणाऱ्या व स्वतः उच्चवर्गीय होऊ पाहणाऱ्या 
शोषक राजकारण्यांविरुद्ध म्हणजेच निर्माण होऊ 
घातलेल्या वगंव्यवस्थविरुद्ध बंड पुकारणारा हा नवा 
विद्रोह आहे. सत्तेसाठी (भांडवलदार बनण्यासाठी) 
आदर्झाच्या गळ्याला नख लावून स्वतः किती 
लाचार होणारे लोक आहेत याचे ते चित्र रेखाटतात. 

* सत्ता मिळेल तेथे हे लाळ घोटतील 

हे झेलतील थुंकी खूर्चीमधे शिराया 
सत्तेसाठी वेडे झालेले हे लोक म्हणजे लांडगेच होत. 
लांडगे दोन अर्थाने- एक उंची घोषणा देऊन फस- 
वणारे आणि दोन पशू, भर रस्त्यात पितामहांची 


५२ 


अब्रू स्वस्त. दराने विकणाऱ्या धा इवापदांसमोर 
नेहमीच लाचार समथंकांचे थवे असतात- 
* जमले थव्याथंव्यांनी तांडे समथंकांचे 
लाचोर गांडुळांची भक्‍ती भरात: आली” 
या फांदीवरून त्या फांदीवर उड्या. मारणारी 
माकडे आणि सत्तेसाठी 'पक्ष बदलणारे लोक यांत 
कवीला फरंकच. दिसत नाही- 
* घमं यांचा मारणे सोईप्रमाणे या उड्या 
याचसाठी लाभलेले पाय यांना फाकडे 
काल ज्या झाडावरी ही आश्रयाला थांबली 
आज ही शत्रूंभ्रमाणे पाहती त्यांच्याकडे 
स्वतःला संस्कृतींचे प्राते समजणारे हे लोकच 
मानवतेची होळी करीत असतात; 
“* हालवोनि शेपट्यांना घोषणा.यांनी दिल्या 
आणिली तुमच्या चितेस्तव शोधुनि ही लाकडे,” 
अशा अवस्थेत नेतिकता कुठे राहते ? 
* नेसणे गुंडाळिली डोईस थोरांनी 
नागव्यांचे राज्य आता ठाकले येथे 
द्रौपदी दुःशासनाला घालिते डोळा 
नाव कृष्णाचे तिनेही टाकले येथे ! 
या सवे कोलाहलात, चेहरे नसलेल्या जगात 
आपले नेमंके कुणाशी नाते आहे हे कवीला कळेनासे 
होते, 
* कोण मी्‌यांचा अखेरी, आणि माझे काय 
नाते ? 
मी कशाचा येथ साक्षी ? मी म्हणू माझा 
कुणाते ?! 
अश्ली एकाकीपणाची तीव्र जाणीव कवीला होते. 
बिफल प्रेमाच्या जाणिवेतूनही कधी हे एकाकीपण 
येते. परंतु अनेकदा ते या परिस्थितीतुनच जन्म 
घेते. 
"काळीज हे जळाले तरीही पिऊन घेतो 
हे एकलेपणाचे विष मी पिऊन घेतो ! 
या एकाकीपणात कुणाची साथ मिळावी 
बाजूच्या अंधारदाटल्या जगात तो हाक 
तर- 
* मी हाक घातली अन्‌ माझेच शब्द आले ' 
असा प्रत्यय येतो. 
सभासंमेलनातुन टाळ्या मिळाल्या, कौतुक झाले 
तरीही अंतरीची वेदना तक्षीच असते. 


म्हणून 
घालतो 


मवमभारत 


मे, १९८१ 


। क्ोतुकाच्या झेलते टाळ्या कधी गर्दीमधे 
आतला काळोख तेव्हा पापण्यांनी झाकते.' 
इतरांचे एक: असो, पण जाणते कवी. आणि 
लेखकही जेव्हा सत्तेपुढे लाळ घोटतात तेव्हा कवी 
चिडून जातो- 
* येथ सत्तेच्या स्तुतीला बेल म्हातारे उभे 
आवरेना लाळ ज्यांना, इवास ज्यांचे घापले 
कापलेली जीभ आहे खूण सत्याची इथे 
चेहऱ्यावर आणि ज्यांच्या क्षेण आहे थापले 
आणखी व्यापक दृष्टीने पाहिले तर कवीला सर्वे 
मानवी जीवनंच स्वार्थामुळे निष्ठूर बनले आहे असे 
दिसते- 
“ रस्त्यावर उपाशी हे मूल माणसाचे 
घाईत माणसे ही बघती, निघून जाती ' 
स्वातंत्र्य मिळून पस्तीस वर्षे झ्ञाली तरी समाज- 
वादाच्या घोषणा देणारी लोकझ्याही उंच प्रासा- 
दांच्या रक्षणातच रमलेली दिसते. म्हणून स्वातं- 
त्याचाच जाब मागावा असे कवीला वाटते. पण सवं 
माणसे षंढ असल्यासारखी निमूट सहन करीत आहेत 
असे तो पाहतो. आणखी किती अन्याय झाला 
म्हणजे ही पेटून उठतील ? हा एक प्रश्‍नच आहे. 
* चिडत का नाहीत इथली माणसे ? 
कढंत का नाहीत इथली माणसे ? 
थंड प्रेतासारखी वस्ती दिसे 
उठत का नाहीत इथली माणसे? ! 
या कझ्िवाय ज्या प्रियकरप्रेयसीचे नाते, विर- 
हातंता यांविषयीच्या कविता आहेत त्याही प्रत्यय- 
कारी उतरल्या आहेत- 
“ डोळ्यावरुन माझ्या उतरून रात्र गेली 
वचने मला दिलेली विसरून रात्र गेछी' किवा 
* गीत हे गाझील तेव्हा मी जगी असणार नाही 
प्रीत ही स्मरझ्ील तेव्हा मी तुला दिसणार नाही' 
यांतील * दर्द ! रसिकमनाचा ठाव घेत नाहीत असे 
कसे म्हणता येईल ? * डोळ्यात सांजवेळी ' सारखी 
विराणी तर केवळ पाडगावकरच लिहू शकतात. 
कधी अपुर्‍या प्रेमाची कहाणी गात असताना- 
“ गोरवाचे हार आता शोभती माझ्या गळां 
आतली माझी व्यथा ही ना कुणी जाणी 
असे कवी म्हणतो. या प्रेमकवितांतून अनेकदा 
पूर्वीचेच पाडगावकर भेटतात, 


पत्रव्यवहार 


 झेटसी रस्त्यात जेव्हा तू दुपारी 
या उन्हाला चांदणे का मानतो मी? 


हे उन्हाला चांदणे ' मानणारे पाडगावकर जुनेच 


आहेत. किवा- 
“क्ापऱ्या पाण्यात होडी सावळ्या तंद्रीत आहे 
हात माक्षे लाजुनी हातात कोणी .घेतलेले ' 
भाणि । 

“ गवतात क्षाकलेली विजनातली समाधी “या 
कविता “ जिप्सी ' मधील कवितांचीच आठवण करून 
देतात. 

गझल या गंभीर काव्यप्रकाराला पाडगावकरांनी 
ओजस्वी बनविले. कधी कधी तर गांभीयं विसरून 
वात्रटिकेसारखे ख्प दिले- 

' जराशी पापणी लवताः कुणो स्वामी ढिले झाले 

तिने अन्‌ ओढिता छाटी जवानी वाहुनी गेली' 
हा किवा 
__ *माज्ञा हिशोब नाही केला तिने पुरा 
माझी तहान आता व्याजात भागली' 

यांसारखे शेर केवळ शिळोप्याच्या मैफली गाजवण्या- 
बेच आहेत 

आपण आयुष्यभर कविताच केली म्हणून व्यव- 
हारी अर्थाने जीवनात अपयशी ठरल्याची आता 
कवीला जाणीव होऊ लागली आहे. 


ष्र 


* झोधिले आयुष्यभर मी शब्द केवळ 
शेवटी माझ्या गळ्याला दोर भाहे 
- काय कवितांनी कुणाची भूक भागे ? 
ते म्हणाले मी जिवाला घोर आहे. 
पण व्यवहारातील या अपयश्यामुळे कवी निराश 
नाही. उलट तों. इतर '.कबींनाही., व्यवहारांपली- 
कडची श्रेष्ठ दर्जाची कविता लिहावी असा सल्ला 
देतो आहे. 
५ जगण्या भिऊन पळुनी शतदा मरू नका. 
थडग्यात कागदांच्या कविता पुरू नका 
दगडाहुनी फुलांचे जगणे असो कमी 
'प्राणात गंध राहो, मरण्या डरू नका. 
कविता कमी असली तरी सच्ची असावी अक्षी 
अपेक्षा तो ब्यक्‍त करतो, त्यांनी व्यवहार विसरावा 
म्हणून- 
- ५ व्य॑वहार शाहण्यांनो, विसरा कधीतरी 
या चांदण्यात छत्री धरुनी फिरू नका 
असे सांगतो. 
पाडगावकरांचा हा विद्रोह केवळ संस्कृतिविरु- 
डच नाही, तर भ्रष्ट राजकारणाविरुद्ध, गुलाम 
मनोवत्तीच्या स्थितिष्ील समाजाविरुद्ध आणि श्रेष्ठ 
साहित्यिकांच्या लाळघोटेपणाविरुद्धही आहे. आणि 
म्हणूनच हा नवा विद्रोह आहे 


- टी. आर. भोसले 


-<>>>>*्२>-शलण 


बाचकांचा पत्नव्यवहार 


संपादक, 

6 नवभारत ” यांसी 

स. त. वि. वि. 

/* नवभारत ”च्या एप्रिल ८३ च्या अंकात 
प्रा. अ. के. भागवत यांनी श्री. शंकरराव खरात 
.यांच्या “तराळ-अंतराळ ” या आत्मचरित्राचे परी- 
क्षण केले आहे (“ एक प्रंत्ययकारी आत्मकथा ” ) 

( जागेवर रुजू होण्यासाठी आपण बसने जाऊ 
असे तो सांगतो, तेव्हा प्रा. दाभोलकर त्यांच्यासाठी 
खास- मोटारीची व्यवस्था करतात ! ) असा 
निदेश निवेदनाच्या ओघात एका कंसात प्रा, भागवत 
करतात. यातील शेबटच्या उद्गारचिन्हाने कदा- 
चित काहींच्या मनात प्रश्‍नचिन्हे निर्माण होतील 
म्हणून हे पत्र. केवळ वस्तुस्थितीची नोंद म्हणून 


प्रश्‍न नियुक्‍त कूलगुरूने बसने प्रवास करावा 
की नाही अश्या स्वख्पाचा नव्ह्ता. मराठवाडा 
विद्यापीठाच्या तत्कालीन पाश्‍वेभूमीच्या संदर्भात 
श्री. शंकरराव खरात यांना प्रवासात कदाचित 


काही अडचणी निर्माण केल्या जातील अशी एक 
शंका होती. शासनाचे संरक्षण घेऊन त्यांनी हा 
प्रवास करणे तितकेसे उचित वाटत नव्हते. यासाठी 
वेगळा पर्याय काढला गेला. 

स्वस्तिकचे श्री, वसंतराव वंद्य यांना मी अज्ली 
गाडीची व्यवस्था हवी आहे म्हणून टेलिफोनवर 


सांगितले. आणि त्यांनी एकही अधिक प्रश्‍न न विचा- 


रता लागलीच व्यवस्था करून दिली याचीही नोंद 
प्रकटपणे या ठिकाणी करणे मला अगत्याचे वाटते. 


- देवदत्त दाभोलकर 


“नाणा 


अनुक्रमणिका 


सार-सकलन 


सावेभोमत्वाच्या अंतर्गत मर्यादा 


घटनेप्रमाणे भारतीय संघराज्य हें सावंभोम, 
इहवादी (सेक्युलर) प्रजासत्ताक आहे. हे अंतर्गत 
सावंभोमत्व हा उपचार आहे को वस्तुस्थिती आहे? 
घटनेला अनुसरून प्रस्थापित झालेले कायदेशीर 
सरकार, कायदा व सुव्यवस्था यांचे पालन करण्याचे 
आपले मूलभूत कतंव्य पार पाडण्यासाठीही जेथे 
पोचू शकत नाही अश्नी काही ठिकाणे ह्या देशातच 
आहेत का? ह्या ठिकाणांच्या हद्दीवर संघराज्याचे 
सावंभोमत्व संपते आणि देशातल्या देशातच दुसऱ्या 
सावंभोम सत्तेचा अधिकार सुरू होतो असे आहे 
का? 

एप्रिल २५ रोजी श्री. अवतारसिंग अटवाल, 
डेप्युटी इन्स्पेकटर-जनरलळ ऑफ पोलिस (जृलुंदर 
रेंज) यांचा अमृतसर येथील सुवणेमंदिराच्या प्रवेश- 
द्वाराजवळ गोळ्या घालून खून करण्यात आला. श्री. 
अटवाल हे गणवेशात नव्हते, नागरी पोषाखात होते, 
त्यांनी मंदिरात जाऊन प्राथना केलो. ते मंदिरात 
एकटे गेले. त्यांच्या सोबत असलेला त्यांचा शरीर- 
रक्षक आणि चार शिपाई बाहेर गाडीत बसुन राहिले 
होते. हे अर्थात योग्यच होते. मंदिरात ऐहिक वैभव 
आणि जामानिमा सोबत घेऊन प्रवेश करायचा 
नसतो. आपल्या संरक्षणाची तजवीज करायची नसते. 
सारा भार त्यावेळो तरी देवावर असतो. भक्तांच्या 
मेळाव्यात अभय़ असते. 


श्री, अटवाल प्राथना आटोपून बाहेर पडले अस- 
ताना मारेकरी मंदिरातून त्यांच्या मागोमाग आला 
असावा. स्टेनगनमधून त्यांच्यावर गोळ्या झाडून 
शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक समितीच्या इमारतींच्या 
दिशेने तो पळून गेला. 

संत जनॅलसिंग भिद्रनवाले यांनी, हा अत्याचार 
पंजाब सरकारने घडवून आणला आहे आणि 
अकाली आंदोलनाला शहू देणे व शिखांची नालस्ती 
करणे हा त्याचा उद्देश आहे असे जाहीर केले. 


एप्रिल २७ रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत 
गृहमंत्री श्री. प्रकाशचंद्र सेठी यांनी अकाली दल 
आणि शिरोमणी गुरुद्वार प्रबंधक समिती यांना 
असे आवाहन केले, कौ त्यांनी परिस्थितीचे गांभीयं 
ओळखून सुवणेमंदिराच्या परिसरात एका उच्च 
पोलिस अधिकाऱ्याच्या झालेल्या ह्या खुनात सह- 
भागी असलेले गुन्हेगार पोलिसांच्या स्वाधीन 
होतील अशी पक्की तजवीज त्यांनी करावी, हौख 
जमातीतील अतिरेकी घटकांविरुद्ध पंजाब सरकारने 
परिणामकारक कारवाई केलेली नाही ह्या आरोपाचा 
इन्कार करताना पंजाब सरकारने ' दल खालसा? 
तसेच ' खलिस्तान राष्ट्रीय मंडळ ' ह्या बेकायदे- 
शीर संघटना आहेत असे जाहीर केले आहे ह्या 
गोष्टीचे उदाहरण त्यांनी दिले. तसेच, ह्या 
मंडळाचा वरिष्ठ सचिव म्हणून स्वतःला म्हणवून 
घेणारे व पाच फोजदारी खटल्यांत गुंतलेले श्री. 
बलवीरसिंग सांडू हे “ घोषित गुन्हेगार ' आहेत 
असे पंजाब सरकारने जाहीर केले आहे ह्याचाही 
त्यांनी उल्लेख केला, 

पण एप्रिल २५ ह्या दिवक्लीच श्री. बलवीरसिंग 
सांडू यांनी असोसिएटेड प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत 
* भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठी शिखांना अपरि- 
हार्यपणे स्वातंत्र्ययुद्ध लढावे लागेल ' असे विधान 
केले. ही मुलाखत त्यांनी सुवणेमंदिराच्या प्रांगणा- 
तील गुरू नानक निवासात दिली. “ जेव्हा एखाद्या 
राष्ट्राला स्वतःचे सावंभोमत्व प्रस्थापित करायचे 
असते तेव्हा रणभूमी हेच वाटाघाटींचे स्थळ असू 
शकते, प्रत्यक्ष लढाई अटळ आहे. शिखांना खप त्याग 
करावे लागतील, ” असेही त्यांनी सांगितले. 

मुलाखतीच्या वेळी खंजीर, तलवारी, बंदुका 
आणि काडतुसांच्या माळा धारण केलेले शीख रक्षक 
गुरू नानकनिवासातील दालनांत पहारा करीत 
होते. गृहमंत्री सेठी यांनी अलीकडे संसदेत केलेल्या 
एका भाषणात अकाली पुढार्‍यांना, त्यांनी श्री. 
सांडू यांना सरकारच्या हवाली करावे अशी विनंती 


अनुक्रमणिका 


सारसंकलन 


केली होती. पण अकाली दलाचे अध्यक्ष श्री. 
हरचंदर्सिग लोंगोवाल यांनी ' आपण श्री. सांडू 
यांना कधी पाहिलेलेही नाही व म्हणून, त्यांना 
सरकारच्या हवाली करण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित 
होत नाही ' असे जाहीर केले. अ. प्रे. च्या बातमी- 
दाराने श्री. लोंगोवाल व त्यांच्या शेजारच्या इमा- 
रतीत राहत असलेले सांडू या दोघांची पाच मिनि- 
टांच्या अंतराने मुलाखत घेतली होती. शिरोमणि 
गुरुद्वार प्रबंधक समितीचे सचिव श्री. मानसिंग 
यांनी केलेल्या निवेदनात ' आमचा एक अधि- 
कारी श्री. सांडू यांच्याविषयी माहिती गोळा 
करीत आहे व त्याचा अहवाल येण्याची आम्ही 
वाट पाहत आहोत? असे म्हटले आहे. उलट, 
श्री. सांडू यांनी असे जाहीर केले, की “ आपल्याला 
सरकारच्या हवाली केले तरी त्याने काही बिघडणार 
नाही. कारण खलिस्तानचे मुख्य केंद्र- हेडक्वॉटरस- 
भूमिगत आहे व ते चंदीगड येथे आहे. 

एप्रिल २८ रोजी राज्यसभेतील लक्षवेधी सुच- 
नेच्या प्रसंगी बोलताना गृहमंत्री श्री. सेठी यांनी 
सुवर्णमंदिरातील शि. गु. प्र. समितीच्या अधिकारी- 
वर्गाला श्री. अटवाल यांच्या मारेकऱ्याला सर- 
कारच्या हवाली करण्यासाठी एका आठवड्याची 


मुदत दिली. ह्या मुदतीत जर मारेकऱ्याला सर- 


कारच्या स्वाधीन करण्यात आले नाही, तर सरकार 
कडक कारवाई करील असा इश्षारा त्यांनी दिला. 
वारंवार विनंती करूनही श्री, सांडू यांना सरकारच्या 
स्वाधीन करण्यात आलेले नाही ह्याबद्दल त्यांनी 
खेद व्यक्‍त केला. सुवणेमंदिराच्या परिसरात आश्रय 
घेतलेल्या गन्हेगारांविषयी पंजाब सरकारने शि 
ग. प्र. समितीला एक रजिस्टडं पत्र पाठविले होते 
पण ते परत करण्यात आले अस्ते श्री. सेठी यांनी 
सांगितले. पोलिसांना प्रार्थनामंदिरात प्रवेश करा- 
यला परवानगी न देऊन पंजाब सरकारने शिख 
जमातीच्या धाभिक भावनांचा आदर केला आहे; 
पण त्याला शि. गु. प्र. समितीने योग्य तो प्रतिसाद 
दिला नाही असा खेद त्यांनी व्यक्‍त केला, 

ह्यावर अकाली दलाचे अध्यक्ष संत लोंगोवाल 
यांनी आपल्या अनुयायांना, पोलिसांच्या सुवण- 
मंदिरात होणाऱ्या प्रवेशाला प्रतिकार करण्यासाठी, 
सर्वोच्च आत्मत्यागाला त्यांनी सिद्ध व्हावे असे 


५५ 


आवाहन केले. संत भिद्रनवाले यांनी पोलिसांनी 
सुवणेमंदिरात प्रवेश केला तर शिखविरोधी 
शक्‍तींचा नायनाट करण्यासाठी सन्य व पोलिसदल 
यांतील धरून सवे शिखांनी सिद्ध व्हावे असे आवा- 
हन केले. “ आम्ही आतापर्यंत ज्यांतता राखली 
आहे आणि भामची तसेच करण्याची इच्छा 
आहे. पण सरकार आम्हाला वारंवार जे आव्हान 
देत आहे त्यामुळे आम्ही हा पवित्रा धारण 
करीत आहोत ” असे उद्‌गार त्यांनी काढले. 
(पोलिसांबरोबर मानावाला येथे मार्च १६ रोजी 
झालेल्या एका चकमकीत संत भिद्रनवाले यांचा 
एक अनुयायी ठार झाला होता व त्याचा सुड 
म्हणून श्री. अटवाल यांची हत्या करण्यात आली 
असावी असा केंद्रीय गृप्तचर विभागाच्या तपास 
पथकाचा तके आहे.) 

गृहमंत्री श्री. सेठी यांनी शि. गु. प्र. समितीला 
निर्वाणीचा आदेश-अल्टिमेटम- दिला या स्वरूपात 
त्यांनी राज्यसभेत केलेल्या निवेदनाला वतेमान- 
पत्रांतून प्रसिद्धी देण्यात आली. तेव्हा एप्रिल २९ 
रोजी श्री. सेठी यांनी असा निर्वाणीचा आदेश 
भकाली दलाला किवा शि. गु. प्र. समितीला दिलेला 
नाही असा खुलासा गृह-राज्यमंत्री श्री. वेंकटसुबिय्य़ा 
यांनी केला. श्री. सेठी यांनी मनमिळावू शब्दांचा 
(कन्सिलिएटरी) वापर केला होता असे त्यांनी 
सांगितले. श्री. सेठी यांनी वापरलेली भाषा अज्ली 
होती, “ आम्ही त्यांना (शि. गु. प्र. समितीला) 
असे सांगितले आहे, को ह्या प्रकारची माणसे त्यांती 
एका आठवड्यात आमच्या हवाली करावी. हे जर 
करण्यात आले नाही तर त्यांचा ताबा घेण्यासाठी 
पावले उचलणे आम्हाला भाग पडेल ”, तसेच 
“आम्ही त्यांना (अकाली, शि. गु. प्र. समिती) 
असेही सांगितले आहे की, हे (गुन्हेगाराला हवाली 
करण्याची कारवाई) जर करण्यात आले नाही तर 
कठोर इेंस्टिक) उपाय योजण्यावाचून आम्हाला 
गत्यंतर उरणार नाही.” 

राष्ट्रीय एकतेच्या दृष्टीने राष्ट्राच्या सरहदी- 
वरील राज्यात अश्ली गंभीर परिस्थिती निर्माण 
झाली असताना जबाबदार राजकारणी काय करीत 
होते? श्री, जॉजे फर्नांडिस यांनी बंगलोर येथे 
दिलेल्या मुलाखतीत असे विधान केले, की "सरकारने 


अनुक्रमणिका 


षद 


सुवणमंदिराच्या अधिकारीवर्गाला पाठविलेल्या 
निर्वाणीच्या खलित्यावरून हे दिसुन येते, कौ 
पंजाबच्या प्रश्‍नाच्या वाबतीत सरकारचे भान नाहीसे 
झाले आहे. ह्या निर्वाणीच्या खलित्यात पोलिसदल 
सुवणेमंदिरात शिरेळ असे अभिप्रेत आहे हे स्पष्ट 
आहे.,.” श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी राजोनामा 
द्यावा आणि संसदेसाठी मध्यावधी निवडणूक घेण्यात 
यावी अश्ली मागणी श्री. फर्नांडिस यांनी केली. 
कारण कॉ. (इं.) पक्षाला देशावर राज्य करण्याचा 
लोकांपासुन मिळालेला अधिकार आता संपुष्टात 
आला आहे असे त्यांचे म्हणणे पडले, ह्याच वेळी 
पंजाब मंत्रिमंडळात अलीकडे निर्माण झालेला 
€ पेचप्रसंग ? अधिकच तोत्र झाला आहे. मंत्रिमंड- 
ळातील पाच बंडखोर मंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या फायली 


धाडू नयेत असा आदेश मृख्यमंत्र्यांती मुख्य सचिवा- 
करवी मंत्र्यांच्या निजी सचिवांना दिला आहे, 


ह्या एकंदर परिस्थितीत धामिक वृत्तीच्या भार- 
तोय नागरिकांचो मती गुंग करणारा प्रश्‍न असा, की 


प्राथेनामंदिरांचे पावित्र्य नेमके कशामुळे गढुळले 
जाते? 


देशाची अब्रू 

आज जगातील कित्येक देशांत निरपराध नाग- 
रिकांची राजकीय कारणासाठी हत्या करण्यात येते, 
हे हत्याकांड या देशातील खुद्द सरकारच करीत 
असते किवा त्यात सरकारचा सहभाग किवा त्याला 
सरकारचा पाठिंबा असतो असा आरोप कित्येक 
जबाबदार आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून होत असतो. 
अशा सतरा देशांची नामावळी देऊन त्यांचा निषेध 
करणारा ठराव ब्रिटिश हाउस ऑफ्‌ कॉमन्समध्ये 
येणार आहे आणि ह्या नामावळीत भारताचा निदेश 
करण्यात आला आहे अश्ी बातमी जेव्हा अलीकडे 
येऊन थडकली, तेव्हा संसदेतील अनेक लोकप्रतिनि- 
धींनी तीव्र संताप व्यक्त केला. हे योग्यच होते. 
एक तर ब्रिटिशांचे इतिहासातील वतंन किवा त्यांचे 
आजचे, ब्रिटनमधील अन्यवंशीयांविषयीचे वतंन 
सावंत्रिक मानवी हक्कांचा आदर करणारे होते असे 
म्हणणे टिकणारे नाही. शिवाय भारतात लोकशाही 
राज्यघटनेवर आधारलेले कायद्याचे राज्य आहे. 
भारत स्वतंत्र झाल्याबद्दल ब्रिटिशांनी भारताला 
कधीही मनापासून क्षमा केलेली नाही ह्याच्या खुणा 


मवभारत 


मे, १९८२ 


त्यांच्या बोलण्या-वागण्यातूत मिळत भसतात. 
त्यांतील ही एक खूण, 

पण तरीही भारतात जे कायद्याचे राज्य चालू 
आहे त्याच्याकडे लोकप्रतिनिधींनी व सवेसामान्य 
लोकांनीही अधिक लक्ष देणे इष्ट ठरेल. मार्च १४ 
रोजी प्रसिद्ध झालेली एक बातमी अश्ली आहे: मध्य- 
प्रदेश राज्यातील बिलासपूर जिल्ह्यातील कोर्बा ह्या 
आदिवासींच्या गावी एका खुनाच्या तपासाच्या 
निमित्ताने गेलेल्या पोलीसपार्टीने सबंध गावालाच 
ताब्यात घेतले. त्यांनी दिसेल त्याला मारहाण केली; 
मुलेबाळे, म्हातारी कोतारी सोडली नाहीत; अनेक 
गावकऱ्यांचा शारीरिक छळ केला. स्त्रियांचे कपडे 
फेडले, दोन गावकऱ्यांची त्यांना नागडे करून धिंड 
काढली आणि त्यांना अभद्र कृती करायला भाग 
पाडले. कायद्याचे रक्षक गावकऱ्यांचा करीत अस> 
लेला हा छळ पाच दिवस चालला होता. सरतेशेवटी 
गावकऱयांकडून १३,५४९ रुपये वसूल करून पोलीस- 
पार्टी निघून गेली. ही रक्‍कम उभी करण्यासाठी 
कुणाला जमीन विकावी लागली, कुणी सायकल, 
भांडीकुंडी, दागदागिने विकले आणि कित्येकांना 
जबर व्याजाने कर्ज काढावे लागले. जाताना पोलि- 
सांनी गावकर्‍यांना घमको दिली, की तुम्ही कुणापाशी 
तक्रार केली तर त्याची फळे तुम्हालाच भोगावी 
लागतील, 

ही बातमी जेव्हा बाहेर फुटली तेव्हा बिलास- 
पुरच्या पोलिस सुपरिन्टेन्डेन्टने कोर्बा येथील इन्स्पेक्टर 
आणि एक पोलीस शिपाई यांना निलंबित केले. 
मुख्यमंत्री श्री. अर्जुनसिंग यांनी या साऱ्या प्रका- 
राची मॅजिस्ट्रेकडून चौकशी करण्यात येईल असे 
आहवासन दिले. यानंतर पाच दिवसांनी आलेल्या 
बातमीत असे म्हटले आहे, को जश्यारीरिक छळ करणे 
भाणि पैसे उकळणे हे गंभौर स्वरूपाचे गुन्हे असले, 
तरी वरील प्रकारात भाग घेतलेल्या पोलिसांवर 
कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात भालली 
नाही, सुमारे सहा पोलिस ह्या प्रसंगात सहभागी 
होते. फक्त दोघांना निलंबित करण्यात आले आहे. 
उरलेले अजून ह्या विभागात कामावर आहेत 
व गणवेशात वावरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मॅजिस्ट्रेट- 
कडून चोकशी होईल असे आश्‍वासन दिले होते; 
पण चौकशी होण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. 


सारसंकलन 


हा प्रसंग नमंदेच्या उत्तरेला घडला. नमंदेच्या 
दक्षिणेला तामिळनाडू राज्यातील उत्तर अर्काट 
आणि धरमपुरी जिल्ह्यांत कायदा आणि सुव्यवस्था 
यांचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस काय करतात याचा 
काही तपद्यील असा : येथे कायदा आणि सुव्यवस्था 
यांना मुख्यतः ' नक्षलवादी ' तरुणांकडून धोका 
निर्माण झाला आहे. हे दोन्ही मागासलेले जिल्हे 
आहेत. श्लेतमजुरांना येथे दिवसाला दोन ते चार 
रुपये मजुरी मिळते. कायद्याने जे किमान वेतन 
लागू केळे आहे त्याहून हे खूपच कमी आहे. शिवाय 
या जिल्ह्यात कर्ज फेडण्यासाठी कजंदारांना बंदे- 
मजूर म्हणून राबविण्याची प्रथा अजून चालू आहे. 


जेव्हा लोक संघटित होऊन या प्रथांविरुद्ध दह- 
शतीच्या मार्गाचा अवलंब करतात, त्यांची धरपकड 


करतात, शारीरिक छळ करतात आणि प्रसंगी त्यांना 
ठार मारतात. गतवर्षी पोलिसांबरोबर झालेल्या अशा 
सामन्यात २३ लोक बळी गेले. अश्या सामन्यांतून जे 
मृत्यू ओढवले आहेत त्यांची चौकशी करावी, ह्या 
जिल्ह्यांत ठेवण्यात आलेल्या खास पोलीस व सहस्त्र 
पोलीस यांच्या तुकड्या मागे घ्याव्या आणि पोलीस 
ठाण्यातुन बेपत्ता झालेल्या माणसांचा शोध घ्यावा 
अश्या मागण्या जनता नागरी हक्‍क संघ- पीपल्स 
युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज- या संघटनेने 
केल्या आहेत. 

पण या संघटनेकडे जमीनदारांकडूनही निवेदने 
आली आहेत. त्यांच्यात साम्यवादी कायंकत चोऱ्या 
व खून करतात अशा तक्रारी करण्यात आल्या 
भाहेत आणि पोलिस जी कामगिरी बजावीत आहेत, 
त्याची प्रशंसा करण्यात आली आहे. 

पोलिसांची एक कामगिरी अशी : उथनगिरो येथे 


गेल्या वर्षो जो गोळीबार झाला त्यापूर्वी पोलिसांनी 
झाजूबाजूच्या घरांना दिवे मालवा आणि दारे- 
ख्विडक्या बंद करा असा हुकूम फर्मावला होता. 
दाट काळोखी, अरुंद रस्त्यात अडकलेल्या माणसांना 
पळून जायला वाटच मोकळी नव्हती. पोलिसांच्या 
गोळ्यांना ते सहज बळी पडले. 

कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या ह्या 
कारवाईचे जे बळी ठरतात त्यांत दलित व्यक्‍ती 
बहुसंख्य असतात. गेल्या वर्षी पोलिसांबरोबर 
झालेल्या सामन्यांत जे २३ लोक ठार जाले, त्यांतील 
१२ दलित होते. 


०) 


समाजविरोधी घटकांना दडपुन टाकण्यासाठी 
भवदयक ती सवे ताकद वापरा; असे करताना 
वतेमानपत्रांतुन किंवा अन्य कुठून टीका होईल 
अशी फिकीर करू नका असे प्रोत्साहन तामीळ- 
नाडूचे मुख्यमंत्री श्री. एम्‌. जी. रामचंद्र यांनी 
दिले आहे. श्री. वॉल्टर, देवराम, डी. आय्‌. जी. 
यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांनी “ नक्षलवाद्यां- 
कडून भयग्रस्त झालेल्या प्रदेशात जी कारवाई केली 
तिच्याबद्दल तामीळनाडूच्या शासनाने त्यांना 
पारितोषिक दिले आहे. 

अभिप्रेत ताकद वापरण्यात येत आहे आणि 
कारवाई सुरू आहे. आज पोलिस कॉन्स्टेबल कुठ- 
ल्याही घरांत शिरून बायकांना दमदाटी करू 
शकतो, कोंबडी-बकऱ्या पळवू शकतो आणि कुणी 
विरोध केला तर त्याचा बिमोड करतो. 

वरिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय असा आहे, की 
“ जर पोलिसांनी वॉरंटाशिवाय एखाद्या माणसाला 
पकडले तर त्यांनी ज्या कारणांसाठी त्याला धरले 
आहे ती त्याला ताबडतोब सांगितली पाहिजेत ..- 
आणि जामिनावर सुटण्यासाठी अजे करण्याचा 
हक्‍क त्याला आहे ही माहिती त्याला ताबडतोब 
दिली पाहिजे. अश्या प्रकारची धरपकड झाली आहे 
ह्या गोष्टीची माहिती पोलिसांनी सर्वांत जवळच्या 
कायदा साहाय्य समितीला ताबडतोब दिली पाहिजे.” 
पण प्रत्यक्षात काय घडते ते असे : “ श्रीमती अ. स. 
(वय १९ ) या मुलीला चोरीच्या आरोपावरून 
पकडण्यात आले. तिला दादर लॉक-अपमध्ये दोन 
महिने ठेवण्यात आले. ह्या अवधीत तिला चारदा 
मारहाण करण्यात आली. प्रत्येक सुनावणीनंतर 
तिला पकडून ठेवण्यात येत असे आणि आठट- 
वड्याच्या शेवटच्या दोन दिवसांत तिला मारण्यात 
येत असे. तिला टेबलावर उपडी क्षोपायला लावून 
तिच्या तळव्यावर बांबूने मारण्यात येत असे. तिचे 
हात खिडकीला बांधून तिला ठोक देण्यात येत असे.” 
( ही हकोगत कॉलेज ऑफ्‌ सोशल वके, मुंबई या 
संस्थेच्या चार प्राध्यापकांच्या चोकशी समितीने 
नमूद केली आहे. ) ह्या घटना अपवादात्मक 


नाहीत. त्या नियमाने होतात. सुसंस्कृत समाज 
घडविण्यासाठी आपल्याला खूपच वाटचाल करावी 
लागेल, 


मे, १९८३ 
ष्ट 


र (399! ,_ अणरेयं अंथालयात अवड्य हवीत अशी 
 जकाततचाळाचडळ जंथनालची 


संग्राह्य वेचारिक मराठी प्रकाशने 


क॑ वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी द य 
 अद्वतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
$ क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
भः पुरोहितवर्गवचंस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
क॑ गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी । न ५ रु. 
$ लोकक्षाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा . ४८. 
है भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश्ञं । सो० कमल पाध्ये ४ढ, 
$.' हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
४ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | चा० अ० दाभोळकर २ द. 
तैः श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० र. 
४ संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोद्ली १२ रु. 
$$ ज्ञानदेव चितन ( संपादित ) । डॉ वसंत स> जोझी २० ह. 
कॅ आनंदाचा डोहू । प्रा रा० ग० जाधव ८ र. 
४. भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराजक्रत ) बालकांड १२ य. 
$ तरंगयामिक व पुंजयामिक । मां ग० टोळे ५ढ. 
कै आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी २० र 
४ वागीब्वरी । डॉ० गो० के० भट 1: र्‍ १० र. 
क तेक्प्रनवतावाद व मानवाचा आदश १२ द. 
४ प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनमुंद्रण । गं वा० लेले ७रु 
४ बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनमुद्रण) । प० ल० वैद्य ५ दढ. 
क॑ चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) । सदाशिव आठवले १५ रु. 
$ गिर्यारोहूण परिचय । अच्यूत खोडवे ५ रु. 
४. दास शूद्रांची गुलामगिरी | शरद्‌ पाटील २५ दृ 


ग्रंथालये व ग्रंथबिक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन 


संपके : चिटणीस, प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाहे (जि. सातारा ) 


मी सारोटी 


गोष्ट सांगते मोलाची 


४२ 
वस प्ा्प्ण्छा ग्रा 
थोजना 


तुमची हितचिंतक मिंटी ' 
बेब ऑफ काहाराष्ट् 


(प्रारत सरक्कारच) उपक्रम) मुरूय कचेरी : 'ठलोकमंगल', शिवाजी नगर. पुणे ४४१ ००५. 


नवभारत | मे १९८३ 7:72), (२७. 5&त' 25 


| ब... च. उ स सा “७ ७. <७.. <<. <<. 


प्रक टश 0०0८७/८॥॥८॥(७ ॥॥०7॥- 


112 .4॥ ॥प्वाब आश्‍क्टत्व 17011 
० ८०-००९॥4/॥॥/८ २८0 0820718774 
॥१॥७ ॥./न. री 


शा. ए. ७. एएए॥षा ८5 


ह्ा8ष्टा2 पटलाठा 


पवा. 3, प्र. 08॥पा, 


ए€५1त80( 


“२७-७७... “क. -.. -&.-र. -६. -. ७. ७. “७. -.. “5. -३.. -.. ३. <%.. ३. -.. ६. ७. ७. 


द... वह 
शि्ग 
/-”२.. क.“ "क्र... क. “क... क्र... “क -क--क.“क्क--क.-%७.-क-कऊ.-ळ.-२७. “७. र. 


९ 
९ 
] 
९ 
९ 
है 
शै 


है मासिक श्री. ग, दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३ १५ गंगापुरी, वाई येथे छापुन 
मे, पु. रेगे यांनी प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथे प्रसिद्ध केले, 


